अखिल भारतीय प्राच्यविद्यासम्मेळन 
शतवर्ष महोत्सव ग्रंथमाला — १०० 


गणित भारती 


(प्रश्‍न मंजुषा) 


मूळ लेखक — डॉ. वेणुगोपाल डी. हेरूर 


मराठी अनुवादक - डॉ. दिनकर विरूपाक्ष मराठे 
डॉ. मनोज अंगद शिंदे 


प्रधानसंपादक 
आचार्य श्रीनिवास वरखेडी 


कुलगुरु 


संपादक 
आचार्य मधुसूदन पेन्ना 
संचालक, संशोधन व प्रकाशन विभाग 





राष्ट्रहिताय संस्कृतम्‌ 


कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय 
CC-0. कि dagen नपु र Collection 


शीर्षक 
मूळ लेखक 


मराठी अनुवादक 


प्रधानसंपादक 


संपादक 


अखिल भारतीय 
प्राच्यविद्या सम्मेलन 


संपादक मंडळ 


प्रकाशन वर्ष 
आवृत्ती 

मूल्य 

आय .एस .बी .एन. 
मुखपृष्ठ 

मुद्रक 


प्रकाशक 


content language, ¢ gi 


these centenary publica 101 


गणित भारती 

डॉ. वेणुगोपाल डी. हेरूर 
डॉ. दिनकर विरूपाक्ष मराठे 
डॉ. मनोज अंगद शिंदे 


आचार्य श्रीनिवास वरखेडी 
कुलगुरु, क.का.सं.वि., रामटेक 


आचार्य मधुसूदन पेन्ना 
संचालक, संशोधन व प्रकाशन विभाग, 
क.का.संवि., रामटेक 


प्रो. गौतम पटेल, अध्यक्ष 
प्रो. सरोजा भाटे, सचिव 
प्रो. ग. उ. थिटे, उपाध्यक्ष 


डॉ. दिनकर मराठे, FAI. रामटेक 
डॉ. वीणा गानु, नागपुर. 


२०२० 

प्रथम 

रू. 216/- 
978-93-85710-54-4 
श्री. उमेश पाटील 
शिवनेरी ऑफसेट, नागपूर. 


कुलसचिव, क.का.सं.वि., रामटेक 
प्रशासकीय भवन, मौदा रोड, रामटेक. 


The KK Sanskrit University does not hold any responsibility regarding the 
Rafi dS शिप तिन PRIM OB 1010 


e respective author 15 solely responsible 





PREFACE 


It is indeed a matter of great pleasure and pride for Kavikulaguru 
Kalidas Sanskrit University, Ramtek to have this rarest oppor- 
tunity of hosting the 50th session of All India Oriental Confer- 
ence at Nagpur. This AIOC-50th session at Nagpur will be for- 
ever remembered by all as the year 2019 also happens to be the 
year of Centenary Celebration of AIOC. The premier objective 
with which the great scholars of yester years had contemplated 
and established this national academic event called All India 
Oriental Conference has been achieved through these years with 
scores of young scholars contributing significantly to the trea- 
sure house of knowledge through their valuable research work. 


The research of yore and of the present should be properly re- 
corded so as to make it easily available to all lovers of knowledge 
and wisdom in the years to come. With this objective, we have 
contemplated to commemorate the 100th year of this grand event 
of 50th session of AIOC by way of publishing 100 monographs 
on different subjects in four languages viz., Sanskrit, Hindi, Marathi 
and English. It is no doubt a herculean task but still worth of it, for 
the reason that these 100 monographs will inspire many young 
scholars to take upon a fresh study and research of the oriental 
subjects with more vigour and zeal. 


The AIOC Centenary Publication Series includes wide variety of 
subjects like Literature, Language, Veda, Indian Philosophy, San- 
skrit Grammar, Law, Children Literature, Yoga, Astronomy and 
Astrology, Ayurveda, Pali, Prakrit, Jain, Buddhism, Education, 
Library Science, Poetics, Aesthetics, and Indology. It also includes 
reprint of some rare texts of academic importance which have 
gone out of print are not easily available. We wish to mark this 
centenary celebrations with this series that connects the glory of 
the past and aspirations of future. I place on record my sincere 


gratitude to all the authors of these monographs who have kindly 
contrib&ted: We eiehhede read aesity Ramtek Collection 


I am confident that the books published in these series will defi- 
nitely inspire the lovers of Oriental Learning in general and of San- 
skrit Language and Literature in particular. 


On this occasion, we have published a memorable book of all 
the speeches of Section-Presidents of all previous sessions of 
AIOC. It is indeed a very capacious addition to any collection. 
I with all respect thank two eminent scholars of our times - 
Prof. Gautam Patel, President and Prof. Saroja Bhate, General 
Secretary, the torch bearers of AIOC who have not only en- 
couraged us in this venture but also made all efforts to provide 
these valuable historical speeches for us. I thank all executive 
members of AIOC and my colleagues of the varsity for making 
this event a grand success. 


My words fall short in describing the painstaking efforts and 
scholarly commitment of my esteemed colleague Prof. 
Madhusudan Penna, local secretary of this session in bringing 
out this series. 


1 also take this opportunity to profusely thank Shri. Subhash 
Jain and Shri Dipak Jain, the proprietors of New Bharatiya Book 
Corporation, New Delhi for their enthusiastic approach and 
timely work with all precision and grace. 


Let us all sanctify ourselves in the eternal flow of wisdom by 
reading these books and recommending these to others also! 


सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्‌ 


Ramtek Prof. Shrinivasa Varakhedi 
10th January 2020 Vice Chancellor, KKSU 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University 
All India Oriental Conference 





10°-12" January, 2020 


Chief Patron 
Hon'ble Nitin Gadkari 
Minister of Road, Transport & Highways of India 


Patron 
Prof. Shrinivasa Varakhedi 
Vice Chancellor, KKSU, Ramtek 


AIOC President 
Prof. Gautam Patel 
Chairman, Sanskrit Seva Samiti, Ahmedabad. 


AIOC General Secretary 
Prof. Saroja Bhate 
Professor of Sanskrit (Retd.), Pune University, Pune 


AIOC Local Secretary 
Prof. Penna Madhusudan 
Dean, KKSU, Ramtek 


Additional Local Secretary 
Dr. Harekrishna Agasti Dr. Dinakar Marathe 
Dr. Kalapini Agasti Dr. Parag Joshi 


Organising Committee 
Prof. C.G. Vijayakumar, Registrar (I/c) & Dean, KKSU, Ramtek 
Prof. Nanda Puri, Dean, KKSU, Ramtek 
Prof. Krishnakumar Pandey, Dean, KKSU, Ramtek 
Prof. Laita Chandratre, Dean, KKSU, Ramtek 
Dr. Ramachandra Joshi, Finance Officer, KKSU, Ramtek 
Dr. Umesh Shivahare, Controller of Examination, KKSU, Ramtek 
Dr. Dipak Kapade, Librarian, KKSU, Ramtek 
Dr. Renuka Bokare, PRO, KKSU, Ramtek 
CHK Rik iheran fori IAs Sanakricbinixensity Remick Catlestion 
Shri. Pravin Kalambe, Security Officer, KKSU, Ramtek 


Reception Committee 
Prof. Shrinivasa Varakhedi, Chairperson Reception Committee & VC, KKSU 
Parampujya Govindagiri Swamiji, Rishikesh 
Prof. P.T. Chande, Former VC, KKSU 
Prof. Uma Vaidya, Former VC, KKSU 
Prof. Vy endra Kumar, VC, National Law University, Nagpur 
Prof. Rajnish Shukla, VC, National Hindi University, Wardha 
Prof. Vinayak Kane, VC, RTM Nagpur University, Nagpur 
Shri Krupal Tumane, Member of Parliament 
Shri Girish] 1 Vyas, Member of Legislative Council 
Shri. Chandrashekhar Bawankule, Guardian Minister, Nagpur 
Prof. Vishram Jamdar, Director, VNIT, Nagpur 
Dr. Bhushankumar Upadhyay, Commissioner of Police, Nagpur 
Shri. Vy ay Phanshikar, Editor, The Hitavada, Nagpur 
Shri. Rajkumar Tirpude, Tirpude Group of Insitutions, Nagpur 
Shri. Mohabbat Singh, Tuli International, Nagpur. 
Shri. Chandragupta Varnekar, Principal Retd., Nagpur 
Shri. Suresh Sharma, Baidyanath, Nagpur 
Shri. Prabhakar Rao Mundle, Dharampeth Educational Institutions, Nagpur 


Executive Committee 


Prof. G. U. Thite, Dr. Brijeshkumar Shukla, 
Vice President Treasurer 
Members 
Dr. Rajni Satish Chandra Jha Dr. Mithilesh Kumar 
Prof. Shukla Ramakant Prof. Singh Prasoon Dutta 
Dr. Behera Ranjit Shri. Mishra Arun Ranjan 
Dr. Meena Shukla Dr. Mishra Baidyanath 
Dr. Nirmala Kulkarni Dr. Tripathi Rajendra Rasraj 
Dr. Roy Gauri Nath Shri. Harshdev Madhav 
Dr. Tripathi Uma Rani Dr. Kamdev Jha 
Dr. Pushpa Jha Dr. Parinita Deshpande 
Dr. Basu Ratna Dr. Jha Udayanath (Ashok) 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


> ME 


अनुक्रमणिका 


निवेदन 

प्रस्तावना 

मनोगत 

विषय 

भारतीय गणित 

- वेदकाळापासून आर्यभटापर्यन्त 

भारतात गणिताचा विकास 

- आर्यभटा पासून श्रीनिवास रामानुजा पर्यन्त 

प्राचीन व मध्ययुगीन चीन आणि भारतीयगणितशास्त्र 

- भारत - चीन बांधव्य 

भारतीय खगोलशास्त्र व गणितशास्त्राचा पश्चिम एशिया मध्ये प्रसार 
भारतीय अनुसंधानांचे चुकीचे गणितीय उपनाम 

गणितीय परंपराः प्राचीन एवं मध्ययुगीन साहित्यातील दृष्टान्त 
सुविख्यात भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ एवं गणितज्ञांचा- 

काळ - स्थान व कृती 

गणित भारती : प्रश्‍न मंजूषा 


अनुक्रमात्मक अनुबंध 
1) अ) अग्नि-वेदिका 
आ) वैदिक - शुल्ब 
इ) जैन गणितज्ञ व त्यांच्या कृती 
2) भारत 
3) चीन 
4) पश्चिम एशिया मध्ये भारतीय गणिताचा प्रसार 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


पृष्ठ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


प्रस्तावना 


श्री वेणुगोपाल द. हेरूर महोदय यांच्या द्वारे लिखित प्रस्तुत “गणित भारती: प्रश्‍न मंजूषा” 
आणि अन्य अनेक पुस्तके अन्यान्य कारणांमुळे आपले लक्ष वेधून घेत आहेत. सर्व प्रथम, आध्यात्मिक 
- पारमार्थिक क्षेत्रांशी संबंधित भारतीय योगदानांबद्दल जितकी जागृती प्रसूत झाली. त्या प्रमाणात 
शुध्द विज्ञानांमधील भारताच्या उपलब्धि बद्दल जागृती चे प्रचलन नाही आहे. एवढेच नव्हे, विज्ञान 
क्षेत्रातील विविध अंग आणि त्यातील भारतीय योगदानाच्या विषयी काही वलयांमध्ये अवज्ञाकारी 
भाव दिसून येतात, तर काही वलयांमधे सम्पूर्ण ज्ञानाचा अभाव आहेच. ह्या पार्श्वभूमिवर, भारतीय 
मूळच्या विज्ञान शाखा व त्यांच्या उपलब्धी विषयीची उत्कृष्ट माहिती चा प्रसार होणे गरजेचे आहे. 
ह्या दिशेने गेल्या दिडशे वर्षांमध्ये गणनीय प्रमाणात अनुसंधान कार्य तर झाले आहे, परन्तु, ह्या 
सर्वाचे सम्यक ज्ञान विरळ आणि दुष्प्राप्य ग्रंथ आणि शोध-पत्रिका पर्यन्तच राहीले. ह्या अपार 
माहितीचा अतिअल्प असा अंश फक्त जनसामान्यांपर्यन्त पोहोचू शकला आहे. त्यासाठी 1) फक्त 
शास्त्रज्ञान प्रसारसाठी समर्पित व्यवस्था 2) फक्त विज्ञान - निष्ठ आणि आधारभूतच नाही तर 
आकर्षक आणि लालित्यपूर्ण रीतीने सुस्पष्ट माहिती निर्माण करणारे लेखक दीर्घावधी आणि 
सुव्यवस्थित परिश्रमाने असे लेखक तयार होतील. श्री वेणुगोपाल हेरूर महोदय अश्याच प्रतिभावान 
आणि विरळ्या लेखकांपैकी एक आहेत. गणितशास्त्र, खगोलशास्त्रांची प्राचीन आणि मध्ययुगीन 
कामांना आपले आधार बनवून परिचय करून देण्याचे आपले कार्य करण्यास त्यांनी मूळ ग्रंथांचा 
समूळ अभ्यास केला; संस्कृतचा अभ्यास केला; चांगली समर्थ लेखन शैली विकसित केली. मागील 
दोन दशक त्यांनी आपली समस्त शक्ति, वेळ, प्रतिभा ह्याच कार्यासाठी समर्पित केली. 


हे फक्त शोध-ग्रंथातून माहिती पीढीपुढे मांडणे नसून, वर्तमानात प्रचलित गणितशास्त्राची 
व्याख्या प्रतिपादित करणे आवश्यक आहे. हे अतीव जटिल आणि सहनशीलतेची अपेक्षा ठेवणारे 
कार्य आहे. ह्यात श्री वेणुगोपाल हेरूरांनी यश मिळविले आहे. 


इतक्यात म्हणजे 2002 मध्ये प्रकाशित श्री वेणुगोपाल हेरूर द्वारे लिखित “भारतीय गणितशास्त्र 
आणि शास्त्रज्ञांचा इतिहास' नावाचे पुस्तक विद्वज्जनांमधे प्रशंसा आणि मान्यता प्राप्त आहे. 


प्रस्तुत पुस्तकात, श्री वेणुगोपल हेरुरांनी 'प्रश्‍न-मंजुषा' म्हणजेच प्रश्‍नोत्तरीच्या रूपात भारतीय 
गणितशास्त्रचे विविध बारकावे समाविष्ट केले आहे. भारतीयगणित शास्त्र विकसनाच्या अनेक 
टप्प्यांचे समर्थन केले आहे. हे स्पष्ट आहे की इथे दिलेल्या प्रश्‍नांसाठी सर्व लोक कदाचित सुपात्र 
(सक्षम) नसतील. गणित संबंधित इतिहासातील बारकावे इथे प्रतिपादित केले आहे. ह्या प्रकारे 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


प्रश्‍नोत्तरी स्वरूपात असून हा परिचय-ग्रंथ रूपात उपयुक्त आणि उपलब्ध आहेत. हा एक अत्यंत 
चांगला प्रयत्न आहे. 


गणितशास्त्रा मध्ये अभिरूची असणारे छात्र-छात्रांमध्ये चा पुस्तकाचा व्यापक रूपात प्रयोग- 
उपयोग होवो आणि अधिकच लेखन-कार्याच्या माध्यमातून श्री वेणूगोपाल हेरूरजींची संशोधनात्मक 
तपस्या अविरत निरंतर चालत राहो - हीच आशा व्यक्त करतो आणि शुभेच्छा देतो. 


एस. आर रामास्वामी 
प्रधान संपादक 
राष्ट्रोत्थान साहित्य 
केशव शिल्प, 
केंपेगौडा नगर, 
बेंगलूरू - 560019 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


लेखकाचे मनोगत 


भारताला गणिताचा समृध्द वारसा असूनही सर्वसाधारणपणे आणि विशेषतः विद्यार्थी 
समुदायाला या विषयाच्या विकासासाठी भारतीय योगदानाबद्दल पूर्णपणे माहिती नाही. या क्षेत्रात 
अभ्यास, संशोधने केले गेले आहेत आणि गेल्या शतकात बरेच साहित्य निर्माण झाले आहे जे 
दुर्मिळ आहे आणि नियतकालिके बिलकुलच उपलब्ध नाही. कालमानाप्रमाणे भारतीय गणिताच्या 
इतिहासावर प्रामाणिक माहिती देणारी आकर्षक लोकप्रिय पुस्तकांची खूप गरज आहे. 


हजारो वर्षांची परंपरा असलेले भारतीय गणित आणि विज्ञान म्हणून गणिताच्या विकासाचे 
स्पष्टीकरण करणाच्या उद्देशाने मी स्थानिक कन्नड भाषेत आणि नंतर इंग्रजी भाषेत लेखन 
करायला लागलो. 


माझ्या आधीच्या प्रकाशित कामांना आणि लेखांना मिळालेल्या प्रतिसादामुळे मी आता 
इंग्रजी वाचकांसमोर हे पुस्तक ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. 


हे काम कालक्रमानुसार आहे. आर्यभट्टा पूर्वी आणि आर्यभट्टोत्तर काळातील गणिताच्या 
उत्पत्ती आणि विकासाशी संबंधित पहिले दोन विभाग / अध्याय पूर्वीच्या प्रकाशितकार्याचे अर्क 
आहेत. “गणिताचा इतिहास आणि भारतीय गणितज्ञ”. पुढील दोन विभागात चीन आणि पश्चिम 
आशियातील भारतीय खगोलशास्त्र आणि गणिताचा प्रसार आणि विजय तपशीलवार आहे. 
गणिताच्या प्रतिकांची परंपरा आणि तांत्रिक शब्दांची उत्क्रांती यांचा थोडक्यात उल्लेख त्यानंतरच्या 
भागातही केला आहे. 


या पुस्तकाचा विषय नियमित अभ्यास करून पूरक मजकूर म्हणून वापरावा या उद्देशाने 
उत्तरांसह एक आदर्श प्रश्‍नपत्रिका देखील दिली गेली आहे. 


हे पुस्तक वाचकांना अनुकूल, रंजक आणि सोयीस्कर बनविण्यासाठी सोप्या - प्रश्नोत्तर 
पध्दतीत तयार केले गेले आहे. लेखक अनुक्रमणिका, विषय अनुक्रमणिका, ऐतिहासिक ठिकाणे, 
राजे, त्यांच्या राजवटीत सांस्कृतिक आणि गणितांच्या क्रियांचा तपशील हे सर्व पुस्तकाची उपयुक्तता 
वाढविण्यासाठी सारणी रूपात मांडले आहे. भारतीय गणितातील कामगिरीबद्दल परदेशी विद्वानांचे 
मत देखील दिले गेले आहे. 


या पुस्तकाचे संकलन करताना मालाला स्त्रोत कार्यांचा आणि संशोधन लेखांचा खूप आधार 
मिळाला. त्यासाठी मी ऋणी आहे मोठ्या लोक उदा. आर.सी. दत्ता, ए. एन. सिंग, के एस. 
शुक्ला, टी. ए. सरस्वती" फॅस्मधप्रपॉरश्ी.5मुष्ता'हे.संर्वरमझिविण्मझ्यीकर्थसाठी प्रेरणास्त्रोत 
आहे. हा मी या क्षेत्रातील सर्व दिग्गजांबद्दल मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करतो. 


गणित भारती 


श्री. एस आर रामास्वामींचा मी कृतज्ञ आहे की त्यांना त्यांच्या मौल्यवान शब्दांद्वारे या 
पुस्तकाची प्रस्तावना मांडली. 


प्रकाशनाचे काम हाती घेतल्याबद्दल मी आर. वी. जहागीरदार आणि अदिती प्रकाशनाचे 
मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो. 


हे पुस्तक जरी किशोरांच्या हितासाठी लिहिले आहे तरी मला आशा आहे की या विषयाचे 
इतर इच्छुक वाचक सुध्दा ह्याने लाभान्वित होतील व त्यांच्या साठी हे उपयुक्त ठरेल. 


वेणुगोपाल हेरूर 
10-56 श्री दत्त दिप्ती 
जयनगर, सेडम रोड 
गुलबर्गा - 585105 
कर्णाटक 





CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


1. भारतीय गणित 
वेदकाळापासून आर्यभट पर्यन्त 


मोजणे सोपे करण्यासाठी सर्वप्रथम 102 पर्यन्त संख्या चे नामकरण आणि दशमान 
कोष्टकांची रचना कोणी केली? 
वैदिक दृष्ठा मेघातिथी 


भारतीय भूमितीची उत्पत्ती आणि विकास कसा झाला? 

यज्ञ इत्यादी साठी रचल्या जाणाऱ्या वेदिकांच्या (विशिष्ट आकाराचे ऊंचवटे) निर्माणार्थ 
आणि तिथे होणाऱया होम हवनादि कायार्थ उत्पन्न केल्या जाणाऱ्या अग्नी किंवा अग्निवेदिकांच्या 
निर्माण प्रक्रियामध्ये भारतीय भूमितीची उत्पत्ती आणि विकास झाला. 


अग्निवेदिकांचे निर्माण अति सावधीपूर्वक, गणित शास्त्र नियमानुसार केले जाते का? 
अग्निवेदिकांमध्ये किंचित मात्र न्यूनता न रहावी अन्यथा यज्ञकार्य विफल होऊन यजमानास 
दुष्परिणाम भोगावे लागतात. म्हंटले जाते की 'मानाधिक्ये भवेद्‌ रोगो मानहीने दरिद्रता'। 


यज्ञांचे किती प्रकार आहे? 

यज्ञ दोन प्रकाराचे असतात. 

वैदिक रित्या प्रत्येकाने नित्य अनिवार्य रूपात करावयाचे यज्ञ म्हणजे 'नित्ययज्ञ' आणि 
निर्दिष्ट फळकामनासाठी करणार्‍या यज्ञांना 'काम्ययज्ञ' म्हणतात. 


नित्ययज्ञार्थ प्रयोगात येणाऱया अग्निवेदिका कोणत्या आहेत? 
आघ्वनोय - वर्गाकार 

गार्हपत्य - वृत्ताकार/वर्गाकार 

दक्षिणाग्नि - अर्धवृत्ताकार 


“श्रौतसूत्र काय आहे? 
विविध वैदिक कर्म तथा यज्ञांच्या आचरणांचे निरूपण करणारे सहा वेदांगांपैकि एक कल्पसूत्र 
च्या एका भागाला श्रौतसूत्र म्हणतात. 


'शुल्बसूत्र काय आहे? 
विभिन्न यज्ञ आणि अग्नि-वेदिकांच्या निर्माण हेतू भूमितीय विवरणांनी युक्‍त श्रौतसूत्राच्या 


अंतिम भल्ल Rsa RAAN SaR Hhiversity Ramtek Collection 
ही संपूर्ण विश्वात अत्यंत प्राचीनतम भूमितीय कृती आहे. 


गणित भारती 1 


उत्तर 


प्र.9 
उत्तर 


विविध वैदिक परंपरांशी संबंधित विभिन्न शुल्बसूत्रांपैकी प्रमुख / मुख्य / महत्वाचे शुल्बसूत्र 
कोणते आहे? 
1) बौधायन / बोधायन 


) 
3) 
) 


2) आपस्तंभ / आपस्तंभ 
कात्यायन 


4) मानव 


शुल्बसूत्रांमध्ये निरूपित भूमितीय विषयांपैकी महत्वपूर्ण लक्षणीय वैशिष्ठ्ये सांगा. 
1) 'कर्णवर्गप्रमेय' किंवा 'भुज-कोटि-कर्ण-न्याय' ज्याला आज 'पायथागोरस प्रमेय' म्हणतात. 


2) 


3) 


= 


gı 


“परिमेय लंबकोण त्रिकोण” च्या भुजांचे मापन शोधणाऱ्या सार्वजनिक सूत्र. 


सरूप / समान आकृतीचे गुणधर्म - 
क) सरूप आकृतीच्या अनुरूप भुजांची मापे सारख्याच अनुपातात असतात. 


ख) शरूप आकृतीचे क्षेत्रफळ त्यांच्या भुजांच्या वर्गांच्या अनुपातात असतात. 
अपरिमये संख्या : ,/2 चे आसन्न मूल्य 
'वर्ग-वृत्तारूपांतरण आणि "aa - वर्ग - रूपांतरण' चे नियम 


भारतात जैन संप्रदायाचे आगमन होण्यापूर्वी विकसित गणितशास्त्राचे स्थूलचित्रण प्रतिबिंबित 
करणारे ग्रंथ कोणते? 
शुल्बसूत्र 


कोणत्या कृती मध्ये निरूपित पंचांग, 1830 दिवस आणि 62 चांद्रमास युक्त पाच (क) 
वर्षांच्या युग-चक्र वर आधारित आहे. 
लगधमुनि कृत 'वेदांगञ्योतिष' (ई.पू. 1200) 


पिंगला (ई. पू. 200) च्या 'छंदशास्त्र' ग्रंथ ला गणितशास्त्र च्या दृष्टिने अति महत्वपूर्ण 
का समजले जाते? 

छंदशास्त्र मध्ये क्रमयोजना आणि विकल्प (Permutations and combinations) 
ह्याशी संबंधित संकल्पना आणि समस्या आहेत. म्हणून हे महत्वपूर्ण आहे. 


समवृत्त चरण मध्ये “संख्या च्या अक्षरांनी युक्‍त छंदस्‌ च्या संभाव्य तृत्तप्रभेदांची 
संख्या (28०ची-याहाना९कासमा उ्राऽखिंगलद्वरेवकुराधिलच्विधारमलढ7कोणत्या नावाने 
ओळखतात? त्याची वैशिष्ट्ये कोणती? पिंगलच्या विधानाने कोणती बाब विदित होते? 


गणित भारती 


उत्तर 


क) गुणवर्गजतंत्र 
ख) कोणत्या ही बहुघातीय संख्येचे मूल्य जाणून घ्यायला गुणवर्गतंत्र उपयोगी आहे. 


ग) पिंगल (ई.पू. 200) च्या विधानाने त्या काळाखंडामध्ये शून्य (0) ला सूचित 
करण्यासाठी निर्दिष्ट संकेत प्रयोगात असायचे ही बाब विदित होते. 


बौध्दांचे तीन मूळ ग्रंथ कोणते आहे? 
1) विनय पिटक 2) सूत्त पिटक 3) अभिधम्म पिटक 


बौध्दांच्या पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक पैकी कोणत्या ग्रंथाला संख्यान (अंकगणिती) ची प्रमुख 
एवं श्रेष्ठतम कृती म्हणून उल्लेखिले जाते? 
विनय पिटक 


बौध्दांच्या कोणत्या ग्रंथात बृहत्‌ संख्यांची संकल्पना मांडली आहे आणि त्यांची नावे 
आहेत? 

ललितविस्तर (ई पू. पहिली शताब्दी), हयात गणितज्ञ अर्जुन आणि युवराज गौतम 
ह्यांच्या मधील संवादाच्या नोंदी आहेत. ह्यामधे शताब्दी मोजणीचे प्रमाण उध्दृत आहे. 
तल्लक सन्‌ (10%) ते पुढे आठ मालिका अजुन 10° पर्यन्त. 


ललितविस्तार मध्ये निरूपित लांबी- रूंदी चे एकक (सूक्ष्म मूल मान) कोणते आहे? 
त्याचे माप किती? 
परमाणु रज = 7" अंगुल 


गणितशास्त्राला धरुन जैन धर्म / सांप्रदायाची वैशिष्ट्ये कोणती ? 

जैनांमधे गणितशास्त्राला धार्मिक शिकवणीचा (religions doctrine )एक भागच 
समजतात. त्यांना अशी समज / असा विश्वास आहे कि गणित हे एकाग्रता आणि 
चिंतन वाढविण्यास मदत रूप आहे तसेच मोक्ष प्राप्तिचा मार्ग पण प्रशस्त करतो. 


जैन गणकांनी गणितशास्त्राच्या कोणत्या विभागात गणनीय कार्य केले आहे? 
संख्याविचार, विभिन्न (oc) अनंताचा विचार, विकल्प गणित, घातांकतत्व, समीकरण 
एवं वृत्तविभाग. 

जैन गणितशास्त्रामधे कोणत्या शाखेचा विशेष विकास झाला? 

विकल्पगणित 


जैने CRA HW kupra Fri TRAY आहे Ramtek Collection 


गणित भारती 3 


उत्तर 


प्र. 22 
उत्तर 


प्र. 23 
उत्तर 


प्र. 24 
उत्तर 


प्र. 25 


उत्तर 


वृत्ताचा 'परिघि - विष्कंभ - निष्पत्ति म्हणजेच पविनि अर्थात TI = /10 


शीर्ष प्रहेलिका काय आहे? 
जैन संप्रदाय चा ग्रंथ 'ज्योतिषकरंडक' मध्ये उल्लेखित एक कालावधी चे नाव आहे. 
ह्याचा परिमाण (84,00,000)* वर्षा इतका आहे. 


जैनांद्वारे लांबी रूंदी मोजावयास प्रयुक्त सूक्ष्म मूल्यमान कोणते आहे? 
अवसानासन्न = 8" अंगुल 


भारतीय गणितशास्त्राच्या विकासात जैन कृतीची काय भूमिका आहे? 

जैन कृती वैदिक कालखंड (ई. पू. 2000-800) गणित आणि भारतात गणिताचा 
पुनरूदय कालखंड (ई.स. 4 थी शताब्दी पश्चात) मध्ये प्रख्यात झालेल्या गणित 
कृतीच्या मधल्या अवधी मध्ये दोघांना जुछ॒विणाय्या एक श्रृंखले सारखे होते. गणिताच्या 
निरंतर प्रगती मध्ये सहभागी होण्याचे एक ऐतिहासिक महत्व आहे त्यांच्या (प्रमुख जैन 
कृतींची सूची बघा - अनुबंध 1 कोष्टक 3) 


'स्थान-मान-सिध्दांत' वर आधारित दशमान संख्यापध्दतीचा आविष्कार कसा आहे? 
केंव्हा झाला? 

वैदिक कालखंडाचा दशमान गणना क्रम, अशोकच्या कालखंडातील ब्राह्मी लिपीचे अंक 
संकेत आणि व्याकरण मध्ये अवस्थित लोप आणि तत्त्वशास्त्राची शून्य संकल्पना सर्व 
मिळून, स्थान-मान सिध्दांत वर आधारित विख्यात भारतीय 'दशमान संख्या पध्दतीचा 
आविष्कार साधारणतः इसवी सन च्या प्रारंभी झाला. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


For detailed study see : 

Books : 

1. Bibhutibhusan Datta : "The science of the sulba' university of 
Calcutta, 1932, Reprint - 1991 

2. S. N. Sen and A. K. Bag : "The sulba sittras of Baudhayana, 
Apastamba, Katyayana and Manava with text, English trans- 
lation and commentary", Indian National Science Academy, 
New Delhi 1983 

3; R. C. Gupta : 'Ancient Jain Mathematics' 
Jain Humanities press 
Canada and United States of America. 

4. Venugopal : D. Heroor : 'The History of Mathematics and 
Mathematicians of India.' Vidya Bharati, Karnataka, Banga- 
lore (2006 





ews 
i] 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 5 


2. भारतात गणिताचा विकास 
आर्यभट पासून ते श्रीनिवास रामानुज पर्यन्त 


गणित आणि खगोलशास्त्र ह्यांच्या मदतीने संपूर्ण विश्वाला भारतीयांद्वारे कोणते 
महत्वपूर्ण असे दोन योगदान दिले गेले? 

1) 'शून्य' सभेत 'स्थान-मान सिध्दांत. वर आधारित “दशमान संख्या पध्दति' आणि 
त्यावर आधारित गणना आणि गति प्रणाली. 


2) त्रिकोणमितीशास्त्र () चा मूकाधार आणि ह्या शास्त्राच्या विकसनासाठी कारणीभूत 
असे भारतीय 'ज्यार्ध () ची संकल्पना 


भारतीय “दशमान संख्यापध्दती' द्वारे अन्य पध्दतीना दूर / मागे सारून, युनानींची 'ज्या- 
पध्दतो' ला ही मागे ठाकून, त्रिकोणमितीशास्त्राला पूर्ण स्वरूपात विकसित होण्याची संधी 
देणारी भारतीय संकल्पना कोणती आहे? 

भारतीय 'ज्यार्ध (-----) संकल्पना. 


शून्याला सूचित करण्यास एक सुनिश्चित संकेत- चिन्ह उपयोगात येत होते हे सुस्पष्ट 
सिध्द प्रमाण कोणत्या ग्रंथात आहे? त्याचा कालखंड कोणता? 
पिंगलच छंदस्‌ सूत्र ; कालखंड इ.पू. 2000 वर्ष 


भारतवर्षात प्राचीन काळात, गणितशास्त्र आणि खगोलशास्त्र च्या अध्ययन आणि अध्यापन 


चे केन्द्र असलेले आणि स्वतःची विशिष्ट परंपरा असलेले केन्द्र कोणते? 
1) कुसुमपूर 2) उज्जैन 3) कर्नाटक 


प्रथम आर्यभट्ट (ई. स. 499) कोणत्या विश्वविद्यालयाशी संबंधित होते? 
PYAR विश्वविद्यालय (पटना, बिहार) 


ब्रह्मगुप्त (ई. स. 598), वराहमिहीर (488-587) आणि भास्कराचार्य (1114-1193) 
कोणत्या गणितीय किंवा खगोलीय परंपरेशी संबंधित होते? 
उज्जयिनी खगोलीय विश्वविद्यालय 


9 वी शताब्दीतील कोणता गणितशास्त्रज्ञ हा राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष नृपतुंगच्या आश्रय 


मधे राहत FR का दिक़ाबी LOT RS big ans? 
महावीर (ई. स. 850) 


गणित भारती 


उत्तर 


प्र. 11 
उत्तर 


उत्तर 


भारतीय गणितशास्त्राच्या स्वर्ण युगीन काळखंडात (ई. स. 320 ते ई. स. 750) सक्रिय 
असलेले प्रमुख खगोल शास्त्रज्ञ कोणते? 

आर्यभट्ट (ई. स. 499) 

वराहमिहिर (ई. स. 505) 

भास्कर 1 (ई. स. 629) 

ब्रह्मगुप्त (ई. स. 628) 

श्रोधराचार्य (ई. स. 750) 


कुसुमपूरच्या आर्यभट्ट याने कलियुगाब्द 3600 (इ. स. 499) मध्ये आपल्या 23 वर्षाच्या 
वयात कोणता ग्रंथ लिहिला? 
आर्यभटीय 
आर्यभट्ट यांचे जन्मस्थान आणि जन्म दिनांक कोणते? 
जन्मस्थान -अश्मक जनपद 
जन्मदिनांक - Blaye 3577 ची मेष संक्रांत 
अर्थात्‌ 476 ई av प्रतिपदा 
ई. स. दि. 21-3-476 


अश्मक जनपद आज कोणत्या नावाने ओळखले जाते? 
1) गोदावरी आणि नर्मदा नदीचा मधला प्रदेश किंवा वर्तमान आंध्रप्रदेशचा निझामाबाद 
जिल्हा 


2) तिरूवांकुर (केरळ) चे कोटंकल्लूर 


गीतिका, गणित, कालक्रिया आणि गोल, ह्या 4 चरण (अध्याय) आणि ग्रंथ रचना 
काळाशी संबंधित सुस्पष्ट माहितीयुक्‍त प्रथम पौरूषीय ग्रंथ कोणता? 
आर्यभट्ट यांचा आर्यभटीय (ई. स. 499) 


पोलंडच्या कोपर्निकस (ई. स. 1473 - 1543) आणि इटली चे गोलिलियो (ई. स. 
1564-1642) ह्या दोघांपेक्षा साधारण 1000 वर्षापूर्वी कोणत्या भारतीय खगोल शास्त्रज्ञांनी 
न केवळ सौर-केन्द्रिय सिध्दांताचे निरूपण केले, अपितु हे पण प्रतिपादित केले की पृथ्वी 
स्वतः च्या अक्ष (axis) वर फिरल्याने दिवस-रात्र होतात? 

आर्यभट्ट, (ई, स. 476) 


avikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 7 


उत्तर 


आधुनिक निष्कर्षानुसार पृथ्वीच्या एक अक्ष-भ्रमणाची कालावधी 23 तास 56 मिनीट 
4.011 सेकंड आहे. परन्तु आज पासून साधारण 1500 वर्षांपूर्वी सुध्दा पृथ्वीच्या एक 
अक्ष- भ्रमणाची कालावधी 23 तास 56 मिनीठ 4.011 सेकंड आहे हे सांगणारा खगोल 
शास्त्रज्ञ कोण होता? 

PYAR चा आर्यभट्ट 1 (ई. स. 499) 


आर्यभट्ट (ई. स. 476) द्वारा निरूपित पृथ्वीच्या दैनंदिन चलन सिध्दांतांचे समर्थक अन्य 
भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ कोण होते? 
1) चतुर्वेद पृथूदक स्वामी (इ. स. 860) 


2) Wal भट्ट (ई. स. 1377) 


स्कंदपुराणा (1.1.31.71) मधे पृथ्वीच्या चलनची तुलना कश्याने / कुणा सोबत केली 
आहे? 
भ्रमरिका / भौरा (खेळण्यातला ag किंवा कुम्भाराचे चाक) 


ईसाई पाद्रींच्या सक्तीमुळे गैलिलियो ने आपले सौर-केंद्रित पृथ्वीचलनाच्या सिध्दांताला 
मागे घेवून पृथ्वी- केन्द्रित सिध्दांताला स्वीकारुन आपण न केलेल्या चुकीसाठी कोणत्या 
दिवशी क्षमा याचना केली होती? 

(ई. स. 22-06-1633) 


आर्यभटीय ग्रंथाची विषय वस्तू पश्चिमात्य देशांमधे/ पर्यन्त कशी पोहोचली? 

सर्वप्रथम पहलवी भाषा मध्ये रचित खगोल कृती 'झीझ - अल्‌ - ME मध्ये प्रयुक्त 
नंतरच्या काळात प्रसिध्द उज्जैयिनी खगोल शास्त्री कनक आणि अल- अध्वाझी ह्या 
अरबी विद्वानाद्वारे आर्यभटीयाच्या अरबी भाषांतर 'झोझल्‌ - अर्जबहार' नावाच्या कृतीतून. 


परिघि - विष्कंभाची निष्पति 'पविनी' (अर्थात्‌ वर्तुळ चा परीघ आणि व्यास चा अनुपात) 
ला समग्र विश्वात पहिल्यांदा 3.1416 (62832/20000) हा मूल्य सांगणारा भारतीय 
गणितशास्त्रज्ञ कोण होता? 
आर्यभट्ट 1 (ई. स. 499) 


आर्यभट्टांनी आर्यभटीय (ई. स.499) मध्ये संख्यांना सूचित करण्यासाठी कोणती 
संख्या सूचक पध्दती अंगीकारली होती? 
स्थान-मान सिध्दांतानुसार रचित पारंपरिक 'कटपय' पध्दति पेक्षा भिन्न 'अक्षरांङ्क 


संख्या नुक्‌ पदती, Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


प्र. 21 


उत्तर 


प्र. 22 


उत्तर 


प्र. 23 


उत्तर 


प्र. 24 


उत्तर 


प्र.25 


उत्तर 


प्र. 26 


उत्तर 


प्र. 27 


उत्तर 


प्र. 28 


आर्यभट्टानी (ई. स. 476) अक्षराङ्क पध्दतीचा प्रयोग करून त्रिकोणमितीचा संपूर्ण ज्या 
पटल (sine table) एकाच श्लोक मध्ये आपल्या आर्यभटीय ग्रंथांच्या कोणत्या चरणामध्ये 
Sead केला आहे? 

आर्यभटीय - गीतिका पाद - 12 वा श्लोक 


'by = 390 ह्या स्वरूपाचे 'एक घातीय अनिर्णित समीकरण' स्पष्ट करण्याचे / करणारे 
विधान संपूर्ण विश्वाला सर्वप्रथम देणारा कोण होता? 
भारतीय गणित / खगोल शास्त्रज्ञ, कुसुमपूर चे आर्यभट्ट | (ई. स. 476) 


दिनांक 19-4-1975 रोजी अंतरिक्षा मध्ये सोडले गेलेले पहिले भारतीय उपग्रह कोणते? 
त्याचे नाव कोणाच्या गौरवार्थ ठेवले गेले? 
आर्यभट्ट 


अवंती (उज्जायिनी) निवासी वराहमिहिर (ई. स. 488-587) ह्यांच्या कृती 'बृहज्जातक' 
च्या उपसंहाराध्यायामध्ये उल्लेखित त्यांचे वैयक्तिक विवरण कोणते आहे? 
वराहमिहिरांनी लिहिले आहे. तो अवंती (उज्जयिनी) चा राहणारा असून, आपल्या पिता 
आदित्यदासाकडून विद्या प्राप्त केल्यानंतर, सूर्यदेवाच्या कृपा प्रसादाने कपित्यक नावाच्या 
गावात, प्राचीन आचार्यांच्या मतांचे / सिध्दांतांचे अवलोकन करत, एक मनोहारी ERT 
(बृहज्जातक)' नामक कृतिची रचना करीत आहे. 


वराहमिहिर (ई. स. 488-587) यांनी उल्लेखिलेले कपित्यक गाव, आज कोणत्या नावाने 
जाणले जाते? 
1) उञ्ञ्यिनीहून मकसी मार्गावर 20 k.m. अंतरावर 'कायथा' नावाचे गाव 


2) उत्तरप्रदेश चे फारूखाबाद जिल्ह्यात 'संकिसा' गावास सुध्दा कपित्थ म्हणतात. 


त्रिकोणमिती शास्त्राच्या विवरणांनी युक्त असलेले, त्या कालखंडात प्रचलित पाच विविध 
सिध्दांतासारांशाच्या प्रामाणिक निरूपणाने Yad खगोलशास्त्राच्या दृष्टो ने महत्वपूर्ण 
असा वराहमिहिर विरचित कोणता ग्रंथ आहे? 

‘ua सिध्दांतिका' ई. स. 505 


सर्व लौकिक विषयांशी संबंधित अति उत्तम विवरणांनी युक्‍त विश्वकोषाच्या समतुल्य, 
वराहमिहिर द्वारा विरचित ग्रंथ कोणता आहे? 
बृहत्संहिता अथवा वराहसंहिता 


बृहतर्सहितै्ष'कीखस्याअध्साीमध्येचिकंष्यमणिलाकषे/स्त्रि्णि'त्याशी संबंधित 
समस्यांचे यथार्थ निरूपण केले आहे? 


गणित भारती 9 


उत्तर 


प्र. 29 


उत्तर 


प्र. 30 


उत्तर 


प्र. 31 


उत्तर 


प्र.32 


उत्तर 


प्र. 33 


उत्तर 


प्र. 34 


गंधयुक्ताध्याय नावाच्या 76” अध्याय 


द्विपदप्रमेय च्या सहगुणकांना (Bi-nomial Co-efficient) एक कोष्टक रूपात प्रस्तुत 
करण्याचे विधान निरूपित करणारे वराहमिहिर (ई. स.587) यांनी त्या कोष्टक यांचे 
नाव काय ठेवले? 

कोष्टक प्रस्तार 


पास्कल (ई. 9.1665) पेक्षा साधारणतः 1100 वर्षां आधी पास्कलच्या त्रिकोणमध्ये 
दिसणारी संख्यासूचीचा उल्लेख 'तोष्ठक प्रस्तार' ह्या नावाने करणारा विद्वान व्यक्ती 
कोण होता? ते कोणत्या ग्रंथात आहे? 

वराहमिहिर 


तोष्ठक प्रस्तार चा नियम बृहतसंहिता च्या गंधयुक्ताध्यायाच्या 22071 श्लोकमध्ये 


सुगंधी द्रव्यांच्या विभिन्न मिश्रणांच्या उत्पादना बद्दल सांगितलेल्या विषयांच्या संदर्भात 
कोणत्या जापानी विद्वानानी म्हटले आहे की वराहमिहिर यांनी चतुर्थ श्रेणीच्या माया 
चौकोन (magic squares) च्या तत्वांचा प्रयोग केला आहे? 

तकाओ हयारी नी आपल्या शोध प्रबंधात लिहिले आहे. 


नित्य जीवनोपयोगी विभिन्न विषयांशी संबंधित 106 अध्यायां मध्ये विस्तारपूर्वक चर्चा 
असणाऱ्या बृहत्‌ संहितेचे महत्व समजून, फिरोजशाह तुगलक (ई. स.1351-1388) 
यांनी त्याचे पर्शियन भाषेत अनुवाद करण्याचा आदेश आपल्या दरबारात कोणत्या 
इतिहासकाराला दिला? भाषांतरित कृती चे नाव काय? 

अब्दुल - अजीझ्‌ - SH - शाम्स्‌ 


तर्जमह - ए -वराही 


आर्यभड्टांच्या शिष्यां पैकी एक असलेले आणि कलियुगाब्द 3730 (ई. स.629) च्या 
आर्यभटीय परंपरेचे समर्थ प्रतिपादक ह्या नात्याने विख्यात भास्कर ह्यास प्रथम भास्कर 
(किंवा भास्कर 1) असे का संबोधिले जाते? 

उज्जयिनी गणित परंपरे शी संबंधित आणि लीलावती गणित कृतीमुळे विख्यात असे 
दोन्ही भास्काराचार्य ह्यांचा वेगळा परिचय रहावा त्या कारणाने आर्यभटीय परंपरेचे 
प्रतिपादक ह्यास भास्कर 1 (ई. स.629) आणि सिध्दांतशिरोमणी / लीलावती चे 
रचयिता ह्यास भास्कर 2 (ई. स.1150) असे संबोधतात. 


GIN Softy arcane SATA परंपरेशीग०्संबंधित| भारंकर (ई. स.629) 
ह्यांच्या कृती कोणत्या? कालखंड कोणता? देश कोणता? 


गणित भारती 


उत्तर 


प्र. 35 
उत्तर 


उत्तर 


प्र. 37 


उत्तर 


उत्तर 


1) 1) महाभास्करीय / आर्यभटीय - कर्म - निबंध 


2) आर्यभटीय भाष्य (ई. स.629) / आर्यभट्ट तंज्ञ भाष्य 


3) लघु भास्करीय 
2) ई. स. 7 वी शताब्दी 
3) गोदावरी नर्मदा नद्यांच्या मध्ये अश्मकदेश (आजचा महाराष्ट्र) असे ही म्हणतात 


की सुराष्ट्र चे वल्लभी (गुजरातच्या सौराष्ट्र / काठियावाड) 


प्रथम भास्कर याचा देश तथा कालखंड कोणता? 

भास्कराच्या Hal मधील आंतरिक आधारांवरुन असे म्हटले जाते की तो गोदावरी- 
नर्मदा नद्यांच्या मध्ये स्थित अश्मकदेश (वर्तमान महाराष्ट्र) चा मूळ निवासी होता आणि 
असे पण म्हणतात की सुराष्ट्र चे वलभी (वर्तमान गुजरात राज्याचे सौराष्ट्र काठियावाड) 
नावाच्या स्थानी विद्यार्जन करत असताना ई. स. 7 व्या शतकामध्ये आपल्या कृतिंची 
रचना केली. 


युगपद्‌ अनिर्णित समीकरण (simultaneous indeterminate) परिहाराशी संबंधित 
भास्कर (ई. स.629) द्वारे निरूपित कोणते गणितीय उदाहरण, अनंतराने अरब देशात 
स्थित बसरा नगरच्या इब्न-अल्‌- हैतम्‌ (ई. स.1000) आणि इटलीच्या पिसानगर चे 
लिओनार्डो फिबोनासी (ई. स. 1202) ह्यांच्या कृतीमध्ये दिसून येते? 

उदाहरण - हे गणितज्ञा 2 पासून 6 पर्यन्त च्या प्रत्येक संख्याशी भागाकार केल्यावर 1 
शिल्लक उरतो आणि 7 संख्येनी निःशेष भाग जातो अशी संख्या कोणती? 


90° (अंश) पेक्षा मोठ्या कोणाने युक्त कोष्टकाच्या त्रिकोणमितीतून उत्पन्न 'ज्या' (अथवा 
Rsin 0, 0 > 90°) ला शोधण्यासाठी विशेष नियमाचा उल्लेख भास्कर (ई. स. 
629) यांनी आपल्या कोणत्या कृती मध्ये केला आहे? 

महाभास्करीय मधील चतुर्थ अध्यायात 2 श्लोक 


‘SOI Ye (sine table) चा प्रयोग केल्या शिवाय कोणत्या ही कोण ने युक्‍त इच्छित 
र-त्रिज्या च्या कोष्टक चे 'ज्या' चे मूल्य (2५1016 ) काढण्यासाठी भास्कर नी 
आपल्या महाभास्करीय ग्रंथ च्या 7 व्या अध्यायात कोणते सूत्र सांगितले आहे ? 


Kav ABO Rts 0 (180.—@)R 


Rs in -Kavikulsuru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
40500-0 (180-0) 


गणित भारती 11 


प्र. 39 
उत्तर 


प्र. 40 
उत्तर 


प्र. 41 


उत्तर 


उत्तर 


( 6 डिग्रीमध्ये) 


rsind = 10-9) 
Sr -—@(1-¢) 


(6 रेडियन मान मध्ये) 
भास्कराचार्य द्वारे ब्रह्मुप्ताला दिली गेलेली / बहाल केलेली पदवी कोणती? 
गणक चक्र चूडामणी 
(गणितज्ञ वर्तुलातील रत्न) 


ब्रहमगुप्त द्वारा विरचित कृती कोणत्या? 
1) ध्यानग्रह उपदेश (ई. स. 625) 


2) ब्रह्मस्फुट सिध्दांत (ई. स. 628) 
3) खंड खाद्यक (ई. स. 665) 


ब्रहमगुप्ताच्या बाह्यस्फुट सिध्दांतामध्ये सापडणारी त्यांची व्यक्तिगत माहिती कोणती? 
ब्रहमगुप्त प्रमाणे, श्री त्यांचे पिता विष्णु आणि श्रीचाप वंशाचे श्रीव्याघ्रमुख (शक वंशीय) 
राजाच्या राज्यशासनात, शालिवाहन शके 550 व्या वर्षात, ब्रह्मस्फुट सिध्दांत ची 
रचना वयाच्या 30 व्या वर्षी केली. 


त्रिकोणमिती ज्या पटल चे गणित करण्यासाठी Newton stirling पेक्षा एक सहस्त्र 
वर्षापूर्वी च द्वितीयश्रेणी अंतरांने युक्‍त अंतर्वेशन विधानाचा प्रयोग करत गणित शास्त्राची 
एक नवी शाखा (method of interpolation upto second order differ- 
ences) प्रारंभ करण्याची किर्ती कोणत्या भारतीय शास्त्रज्ञ ला प्राप्त झाली? 
ब्रह्मगुप्त (जन्म ई. स.598) 


ब्रह्मगुप्त चे टिकाकार, चतुर्वेद प्रथुदक (ई. स.864) आणि अमाशर्मा (ई. स. 1180), 
त्यास अनुक्रमे बिल्लमलावकाचार्य आणि बिल्लमलाकाचार्य असे संबोधायचे - का? 
असे म्हणतात की ब्रह्मागुप्त राजस्थान - गुजरात सीमा जवळ अबू पर्वत आणि लूनी 
नदीच्या मध्ये स्थित भिनमाल गावी रहायचे. 


( अक्षाहट26 UN RAR Ra ridd OSnskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


उत्तर 


उत्तर 


उत्तर 


प्र. 47 
उत्तर 


NX? + C=Y? ज्याला वर्गप्रकृति म्हणतात, जिथे C=+1 किंवा 52किंवा +4 
(lemma) ब्रह्मगुप्तच्या 'दुसऱ्या घात च्या अनिर्णित वर्गसमीकरणाच्या सार्वजनिक परिहाराची 
विस्तृत चर्चा कोणत्या ग्रंथात आहे? कोणत्या युनानी गणितज्ञ नी ह्यास 1764 मध्ये पुनः 
शोधले? 

1) कुट्टकाध्याय - ब्रह्मस्फुट सिध्दांत - 18 वा अध्याय 


2) लियोनार्ड युलर (1707 - 1783) 


'हेरोन चे सूत्र' (त्रिकोणाच्या तिन्ही भुजांच्या मापावरुन त्याचे सुस्पष्ट क्षेत्रफळ मिळविणे) 
हे कोणत्या भारतीय विद्वानाद्वारे दिला गेलेला प्रमेय (theorem) आहे? प्रमेय सांगा? 
1) ब्रह्मगुप्त (ई. स. 598) 


2) “भुजयोगार्ध चतुष्ट्य भुजोनघातातृपदं सूक्ष्मम्‌ |" चक्रीय चौकोन च्या भुजोनघातातपदं 
सूक्ष्मम्‌ ।' चक्रीय चौकोनाच्या भुजांचे माप जर :a, b, ०, d असून त्याचा परिघीय माप 
a+b+c+d = 25 आणि क्षेत्रफळ A असून 


A= (s—a)(s—b)(s—c)(s—d) —a)(s—b)\(s—c)\(s—d) असे होवू शकते ह्या बाबीचे निरूपण 
ब्रह्मगुप्त क्षेत्र - प्रमेय' मध्ये एक भुजा d=0 असणे हे विशेष रूप आहे. 


ब्रह्मगुप्ताद्वारे सांगितलेला कर्ण प्रमेय नियमाचे चक्रीय चतुर्भुजाच्या कर्णाची गणना करण्यासाठी 
प्रतीकात्मक स्वरूप (symbolic expression) सांगा (ब्रह्मस्फुट सिध्दांत - 12 अध्याय 
- 28 श्लोक) 

ABCD चक्रीय चतुर्भुजाच्या भुजा AB, BC, CD, DASR अनुक्रमे 9, b, ०, d घेवून, 
AC =X आणि BD = Y होते, तेव्हा 


AC = X = {(ad+bc) (ac+bd) / (ab + cd)} 
BD = y = {(ab+cd) (ac+bd) / (ad+bc)} 


कोणत्या प्रकारच्या चतुर्भुजांना SER चतुर्भुज' असे म्हटले जाते? का? 

चक्रीय चतुर्भुज ज्याच्या बाजू, कर्ण आणि क्षेत्र सर्व तर्क संगत आहेत आणि कर्ण लंबरूप 
मध्ये एकमेकांना छेदतात किंवा 2 पैकी 1 कर्ण हा अर्ध व्यास आहे, अश्यां ब्रह्मगुप्त 
चतुर्भुज असे म्हणतात - 


अशा प्रकारेने मोजण्याची विधा सर्व प्रथम ब्रह्मगुप्त (ई. स. 628) ने ग्रंथ ब्रह्मस्फुट 
Frere enst च्या sh neppe Collection 


गणित भारती 13 


प्र. 48 


उत्तर 


प्र. 49 


उत्तर 


उत्तर 


प्र. 51 


उत्तर 


चतुर्भुजांच्या स्थापने / निर्मिती साठी ब्रह्मगुप्त यांनी सांगितलेल्या नियमाचे वर्णन करा 
आणि त्यामधले गुंतलेले तर्क सांगा. 

Re, f, g आणि p, q,r ह्या दोन तर्कसंगत कोणात्मक त्रिकोणाच्या बाजू आहेत 
आणि कल्पित आहेत (g आणि r याचे गृहितक (hypotenuse) तर er, fr, ७, ५१ ह्या 
ब्रह्मगुप्ती चतुर्भुजांच्या आवश्यक बाजू आहेत. चतुर्भुज तयार करण्याचे तर्क म्हणजे 
चतुर्भुजाचे दोन तर्क संगत उजवे कोण त्रिकोण समान कर्ण असणारे त्रिकोण असतात. 


इतिहास प्रसिध्द तक्षशिलाहून साधारण 80km दूर स्थित अखंड भारताच्या वायव्य 
सीमा प्रांताचा भाग, आजच्या पाकिस्तानातले पेशावर ची मर्दाना मध्ये भूमि उत्खनन 
करताना भूर्जपत्रावर गाथाभाषामध्ये, शारदालिपी मध्ये लिहिला गेलेला गणितशास्त्राचा 
प्राचीन ग्रंथ कोणता? 

भक्षाली हस्तप्रति (ई. स.700) 


'भक्षाली हस्तप्रति' आणि त्यातील 'भक्षाली गणित' हे विभिन्न कालखंडातील आहे, ह्या 
निर्णयावर येण्याचे कारण काय ? 

'भक्षाली हस्तप्रति' ग्रंथ हा प्राचीन ग्रंथाच्या व्याख्यानाची नक्कल आहे. ग्रंथात प्रयुक्त 
गाथाभाषा भारताच्या वायव्य प्रदेशात ई.स. च्या तिसऱया शताब्दी / शतक पर्यन्तच 
प्रयोगात होती. त्यामुळे भाषाविद होर्नेल चे कथन आहे कि 'भक्षाली गणित' ई. स. 
300 पेक्षा ही प्राचीन आहे. आपल्या शोध प्रबंधात भक्षाली हस्तप्रतीचे गहन अध्येता 
जापानचे विद्वान तकाओ हयांशी नही हस्तप्रति मध्ये प्रयुक्त गणितीय संकेत आणि 
त्यातील उल्लेखित चजकपुत्राच्या भाष्य च्या आधारावर सूचित केले आहे की त्याचा 
कालखंड ई. स. 700 असावा. 


अवर्गीय संख्याचे वर्गमूळ मूल्य करण्या करिता भक्षाली हस्तप्रती मधील सांकेतिक सूत्र 
सांगा. 


Tele a VEL ed) 
2 Pi 


जिथे Ei=3K-—(PiY) 
Ei+1= (Ei /2Pi) 


मध्ययुग्रीस्त PRA हीजगशितज्ञाल्वे, गत, SATS ही, HETE SD अंदाज सूत्रास 
आपल्या कृतीमध्ये समावेश केला. 


अल्‌ - हस्सर ई. स. 1175 
गणित भारती 


प्र. 53 


उत्तर 


उत्तर 


उत्तर 


प्र. 56 


उत्तर 


भक्षाली वर्गमूल सूत्रावर पाश्‍चात्य प्रभाव बद्दल तकाओ हयांशी ह्यांनी काय वक्‍तव्य / 
कथन केले आहे? 

तकाओ हयांशी च्या चर्चेतून असा निष्कर्ष निघतो की थेट परकीय / पाश्चात्य प्रभाव 
दर्शविण्यासारखे भक्षाली कृतीं मध्ये काहोच नाही. पुढे ते सिध्द करतात को मूल 
अंदाजसूत्र हे शुल्ब सूत्रांच्या दोन प्रस्तावातून ही मिळविता येते. (BC 800-500) 


भक्षाली हस्तलिपी / हस्तप्रती मध्ये वापरली जाणारी खास चिन्हे आणि संक्षेप कोणते 
आहेत. 

1) नकारात्मक चिन्ह (negative sign) नियमितपणे वजाबाकी / नकारात्मक संख्याशी 
जोडलेले असते, आणि त्याचे स्थान, प्रभावित संख्येच्या उजवीकडे निश्चित केले जाते. 
हे चिन्ह घेतले जाते '4' जे rna चे संक्षेप आहे. 


2) ४-, बीजगणितातील अज्ञान प्रमाणातील 
(X) सर्वात लोकप्रिय प्रतीक 
यावत - तावत ह्याचे संक्षेप 


3) बिंदू वापर रिक्त स्थान दर्शविण्यासाठी केला जातो. दशांश नोटेशन मध्ये आणि 
सांख्यिकीय डेराचे सारणीत्मक सादरीकरणासाठी किंवा न्यास मधे सुध्दा. 


हस्तलिखिताचा अभ्यास व प्रकाशनाबाबत आर. सी. गुप्ता यांनी कोणती हळहळ व्यक्त 
केली आहे ? 

आर. सी. गुप्ता म्हणतात : भक्षाली हस्तप्रती हो पाकिस्तानात सापडली (तेव्हां चे भारत), 
आता वर्तमान काळात इंग्लंड मध्ये आहे, त्याचे अध्ययन किंवा अभ्यासक y- तकाओ 
हयांशी ह्यांनी अमेरिकेच्या डेविड पिंग्रीच्या अधीन पी.एच.डी. ची पदवी मिळविली 
अमेरिकेकडून आणि हे प्रकाशित झाले 1995 साली यूरोप (ग्रोनीनजेन) मध्ये ह्या 
महत्वपूर्ण कार्यासाठी 5 देश सहभागी होते. शोकांतिका ही आहे की भारतीय गणितावर 
हे असून त्यात भारत सामील नव्हता. 


श्रीधर ई. स. 750 गणितज्ञ म्हणून इतके महान मानले जात होते की हिंदू गणितज्ञांचा 
आदर्श त्यांच्या सारखाच होता. कोणता श्लोक या मताचे समर्थन करतो आणि त्यांचे 
कौतुक सांगतो? 

'उत्तरतो सुराविलयं दक्षिणतो मलयपर्वतं यावत्‌ I 


प्रागपरी-रदरशिमध्लेण्मो'णरणक£ श्रीधिसवर्यो11॥:151/ Ramtek Collection 


गणित भारती 15 


प्र.5/ 


उत्तर 


प्र. 58 


उत्तर 


प्र. 59 
उत्तर 


प्र. 60 
उत्तर 


“उत्तरेकडे देवांच्या निवासस्थानापर्यंत (म्हणजे हिमालय) आणि दक्षिणेकडे मलय पर्वता 
पर्यन्त चा जो विस्तार आहे आणि मध्यभागी पूर्व आणि पश्चिम महासागरांच्या मध्ये 
कोणताही गणितज्ञ नाही, शिवाय श्रीधर” 


श्रीधर हे एकमेव लेखक आहेत ज्यांनी लिखाण केले आहे अंकगणित आणि (mensu- 
ration) शी निगडीत नावे सांगा 
1) पाटी-गणित / बृहत पाटी आणि नवसती 


2) पाठी गणितसार / त्रिशतिका आणि पाटीसार 


श्रीधरच्या कोणत्या कृती मधे वर्ग पूर्ण करण्याचे विधान ax2+bx=2 ह्या स्वरूपात वर्ग 
समीकरणाचे मूळ काढण्या बाबतचा उल्लेख आहे? 
भास्कराचार्याचे बीजगणित ई. स. 1150 


पाटी-गणिता मधील विशेष उल्लेखनीय वैशिष्ट्ये कोणती? 
1) पाटी गणित हे एकमेव असे कार्य आहे जिथे द्वैद्वात्मक उपचारांची मालिका सापडते. 
भौमितिक आणि संकेतात्मक 


(पाठी-गणित श्लोक 79-93) 


2) साध्या व्याजावर दिलेली रक्कम समान मासिक हप्त्यांद्वारे परतफेड करण्यात 
येईल असा वेळ शोधण्याचे सूत्र 


3) प्रसिध्द अशी शंभर पक्ष्यांची समस्या, ज्यात निराकरण करायचे आहे. 


Mensuration ह्या विषयावर श्रीधरा चे स्वतःचे कोणते योगदान आहे? 
अंदाज सूत्र :- 


1) वर्तुळाचे विभाग क्षेत्र :- 


A= (10/9) {n(e+n/ 2}? (10/9) {n(e+n/ 2] 
= E V(n(c+n/2)°} n(c+n/2% 


जिथे C= chord 
G5 Oen Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
n = arrow 


गणित भारती 


प्र. 61 


उत्तर 


उत्तर 


प्र. 64 


उत्तर 


7=10 बाण 


2) गोल परिमाण :- गोलाचे घनफळ 


VA 


जिथे d= गोलाचा व्यास 


वीरसेनाच्या 'धवला' ह्या टीका ग्रंथात जैन canonical work वर कोणत्या महत्वपूर्ण 
गणितीय संकल्पना आहेत? 

1) अर्धच्छेद - कितीवेळा दिलेली संख्या N (2° ह्या प्रकारात) ही 2 ने भागाकार करुन 
शेवटी N हा 1 उरला पाहिजे. 


2) वर्गित - समवर्गित :- This leads to a very fast divergent sequence 
n+l — (1, r 


जिथे t पूर्णांक आहे > 1 


given by f 


छेदित शंकू आकाराच्या वस्तूंचे घनफळ शोधण्यास अनंत छेदन विधान (Method of 
infinite division) ह्याचे निरूपण वीरसेनाने कोणत्या ग्रंथात केले आहे? 
षट्‌ - खंडागम च्या टीका ग्रंथ 'धवला' मध्ये. 


फि - बोनाक्की श्रेणी (ई.स. 1170-1250) नावाने ओळखण्या जाणारी (1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13 (Un+2 = Un+1 + Un) हा श्रेणी पेक्षा पण साधारणतः पाच शताब्दी पूर्ण 
ह्याला सांगणारा भारतीय गणितज्ञ कोण होता? त्या श्रेणीच्या संख्या मिळविण्यासाठी 
कोणती रचना सांगितली गेली आहे? त्यानंतर त्या श्रेणीचा उपयोग / प्रयोग कोणत्या 
कृतीमध्ये झाला आहे? 

1) विरहांक (ई.स. 600 -800) 


2) मात्रा मेरू 
3) प्राकृत पिंगल (ई.स. 1325) 
राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष नृपन्तुंग (ई.स. 15-877) च्या आश्रयात राहणारे दिगंबर जैन 


संप्रदायाचे गणितज्ञ कोणते? त्यांच्या द्वारे विरचित कृती कोणती? 


) महावीर 0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 17 


प्र. 65 


उत्तर 


उत्तर 


प्र. 67 


उत्तर 


प्र. 68 


18 


2) गणित सारसंग्रह (ई.स. 850) 


महावीरार्चानी हे कोणत्या अनुषंगाने म्हटले की पुग्दल (Pudgai) म्हणजे परमाणु जो 
अश्या matter चा अविभाज्य आहे ज्यास अति तीक्ष्ण शस्त्रांने छेदन - भेदन - विघटन 
असंभव आहे, पाणी आग-वस्तु - अन्य कोणत्याही प्रकारे विनष्ट होत नाही, इंद्रियांना 
अग्राह्य असा अविभाज्य द्रव्य.” 

महावीराचार्यानी पुद्गल (परमाणु) ची परिभाषा ही 'गणितसार संग्रह' ग्रंथाच्या प्रथम 
अध्यायात श्लोक 25-27 मधे तांबीच्या कोष्ठक चे (table fo runits of linear 
measure) निरूपणाच्या संदर्भात दिली. 


त्यांने त्याचा माप :- 1 परमाणु = 8" अंगुल असे निरुपण करुन त्यास सर्वात सूक्ष्म 
माप म्हणून अंगीकारले आहे. 


महावीराचार्य ह्यांनी त्यांच्या ग्रंथ 'गणित सार संग्रह' मध्ये संख्या दर्शविण्यासाठी 
स्थान-मान सिध्दांता अनुसार रचित दरमान क्रम वर आधारित शब्दांक पध्दती (भत 
संख्या संज्ञा) वापरली आहे. 


कोणत्या संदर्भात गणितसार संग्रह मध्ये फक्त 2 प्रतीकांचा वापर करुन Binary 
System मध्ये एकसारखी संख्या दर्शविणारी संकल्पना आहे? 

6 व्या अध्याया मध्ये नियम दीला आहे विशिष्ट ordinal संख्याला एका विशिष्ट 
अक्षरांसाठी लघु आणि गुरु च्या अनुषंगाने ठरविणे. केवळ दोन प्रतीकांचा वापर करुन 
संख्या व्यक्त करण्याचा कल्पनेसाठी binary numeral notation ची संकल्पना 
उद्‌भवते. 

प्रदत्त ॥' संख्यात्मक वस्तुंमधून 1“ संख्यात्मक वस्तूंचे चयन करण्यासाठी विकल्पांची 
संख्या सूचित करणारे 


n(n—-1)(n—2)—-——(n-r+]) 


nc = 123.—3 


ह्या विकल्प-गणित सूत्राला सांगणारा जगातील पहिला गणितज्ञ कोण? 


महावीराचार्य. 


त्यांनीच हे सूत्र गणित सार संग्रह ग्रंथात 218 व्या श्लोकात, 6 व्या अध्याय मध्ये ई.स. 
850 मधे सांगितले/निरुपित केले. (फ्रेन्च गणितज्ञ हेरिगॉन इ.स. 1634 हून आठ 


शताब्दी आधीच), Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


महावीराचार्यानो 'ऋणात्मक संख्या' चे वर्गमूळ बद्दल एक विशिष्ट वक्तव्य केले आहे. ते 


गणित भारती 


उत्तर 


उत्तर 


उत्तर 


वक्तव्य कोणते आणि त्याचे वैशिष्ट्य काय? 
“ऋणं स्वरूपतोऽवर्गो यतस्तस्मान्न तत्पदम्‌ I (ग.सा.स. 1-52) 


सहज रूपात एक ऋणात्मक संख्या वर्गसंख्या नाही होवू शकत त्यामुळे त्याचे वर्गमूळ 
नाही घेवू शकत 


ही एक अति लक्षणीय बाब आहे. ह्याची स्पष्ट तर परिकल्पना पाश्चात्य विद्वानांना बऱयाच 
शताब्दी नंतर आली. 


असा कोणता विशेष विषय आहे ज्यास महावीराचार्यांनी गणित सार संग्रह मध्ये निरुपित 
केला आणि नंतर नारायणपंडितांनी त्याचे अनुसरण केले? 

प्रदत्त विभिन्न भिन्न राशीचे' एकांश भिन्न राशीच्या रूपात निरुपित करण्यासाठी सांगितलेल्या 
क्रमांचा गणितसारसंग्रह मध्ये उल्लेख. 


ब्रह्मगुप्त (इ.स. 628) ने दिलेले असे कोणते सूत्र आहे ज्यास महावीराचार्य (ई.स. 
850) ने सार्वत्रिक रूपात निरूपित केले? 

'विच्छिन्न सूचि मुखघन' (Frustum-like-solids) चे घनफळ शोधण्या/काढण्या/ 
मिळविण्यासाठी चे सूत्र. 


(गणित संग्रह - अध्याय 8 - श्लोक 9-11) 


पहिला भारतीय गणितज्ञ सांगा ज्याने aaga (ellipse) च्या परिघाचे आणि क्षेत्रफळाचे 
सूत्र सांगितले. 
|) महावीराचार्य 


ii) आयततवृत्ताचे दीर्घ आणि लघु विष्कंभार्ध जर a आणि b असेल तर 


परिधि = (16a? + 249? (164? + 245” 
क्षेत्रफळ = by (4a? + 6b? (4a? + 6b’ 


कोणत्या पहिल्या गणितज्ञानी 'लघुत्तम सामान्य अपवर्त्य' (LCM) ची संकल्पना मांडली 
आणि त्यरस 'निरुध्द' असे म्हटले? 
1) महावीराचार्य 


2) छेदीपिवर्तकामा-लहथामी'खंहूती'निरुधदण्स्थान्‌। थान Collection 


हरहतानिरुध्द गुणिते हरांशगुणे समोहारः। 


गणित भारती 19 


प्र. 73 


उत्तर 


प्र. 74 


उत्तर 


प्र. 75 


उत्तर 


प्र. 76 


उत्तर 


प्र. 77 
उत्तर 


प्र. 78 
उत्तर 


20 


निरुध्द प्राप्त केल्या जाते सर्वसामान्य घटकांच्या संभाव्य सामान्य घटक आणि त्यांच्या 
अंतिम भाग ह्याच्या निरंतर गुणाद्दारे 


m, n ह्या जर इष्ट संख्या असतील तर ह्या परिघीय मापाने युक्त उजवा कोण त्रिकोण 
च्या भुजांचे माप 


P(m—2) Pn P(m’ +n’) 
2m ` (m+n) 2m(m+n) 





हे सांगणारा गणितज्ञ कोण? 
महावीराचार्य (ई.स. 850) ग.सा.स. अध्याय 7 - 118 


कान्यकुब्ज (कन्नौज) चे निवासी ब्रह्मगुप्त (ई.स. 628) च्या कृतींवर भाष्य लिहिणारे, 
चतुर्वेद पृथुदकस्वामी (ई.स. 850) नी गणितक्षेत्रात कोणते महत्वपूर्ण योगदान दिले? 
ब्रह्मगुप्तच्या ब्राह्मस्फुट सिध्दांत च्या गणिताध्याय मध्ये निरुपित सूत्र आणि नियम 
विशद करणारे उदाहरण निरुपित करणे हेच पृथुदकस्वामींचे महत्वपूर्ण योगदान होते. 


अनिर्णित समीकरण परिहारार्थ 'क्रवाल विधान' ( Nx? +1 = ॥”) सांगणारा, भास्कराचार्य 


पेक्षा 150 वर्ष पूर्व होऊन गेलेला भारतीय गणितज्ञ कोण? 
जयदेव ई. स. 1000 


त्रिविक्रमसूत तत्व (ई. स. 748) ज्योतिषशास्त्राच्या तिन्ही शाखांचे विव्दान (गणित 
संहिता जाताको असून कुसुमपूर शाळेचे होते. त्यांचे खगोलशास्त्रावरचे काम कोणते? 
'शिष्यधीवृषधिर्दतंत्र' म्हणजे खगोलशास्त्रच्या शिष्यांचे ज्ञान वाढविणारे. 


ax? ++ = ८ हे सूत्र पदमनामच्या नियमाप्रमाणे कोणी दिले आहे? 
बीजगणित मध्ये भास्कराचार्य नी सूत्र दिले. 


लल्लचे खगोलशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्र वरील काम का महत्वपूर्ण आहे? 

लल्लच्या योगदानामध्ये पध्दतशीरतर आहे. दोन्ही विषयांसाठी त्याने मोठ्या प्रमाणात 
आर्यभट्ट (ई.स. 499) आणि ब्रह्मगुप्त (ई.स. 628) कडून उल्लेख घेतले आहेत आणि 
अगदी जवळून श्रीपति (ई.स. 1039) आणि भास्कर ॥ (ई.स. 1150) व्दारे अनुकरण 
केले गेले. लल्लचा ऐतिहासिक दुवा आहे जो भारतीय खगोलशास्त्रीय आणि गणितीय 
परंपरततःपहत्वात्या Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


उत्तर 


उत्तर 


प्र. 84 
उत्तर 


भट्ट महदत्तचा पुत्र आनंदपुरीचे वटेश्वर (जन्म शालिकवाहन शके 802/ई.स. 880) ने 
आपल्या 24 वर्षाच्या वयात रचलेली खगोलशास्त्राची कृती कोणती? त्याचे महत्व काय? 
1) वटेश्वर सिध्दांत (ई.स. 904) 


2) हे आर्यभटच्या आर्यभटीय (ई.स. 499) समेत लल्लच्या 'शिष्यधीवृध्दि' तंत्र (ई.स. 
748) ग्रंथ पर्यंत च्या प्रमुख कृतींचा सार आणि अनेक नव्या नियमांचा समावेश केल्यामुळे 
आणि ह्या कृतीचा प्रभाव श्रीपतिच्या 'सिध्दांतशेखर (ई.स. 1039) मध्ये आणि भास्कराचार्यावचे 
"सिध्दांत शिरोमणि' (ई.स. 1150) मध्ये दिसून येते, म्हणून खगोलशास्त्राच्या इतिहासाच्या 
दृष्टिने महत्वपूर्णग्रंथ आहे. 


वटेश्वरची आनंदपुरी, आजचे कोणते नगर आहे? 
असे मानले जाते की वटेश्वर ची आनंदपुरी, आजचे उत्तर गुजरात Å सिध्दपूर च्या 
आग्नेय दिशे मध्ये स्थित नगरी GSAT आहे. 


जैन विद्दानाचे नाव सांगा जो आंतरशास्त्रीय गणितज्ञ होता आणि भरपूर ज्ञान त्याच्या 
कामातून दिसून आले. त्रिलोकसार गोमटसार लब्धिसार ज्यात त्याची हुशारी आणि 
संक्षिप्त पध्दत दिसून येते. 

आचार्य नेमिचन्द्र सिध्दान्त चक्रवर्ती ई. स. 980 


खगोलशास्त्राची Hell “सिध्दांत शेखर' चा कर्ता 'रोहिणीखंड' निवासी श्रीपती (सक्रीय 
कालखंड ई. स. 1039-1056) ने गणितशास्त्र वर रचलेला पुढचा ग्रंथ कोणता? 
गणिततिलक (ई. स. 1039) 


भिन्न राशींचे निरूपण करावयास वर्तमानात प्रयोगात येणारी दशांश पध्दति प्रमाणे 
खगोलशास्त्राच्या गणितात प्रयुक्त “शतांश पध्दती' चा उपयोग सर्वप्रथम प्रतिपादित करणारी 
आणि स्वतः च्या कृती मध्ये त्यास प्रयोग करणारा खगोलशास्त्री कोण होता? 

शतानंद 


ई. स. 1099 मध्ये स्वतःची रचना 'भास्वती' ह्या करण ग्रंथात त्याने शतांश भिन्न राशि/ 
संख्यांचा प्रयोग केला आहे. 


भास्वती ग्रंथाची वैशिष्ट्ये कोणती? 
1) करण ग्रंथांमध्ये ग्रहांची ......................... (epochal position) हि उज्जैन 
साठी प्रमाणित आहे. शतानंद ने ग्रहांची .................... स्थिती (epochal 


position) सतवे वास्तूला पूरी, (जगनाथ पूरी) थे सांगितली, आहे 


2) ग्रहणांची घटना भास्वती नियमांप्रमाणे अचूकपणे मांडली जाऊ शकते. 


गणित भारती 21 


प्र.8 


उत्तर 


प्र. 86 


उत्तर 


प्र. 87 


उत्तर 


प्र. 88 
उत्तर 


प्र. 89 
उत्तर 


प्र.90 


उत्तर 


22 


ई. स. 750 आणि ई. स. 1150 ह्या कालावधीतील जैनसंप्रदायेतर प्रमुख गणितज्ञ 
आणि खगोल शास्त्रज्ञांची नावे सांगा. 

लल्ल (ई.स. 748), स्कंदसेन (ई.स. 800), पृथुदक स्वामी (ई. स. 860, गोविंदस्वामी 
(ई.स. 850) AAR (ई.स. 904), मुंजाल (ई.स. 932), जयदेव (ई.स. 1000), 
श्रीपति (ई.स. 1039-1056), शतानंद (ई.स. 1099) 


लीलावती ग्रंथामुळे अत्यंत किर्तीशाली झालेले आणि सामान्यतया भास्कराचार्य ह्या 
संबोधनाने परिचित गणितज्ञ ह्यास द्वितीय भास्कर किंवा भास्कर - 2 असे म्हणण्याचे 
कारण काय? 

'लीलावती' चे रचयिता भास्कर हून पांच शतके पूर्वी झालेले आर्यभठ च्या शिष्यपरंपरे 
मध्ये एक प्रख्यात खगोल शास्त्रज्ञाचे नाव सुध्दा भास्कर होते. त्यामुळे सहजपणे वेगळी 
ओळख रहावी त्यासाठी आर्यभटीय परंपरेतील भास्कर ह्या प्रथम भास्कर (भास्कर-1) 
आणि लीलावती च्या ग्रंथकारास व्दितीय भास्कर (भास्कर-2) असे संबोधिले जाते. 


भास्कराचार्य नी आपल्या जन्मकाळ आणि जन्मस्थान विषयी प्रस्तूत केलेले विवरण 
कोणते? 
1) जन्मकाळ : शालिकवाहन शके 1036 (ई.स. 1114) 


2) जन्मस्थान : सह्याद्री पर्वत समीपस्थ 'विज्जड बीड' 


विज्जड वीड कोणत्या प्रदेशाला दर्शविते? 
1) वीजापूर (बीजापूर) कर्नाटक 


2) वेदर (बीदर) कर्नाटक 
3) पाटण - 16 किमी द.प. चाळिसगाव (खानदेश) 


कोणत्या विद्वानानी सांगितले की भास्कराचार्याचा जन्म वेदर (बीदर) मध्ये झाला होता. ? 
भास्कराचार्याच्या लीलावती ग्रंथाचे फारसी भाषेत भाषांतर करणारे अकबर दरबारातील 
अब्दुल tha - Hal 


भास्कराच्या लीलावती ग्रंथाची फारसी भाषांतराची अकबराने आज्ञा देण्याचा मुख्य हेतू 
कोणता? 

गणितशास्त्र अध्ययन करावयास मुस्लीम छात्र मदरसा सोडून संस्कृत शाळांमधे जात 
असत. त्यापासून मुक्ती मिळण्यासाठी आणि लीलावती फारसी मध्ये मदरसा मध्ये 
शिकिण्यीर्सलीअकबएाधिग्हपव्कर्भीमकठेiversity Ramtek Collection 


गणित भारती 


उत्तर 


प्र. 93 
उत्तर 


प्र. 94 
उत्तर 


भास्कराचार्याच्या प्रथम ग्रंथ सिध्दांत शिरोमणीचे नाव लीलावती ठेवण्या मागे त्यांची 
कन्या लीलावती बद्दल काही दंतकथा आहे. ती कोणी सांगितली? 

लीलावती बद्दलची दंतकथा फारसी भाषांतरकार अब्दुल-फैद-फैदी याने प्रस्तावने मध्ये 
सांगितली. 


भाऊ दाजी तेलंग ह्यांस खानदेशातील चाळिसगाव पासून 16 कि.मी. दूर नैऋत्य दिशेला 
स्थित पाटण गावातील खंडहर झालेल्या भवानी मंदिरात ई.स. 1750 मध्ये काही 
माहिती असलेले शिलालेख सापडले. त्यात काय माहिती होती. 

त्रिविक्रम - भास्करभट्ट - गोविंद - प्रभाकर मनोरथ - महेश्वर - भास्कर - लक्ष्मीधारा 
- कांगदेव उल्लेख आहे की कांगदिवास राजा सिंहना ह्यांनी कांगदेवचे आजोबा भास्कराचार्य 
ह्यांच्या कृतींचे अभ्यास करण्यासाठी एक मठ स्थापना करावयास अनुदान दिले होते. 


ज्योत्पत्ती काय आहे? 

सिध्दांत शिरोमणी (ई.स. 150) च्या परिशिष्ट च्या रुपात असलेली, परंतु तीच एक 
वेगळी लघु कृतीच्या रुपात परिगणित होवू शकलेली, केवळ त्रिकोणमिति विषय असलेली 
भास्कर व्दितीय AR विरचित कृती म्हणजेच ज्योत्पत्ती होय. 


सिध्दांत शिरोमणीचे 4 भाग कोणते? 

लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित, गोलाध्याय. प्रत्येक एक स्वतंत्र ग्रंथ स्वरूप होवू 
शकतो. परंतु साधारणपणे ज्योत्पत्तीने युक्त ह्या चार ही कृतींना सिध्दांत शिरोमणी चे 4 
भाग समजूनच एकत्रपणे कृतीला सिध्दांत शिरोमणी ह्या नावाने संबोधिले जाते. 


भास्कराचार्य SRI निरूपित समास भावना आणि अंतर भावना हा ज्योत्पत्ती मधील 
त्रिकोणमिती चा प्रमेय सांगा. 


sin(g+@)=singcos@+cos@ sind 


भास्कराचार्याने आपल्या बीजगणितामध्ये चक्रवाला विधानाने सोडविण्यासाठी 61x2+1=y2 
ह्या गणितीय उदाहरण संबंधित कोणती कुतुहल, काही ऐतिहासिक बाब आहे? 
भास्कराचार्य (जन्म ई.स. 1114) पासून साधारण 500 वर्षा नंतर 1657 मध्ये फर्मानी 
हेच गणितीय उदाहरण फ्रेनीकल हा स्पर्धा प्रश्‍न रुपात विचारत सिध्द करावयास 
सांगितले. पुढे जाऊन ह्याचे उत्तर ई.स. 1732 मधे युलर (Euler) ने दिले. 


भास्कराचार्याच्या सिध्दांत शिरोमणी (ई.स. 1150) मध्ये अवकलन (Differentiation) 


आणि समासकलन (Integration) ची संकल्पना कोणत्या संदर्भात दिली आहे 
0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 23 


उत्तर 


प्र. 98 


उत्तर 


प्र. 99 


उत्तर 


प्र. 100 
उत्तर 


प्र. 101 
उत्तर 


प्र. 102 
उत्तर 


प्र. 103 


उत्तर 


प्र. 104 


उत्तर 


प्र. 105 
उत्तर 


24 


ग्रहांच्या तात्कालिक गती (instantaneous motion) ची चर्चा करताना अवकलनची 
संकल्पना, आणि मध्ये निरूपित विधानात समासकलनाची संकल्पना आहे. 


भुज-कोटि-कर्ण न्याय प्रमेया (Pythagoras theorem) ची भास्कर ने दिलेली उपपत्ती 
तथा साधनाची विशेषता कोणती? 

बीजगणित आणि ज्यामिती शास्त्रांना एकत्र जोडणारा ज्यामितीय बीजगणिताचे हे उत्तम 
उदाहरण आहे. 


देवगिरीचे राजा सिंहण च्या दरबारात स्थित गणितज्ञाचे नाव काय? त्याची विशेष 
उपलब्धी कोणती? 

भास्कराचार्याच्या भावाचा प्रपुत्र (नातू) अनंतदेव ब्रह्मगुप्ताच्या बाहस्फुट सिध्दांत चे 
विसाव्या अध्यायात निरुपित विकल्प गणितावर लिहिलेले व्याख्यान ह्याची विशेष उपलब्धी 
आहे. 


ठाक्कुरफेरु कृत गणितीय कृती कोणती? 
गणितसार, प्राकृत भाषेत (1265-1330) 


नारायण पंडित विरचित गणित - कौमुदी नामक रचना कोणत्या दिवशी पूर्ण झाली. 
शालिवाहन शके 1278, दुर्मुख नाम संवत्सर, कार्तिक कृष्ण व्दितीया (14-10-1356) 


नारायण पंडित (ई.स. 1356) विरचित बीजगणित ग्रंथाचे नाव काय? 
बीजगणितावतंस (1350) 


कोणत्या अवर्ग संख्याचे अपवर्तन शोधण्यासाठी चे विधान ई.स. 1643 मध्ये फ्रेंच 
गणितज्ञ पियर-द-फर्मा (Piere De=fermat) ने सांगितल्या 300 वर्ष पूर्वी भारतीय 
गणितज्ञानी च्या आधीच सांगितले. 

नारायण पंडित (गणित कौमुदीच्या 11 व्या अध्यायाच्या 5 ते 8 श्लोकात उल्लेख) 


नारायण पंडिताची कृती गणित कौमुदीच्या कोणत्या अध्याय मध्ये संकीर्ण अनुक्रम 
(complicated sequences) आणि संख्या-जळ (Net of numbers) ह्याचे निरूपण 
आहे? 

अंकपाश - अध्याय 13 


'माया चौक' (Magic squares) काय आहे? 

पूर्णाकांना एका वर्गाच्या आकारात जोडल्या नंतर त्यांची आइवी-उभो-तिरकी रेषां मध्ये 
ra RØR eee जमे FAST CET ART RAE SRR RM माया चौक 
म्हणतात. 


गणित भारती 


प्र. 106 
उत्तर 


प्र. 107 


उत्तर 


प्र. 108 


उत्तर 


प्र. 109 


उत्तर 


प्र. 110 
उत्तर 


प्र. 111 
उत्तर 


माया चौक गुप्त का ठेवले जायचे? 

माया चौकांना तंत्रज्ञाना मध्ये यंत्राच्या रुपात उल्लेख केले गेले आहे. परंपरागत धारणा 
अशी होती की महादेव शंकराने सर्वप्रथम मणिभद्राला ह्याचा अनुग्रह दिला होता. आणि 
हे यंत्र गूढतम शक्तींनी भरपूर असल्याने ह्यांना गुप्त ठेवले जायचे. 


माया चौकांचे गौप्य राखायची परंपरेचे उल्लंघन करुन त्यास आपल्या कृति गणित 
कौमुदी मध्ये निरुपित करुन त्यासाठी एक अध्याय आरक्षित करणारा गणितज्ञ कोण? 
अध्यायाचे नाव कोणते? 

1) नारायण पंडित (ई.स. 1356) 


2) भद्रगणित 


कोणत्या ही इष्ट संख्याच्या आधारावर अंकगणिताच्या परिकर्माच्या मेल मिलाप करण्याची 
विधा सांगणारा पहिला भारतीय गणितज्ञ कोण? 
नारायण पंडित 


एखाद्या स्वाभाविक संख्येचे संकलित मूल्य (अथवा त्रिकोण संख्यांचे) अनेक वेळा 
शोधण्याच्या क्रियामध्ये लपलेले 'वार-संकलित' तत्व वर आधारित आणि नारायण पंडित 
व्दारा निरुपित अतीव स्वास्थ्यपूर्ण गणितीय उदाहरण कोणते? 

'गोसंतति समस्या' - ते ह्या प्रकारे आहे - 


एक गाय प्रति वर्ष एका वासरा (कालवडा) ला जन्म देते. ते वासरु (कालवड) 3 वर्षांनतर 
प्रति वर्ष एका वासरा ला जन्म द्यायला सुरुवात करते. तर 20 वर्षांच्या अवधि मध्ये एका 
गायी पासून उत्पन्न गो-संतती ची संख्या किती होईल? (उत्तर : 2745) 


नारायण पंडिताळ्दारा निरुपित ज्यामिती ची विशेषता कोणती? 
चक्रीय चतुर्भुजाच्या तिसऱया कर्णाशी संबंधित विषयांचे विशद रुपात चर्चा करणे हीच 
नारायण पंडिताच्या ज्यामितोची विशेषता. 


नारायण पंडिताच्या ज्यामिती संबंधितविशेषताचे सूत्र सोदाहरण द्या. 
चतुराहत फलविहृते त्रिकर्णधातेऽथवा हृदयम्‌। गणित - कौमुदी - 4 -138 


उदाहरण - जर a,b,c,d भुजांनी युक्त चक्रीय चतुर्भुजाचे तीन कर्ण x,y,z असतात तर 
त्याचे क्षेत्रफळ A आणि त्याच्या परिवृत्ताची त्रिज्या R असेल तर, तेव्हा R = (x.y.z/ 
4A) होते. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 25 


प्र. 112 


उत्तर 


प्र. 113 


उत्तर 


26 


जर a = 390 b = 250 c = 520 d = 600 


तर, A= क्षेत्रफळ 





A= J(s—a)\(s—b)(s—c)(s—d) —a)(s—b)(s—c)(s—d) 


= 17640 


= (ad + be)(ac+ bd) (ab + cd) (ad + bc)(ac+ bd) (ab + cd) 


= 560 


y= Vad + cd)(ac + bd) (ab + bo)? + cd)(ac+ bd)/(ab+ bo)! 


= 630 


Z= J(ba+cd)(be+ ad) (bd + ac)} (ba+ cd (bc + ad) /(bd + ac)} 


= 650 
R= {(x- y—z)/4A} = 325 


नारायण पंडिताच्या गणितकौमुदीच्या 13 व्या आणि 14 व्या अध्याया मध्ये चर्चित विषय 
कोणते? 
अंकपाश आणि भद्रगणित. 


तर्कसंगत त्रिकोणांची यादी नारायण पंडित (गणित कौमुदी) व्दारे ज्यांचे बाजू सलग 
पूर्णाक असतात. 
(3, 4, 5) (13, 14, 15) (51, 52, 53) (193, 194, 195) 


(2701, 2702, 2703) (10083, 10084, 10085) 
(37633, 37634, 37635) 

ह्या त्रिकोणांचे क्षेत्रफळ आहेत :- 

6, 84, 1170, 16296, 1361340, 4403186 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
आणि (12266893267/2) 


गणित भारती 


प्र. 114 
उत्तर 


प्र. 115 


उत्तर 


प्र. 116 


उत्तर 


प्र. 117 
उत्तर 


प्र. 118 


उत्तर 


प्र. 119 


मायाचौकाशी निगडित गणिताला भद्रगणित असे का म्हणतात? 
मायाचौकाबद्दल पहिले भगवान शंकरांनी यक्षराज मणिभद्र ह्यास अनुग्रह दिला. त्यामुळे 
त्यास भद्रगणित असे म्हणतात. 


पर्शियन विषयवस्तुच्या आधारे, पारंपारिक शैलीची संस्कृत भाषेत विरचित खगोलशास्त्र 
कृती कोणती? 
1) फिरोझशहा तुगलकाच्या दरबारात स्थित पंडित महेन्द्रसूरी व्दारे रचित यंत्रराज 
(ई.स. 1370) 


2) ज्ञानराज - सिध्दांत सुन्दर - (ई.स. 1503) 

3) नित्यानंद - सिध्दांतराज - (ई.स. 1630) 

4) मुनीश्वर - सिध्दांत सार्वभौम - (ई.स. 1646) 

5) कमलाकर - सिध्दांत तत्वविवेक - (ई.स. 1658) 
6) जगन्नाथ पंडित - सिध्दांत सम्राट - (ई.स. 1732) 


मुगल बाहशाह शाहजहान च्या राजाश्रया मध्ये असलेले मुनीश्वर ह्यांनी भास्कराचार्याच्या 
कृतींवर भाष्य केले होते, त्या कृती / ग्रंथ कोणते? 
1) लीलावती वर भाष्य 'निसृष्टार्थदूती लीलावती पध्दती' 


2) सिध्दांत शिरोमणी वरील भाष्य 'मरीचि' 


'विश्वरुप' म्हणून ओळखली जाणारी मुनीश्वर व्दारा रचित स्वतंत्र कृती कोणती? 
1) पाटीसार 


2) सिध्दांत सार्वभौम (ई.स. 1646) 
आर्यभट्ट 2 कोण होता? गणितीय दृष्टीने त्याच्या महत्वाच्या कृती कोणत्या? 
महासिध्दांत चे रचयिता म्हणजेच आर्यभद्ट 2. 


महासिध्दांत ग्रंथातील 15 अध्याय आणि अध्याय 18 हे पतिगणित आणि कुट्टक वर 
आहे. 


मुनीश्वर (1603) कमलाकर (1616-1700) जगन्नाथ पंडित (1646-1750) ह्या तिघांनी 
PITT: CA Sv LEIK utakt: University Ramtek Collection 


गणित भारती 27 


उत्तर 


प्र. 120 


उत्तर 


प्र. 121 


उत्तर 


प्र. 122 


उत्तर 


प्र. 123 
उत्तर 


प्र. 124 
उत्तर 


प्र. 125 
उत्तर 


28 


त्यांनी स्वतःच्या कृतींना मिळविलेल्या कृतींमध्ये विलीन करुन उत्कृष्ट संस्कृत कार्य 
निर्मिती पारंपारिक शैलीत केली. 


जहांगीर च्या दरबारात स्थित ज्योतिषी कमलाकर (1611-1700) व्दारा रचित प्रमुख 
कृती कोणती? 
सिध्दांत तत्त्वविवेक 1658 


शिवाजी महाराजांवर चालून येणारे, औरंगजेबचे सेनापती मिर्झा राजा जयसिंह यानी 
परतताना, केवळ 20 वर्ष वय असलेले प्रकांड संस्कृत पंडित, तेलगु ब्राहमण जगन्नाथ 
ह्यास का स्वतः बरोबर बोलावून नेले? त्यानी तिथे काय सिध्द करुन दाखविले? 
औरंगजेबाच्या दरबारात पर्शियन आणि अरबी भाषेचे विद्वान तेथील संस्कृत विद्वानांशी 
तुच्छतापूर्ण व्यवहार करायचे. ते म्हणायचे की संस्कृत विद्वान हे फारसी आणि अरबी 
भाषा शिकण्यात नालायक आहे. जगन्नाथाला सोबत नेऊन मिर्झा राजा जयसिंह अरबी 
आणि पार्टीयन भाषा शिकविण्याची व्यवस्था केली. 


जगन्नाथानी अत्यल्प वेळात दोन्ही भाषांमधे निपुणता मिळवुन सर्वाची प्रशंसा मिळविली. 


यूक्लिड च्या तत्वांना रेषागणित आणि टोलेमीच्या अल-मेजेस्टला सिध्दांत सम्राट असे 
संस्कृतोमधे भाषांतरित करणारा विद्वान कोण? 
जगन्नाथ पंडीत 


सवाई राजा जयसिंह द्वारे खगोलशास्त्राच्या प्रगतिसाठी उचललेले पाऊल कोणते? 
1) दिल्ली, जयपूर, मथुरा, काशी, उज्जयिनी मध्ये नव्या वेधशाळाचे निर्माण करवून 
खगोलशास्त्राला पुनरचेतन चालना दिली. 


2) खगोलीयनिरीक्षणाच्या विवरणांना 'झोज महमद ME नावाच्या कृति रूपात संकल्पित 
करून प्रकाशित केले. 


3) जयप्रकाश, रामयंत्र, सम्राटयंत्र ह्या नावाने स्वतःचे शोध समोर आणले 


सवाई राजा जयसिंह चे खगोलशास्त्रासाठी योगदान कोणते? 
अयनांश (Precession of Equinox) आणि क्रांतिवृत्ताच्या वृत्तांचे माप (obliquties) 
हे सवाई जयसिंह (ई.स. 1686-1743) ह्यांचे महत्वपूर्ण खगोलशास्त्रीय योगदान 


केरळच्या आर्यभट्ट परंपरेचा मूळपुरुष कोण? 


संगमग्रामचे TT गोलविद ga - 
केरळ मधील संगगग्रामचे बकल विहार कुलोत्पन गोलविद माधत (1340 - 1425) 


गणित भारती 


प्र. 126 
उत्तर 


प्र. 127 


उत्तर 


प्र. 128 
उत्तर 


प्र. 129 


उत्तर 


संस्कृतभाषेत संगम नावाच्या गावाच्या स्थानीय भाषेला मलयालय नाव काय? कुठे? 
इरिन्जालक्कूड 


केरळ - कोच्ची समीपस्थ संगमेश्वर देवालय - इरिन्जालक्कूड 
स्कॉटलैण्डचे जेम्स ग्रेगरीने ई.स. 1670 मधे 


arc tanx=x- = + ———+....... 


नावाची श्रेणी सांगण्याच्या 300 वर्ष पूर्वीच ही श्रेणी निरूपित करणारा भारतीय गणितज्ञ 
कोण ? 


गोलविद माधव 1340 - 1425 


माधव ह्यांचे गणितातील योगदान कोणते? 
r = (2827433388233/ax10") 


ही 11 दशांश पर्यन्त अचूक मूल्य देणारी संख्या. 


2) अचूक आणि सूक्ष्म तक्ता 24 sine 





चा कटपयादि प्रमाणे. 
sin ø AL 
57 
COS © = का SR 
2i Aj 61 


गोलविद माधवाचा शिष्य, तीक्ष्ण वैज्ञानिक मनोभाव युक्त अलट्टर निवासी परमेश्वराने 
निरंतर 55 वर्षो पर्यन्त आकाश - गतिविधीचे निरीक्षण तथा परीक्षणाच्या नंतर शालिवाहन 
शके 1353 (ई. स. 1431) मध्ये रचलेला ग्रंथ कोणता? 


त्यात प्रतिपादित खगोल पध्दति कोणती? 
1) दृग्गणित 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
खगोल शास्त्रातील दृग्गणित पध्दती 


गणित भारती 29 


प्र. 130 


उत्तर 


प्र. 131 


उत्तर 


प्र. 132 


उत्तर 


30 


चक्रीय चतुर्भुज च्या भुजा a, b, ०, d असेल तर त्याची परित्रिज्या 





| (०५०५-०१ + c)(ac+ bd) (ad + be) | 
| (s—a)(s—b)(s—a) 


s={(a+b+c+d)/2} 


हे सूत्र (S-A-J-L Huier) ह्युलियर ने ई. स. 1782 मध्ये सांगण्याच्या 350 वर्ष पूर्वी 
कोणत्या भारतीय ने सांगितलेले होते? 


कोणत्या ग्रंथात ? 


1) परमेश्वर (1360 - 1455) 


f (ab + cd)(ac + bd (ad + be) k 
p | (b+c+d-a)Jc+d+a-b)(d+a+b-c) 


(a+b+c-d) 
2) लीलावती विवरण ई. स. 1432 


ई. स. 1715 मध्ये टेलर द्वारा 'टेलरची श्रेणी' च्या विस्ताराचा शोध ग्रेगरीने केल्याच्या 
अडीच शताकांपूर्वी आपल्या कृतीमध्ये त्या विस्ताराच्या चार पदापर्यन्तचा अंदाज एका 
सूत्रात निरूपित करणारा खगोल शास्त्रज्ञ कोण? ग्रंथ ? 

1) परमेश्वर ई. स. 1360 - 1455 


2) सिध्दांत दीपिका 


माधवच्या महत्वपूर्ण अनुसंधानांना आपल्या कृतीमध्ये निरूपित करून, आर्यभटीय गुरु- 
शिष्य परंपरेला पुढे नेण्याचे महत्वपूर्ण काम करणारा खगोलशास्त्रज्ञ कोण होता? त्याचे 
निर्मित प्रमुख ग्रंथ कोणते? 

1) नीलकण्ठ सोमयाजी (144-1545) 


2) आर्यभटीय भाष्य आणि तंत्र संग्रह 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


प्र. 133 


उत्तर 


प्र. 134 


उत्तर 


प्र. 135 
उत्तर 


प्र. 136 
उत्तर 


प्र. 137 


उत्तर 


केरळच्या त्रिचूर गावाजवळ चोण्वरम्‌ चे चित्रभानू द्वारे विरचित कोणत्या कृतीमध्ये दोन 
अव्यक्तांनी युक्त एक कालिक समीकरणांच्या 21 जोड्या सोडविण्याचा / शोधण्याचा 
विधान आणि काही प्रसंगांमधे ज्यामितीय बीजगणिताचा परिहार सूचित केला गेला 
आहे? 

एकविंशति प्रश्‍नोत्तराणि 


केरळच्या SHAR गावातील पेरूङ्कोट्टु वंशाचे नंबुदरी ब्राह्मण ज्येष्ठदेव (ई. स. 
1500-1600) रचित गणित आणि खगोलशास्त्राचा ग्रंथ कोणता? ग्रंथाची भाषा कोणती? 
1) युक्तिभाषा (इ. स. 1525) 


2) यलयालय भाषा 


युक्तिभाषा ग्रंथाची विशेषता काय आहे? 

'युक्तिभाषा' ग्रंथ हा खगोलशास्त्र आणि गणित शास्त्र च्या गहन विषयांनी युक्‍त 
प्रादेशिक भाषेत रचला गेलेला ग्रंथ तर आहेच, सोबतच त्या काळखंडात केरळच्या 
आर्यभटीय परंपरेच्या अनुसंधानांना आणि दोन्ही शास्त्रांमधे प्रयुक्त सर्व सूत्र आणि प्रमेय 
ह्यांची उपपत्ती / उपलब्धि सुध्दा सांगणारा ग्रंथ आहे हीच ह्याची विशेषता. 


युक्तिभाषा ग्रंथातील लक्षणीय बाब कोणत्या आहेत? 
1) त्रिकोणमितीचे फल जसे की sine, cosine, arc tan ह्यांची व r ची श्रेणी 


2) अनंत श्रेणीचे मूल्य अथवा 'परममिती' (limit) ची संकल्पना 


3) mad घनफळ तथा बाह्य विस्तार शोधण्याचे विधान हे समासकलन सिध्दांतांवर 
आधारित आधुनिक विधांनासारखेच आहे. 


WRUNG ह्या नावाने ओळखले जाणारे केरळ चे ओद्टुप्पलम्‌ जवळ तृक्‍कोटिटि 
गावातील शिवमंदिराचे परिचालक वर्ग संबंधित शंकर वारियर (1500-1560) द्वारा रचित्त 
कृती कोणत्या?महत्व? 

नीलकंठ सोमसुत्वन (ई. स. 1545) द्वारे लिखित तंत्रसंग्रहावर रचित व्याख्या - 


'युक्ति दिपिका' व 'लघुविवृति' आणि भास्कर च्या लीलावती वर भाष्यग्रंथ - क्रियाक्रमकरी 


2) ज्येष्ठदेव च्या युक्तिभाषा सारखेच हे आर्यभाटय परंपरां मध्ये असणारे आनुसंधान 
आणि गणित-खगोल शास्त्रां अंतर्गत प्रयुक्त सूत्र प्रमेयाच्या उपपत्तीने युक्त असल्यामुळे ह्या 
कृती विशेष महत्वपूर्ण झाल्या 


0. Kavikittguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 31 


प्र. 138 


उत्तर 


प्र. 139 


उत्तर 


प्र. 140 


उत्तर 


प्र. 141 


उत्तर 


प्र. 142 


उत्तर 


32 


भास्काराचार्या (1114 - 1193) च्या लीलावती ग्रंथावर शंकर बारियर (1500-1560) 
संरचित क्रियाक्रमकरी (ई. स. 1534) ह्या अर्घ राहिलेल्या कृतीचा शेष भाग पिताची 
आज्ञा आणि शिष्यांच्या प्रार्थने अनुसार आपल्या वयाच्या 18 व्या वर्षी लिहून पूर्ण 
करणारा विद्वान कोण होता? 

नारायण महिष मंगलम्‌ (ई. स. 1541-1610) 


ज्येष्ठदेवा (ई. स. 1150-1161) चे शिष्य तृक्करियार नावाच्या जागी अच्युत पिशाटोटी 
(1550-1610) हा न केवळ व्याकरण व ज्योतिष शास्त्राचा प्रकांड पंडित होता, तो काव्य 
आणि वैद्यक शास्त्रामध्ये पण पारंगत होता. तो कोणत्या संस्थानिकाच्या दरबारात 
होता? 

दक्षिण मालबारच्या पोन्नणि तहसीलच्या ईशान्य भागात सित संस्थानिक राजा रविवर्मा 
च्या आश्रयात अच्युत पिशाटोटी होता. 


अच्युत पिशाटोटी ने आकाशस्थ ग्रहगोलांचे खगोलीय आकारमानाच्या क्रांतिवृत्त सोबत 
जाण्यासारखे समायोजन (Reduction to ecliptic) करण्यासाठी परिष्करणा (Cor- 
rection) चे एक सूत्रा (ई. स. 1593) च्या पूर्वी आपली कृती 'स्फुटनिर्णय da’ मध्ये 
निरूपित केले आहे. ह्या सूत्राबद्दल सर्वप्रथम समझवणारा पाश्चात्य खगोल शास्त्रज्ञ 
कोण होता? 

अच्युत पिशायेटी (ई. स. 1550-1621) च्या समकालीन जर्मन खगोलशास्त्रज्ञ नैको ब्राहे 
(Tycho Brahe 1546 - 1601) 


त्रिचूर जवळ शिवपूरच्या पुतुमन सोमयाजी (ई. स. 1660-1740) द्वारे रचित ग्रंथ 'करण- 
पध्दति’ (ई. स. 733) ह्यात दिसणारी विशेष लक्षणीय बाब कोणती आहे? 
1) उत्तरोत्तर आसन्न मूल्य (Successive Approximations) शोधण्याचे विधान 


2) त्रिकोणमिती चे फलन - ज्या (R sine) कोज्या (R co-sine), स्पज्या (tan) च्या 
श्रेणी. 


केरळच्या आर्यभाटीय परंपरांचे गणितज्ञांनी सांगितलेले त्रिकोणमिती च्या श्रेणी आणि 
अनेक गणित फलनांनी युक्‍त, (ई. स. 1823) मध्ये संरचित महत्वपूर्ण कृती सद्रत्नमाला 
चा रचनाकार कोण? 

शंकर बर्मन (ई. स. 1800-1838) 

त्यास अणु तंपुरान्‌ ह्या नावाने ओळखतात. ते उत्तर मलबार मध्ये स्थित कठत्तनाड 


i TRIN होता केरळ SAT ES RTT आश्रयात 
ता. 


गणित भारती 


प्र. 143 


उत्तर 


प्र. 144 


उत्तर 


प्र. 145 


उत्तर 


प्र. 146 


उत्तर 


प्र. 147 


उत्तर 


प्र. 148 


उत्तर 


'तंत्रसंग्रह' युक्तिभाषा, करपध्दती, सद्रत्नमाला ह्या ग्रंथाचे अस्तित्व आणि त्यात प्रतिपादित 
विषयांचे व्यापक केव्हां झाला? 

ईस्ट इंडिया कंपनीचे मद्रास शाखेचे अधिकारी चार्लस एम.विश ह्यांनी ई. स. 1832, 15 
डिसेंबर ला madras Literary society and Auxillany Royal Asiatic Soci- 
ety च्या सम्मुख वाचलेल्या स्वतःच्या प्रबंधात ई.स. 1835 मध्ये प्रकाशित झाल्या 
नतर प्रचार सुरू झाला. 


युरोपीय गणितशास्त्राचे आपल्या अमोघ ज्ञानाच्या आधारे ख्यातिप्राप्त बनारस संस्कृत 
महाविद्यालयाचे बापूदेव शास्त्री ह्यांचे गणित क्षेत्रात योगदान कोणते? 
भारतीय कृतीमध्ये दडलेल्या विषयांना आधुनिक स्वरूपात निरूपित करणे. 


बापूदेव शास्त्रींचा बनारस संस्कृत महाविद्यालयात उत्तराधिकारी कोण होता? त्याचे 
कर्तृत्व सांगा. 
महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी (1855-1910) 


- खगोल आणि गणित शास्त्रांतील अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथांचे संपादन आणि प्रकाशन 
- स्वतंत्र कृतींची रचना करून बापूदेव शास्त्रीचे कार्य समर्थपणे पुढे नेणारे 
- समीकरणांचे विधान, भिन्नता विधान (दोन्ही - कॅल्क्यूलस आणि अविभाज्य) 


गणितशास्त्राच्या इतिहासात अभिरूची असणारे मेधावी गणितज्ञ गणेशप्रसाद द्वारे रचित 
कृती कोणत्या? 

Some great mathematicians of Nineteenth century : Their Lives 
and Works (2 volume) 


गणित समस्यांना अतिशीर्घ सोडविण्याच्या पारंपारिक पध्दती पेक्षा भिन्न अशी दृत-गती 
पध्दती शोधून त्यास 'वेग-गणित' असे म्हणून त्यास वैदिक मैथेमेटिक्स संबोधणारा श्रेष्ठ 
गणितज्ञ कोण? 

गोवर्धनपीठाचे शंकराचार्य पूज्य श्री भारती कृष्ण तीर्थजी (ई.स. 1884 - 1960) 


आपल्या कृती वैदिक-मेथेमेटिक्स' ह्यातून गणित-गुम्म (अथवा गणितभूत) च्या भीतीतून 
मुक्‍ती मिळविण्याचा मार्ग दाखविणारे पूज्य श्री भारतीकृष्ण तीर्थ महाराज ह्याचे पूर्वाश्रमीक 
नाव कोणते होते? त्यांनी आपल्या वयाच्या 16 व्या वर्षी कोणती पदवी मिळविली? 


1) वेकटरमण 


CC-Q. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
2) सरस्वती 


गणित भारती 33 


प्र. 150 


उत्तर 


प्र. 151 


उत्तर 


प्र. 152 
उत्तर 


प्र. 153 


उत्तर 


महामेधावी, स्वयं शिक्षित, श्रेष्ठ गणितज्ञ अशी ख्याति असलेल्या रामानुज चे आई 
वडिल कोण होते? त्यांचे जन्मस्थान आणि काळ कोणता? 

1) तामिलनाडु च्या तंजावूर जिल्ह्यातील कुंभकोणम्‌ नगराचे श्रीनिवास अय्यंगार आणि 
कोमलत्रम्माल त्यांचे आईवडिल होते. 


2) रामानुजाचा जन्म त्यांच्या आजोबांच्या गावी ईरोड ला दि. 22-12-1887 ला झाला. 


केब्रिज चे गणित प्राध्यापक आणि जगविख्यात गणितज्ञ जी.एच. हार्डी ह्यांना लिहिलेल्या 
दि. 27/2/1913 च्या पत्राचा रामानुजचा मजकूर काय होता? 

गरीबी ने त्रस्त रामानुजने पत्रात लिहिले होते की “माझ्या मस्तिष्क / मेंदूला जपण्यासाठी 
मला आहाराची गरज आहे. हीच माझी आजची मूळ गरज आहे.” 


श्रीनिवास रामानुजच्या बद्दल हार्डी ने काय म्हटले आहे? 

हार्डी ने श्रीनिवास रामानुज बद्दल इतकेच म्हटले की रामानुजचे कार्य अत्यंत गहन आणि 
मौलिकतेने भरीव आहे. पुढे जाऊन हे पण उद्गारले कि रामानुजन्‌ नी आपल्या टिप्पणींच्या 
पुस्तिकेत लिहिलेल्या विषयांचे आकलन करण्यासाठी यूरोपीय गणितज्ञांना कमीत कमी 
50 वर्ष तरी लागतील. 


पश्चिमी देशांमधे शास्त्रांची पुनःचेतना प्रारंभ होण्यापासून साधारण 2-3 शताब्दी आधी 
फक्त खगोल शास्त्रच नाही पण गोलीय त्रिकोणमिती शास्त्र (Astronomy and sperical) 
मध्ये अगाध उपलब्धी प्राप्त करणारी, आणि आधुनिक विश्लेषण गणिताचा सुदृढ पाया 
ठेवणारी परंपरा कोणती? 

केरळची आर्यभटीय परंपरा (ई. स. 1360 - 1830) 


आर्यभटीय परंपरेची वशांवली 


केरल च्या खगोलशास्त्रज्ञा की गुरु- शिष्ट परंपरा 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


मुहुर्तरन कर्ता संगमग्राम के परमेश्वर 


गोविन्द गोलविद माधव | पुत्र 
| शिष्य (ई. स. 1340-1425) नारायण 
गोविन्द भट्टातिरी | शिष्य शिष्य 
(ई.स. 1237-95) प्रपुत्र परमेश्वर 
[| ( ई.स. 1360-1455) _ | 
पुत्र एवं शिष्य | शिष्य 
दामोदर शिष्य नीलकंठ शंकर 
(1410 - 1520) S 
शिष्ट शिष्य | | शिष्य _शिवपुर का चित्रभानू 
ज्येष्ठदेव शंकर वारियर (1495-1550) 
(1500-1620) (1500-60) 
शिष्य पुरुवन का शंकर नंपुदिरी 
अच्युत पिशारोटी पुत्र (1494-1570) 
शिष्य | [RE 550-1621) नारायण महिषमंगलम (1540-1610) 
मेलपुतूर शिष्य 
नारायण 
(1587) तृप्पणिक्कर पोतुवाळ (16वी सदी) 
शिष्य 
(व्याघ्रमुख) पुलिमुखतु पोट्टी (1686-1758) 
शिष्य 


रामन अशान (18वी. सदी) 


| पुत्र एवे शिष्य 
कृष्णदास (कृष्ण ) (1756-1812) 


| शिष्य 
मंगलश्शेरी का दक्षिणामूर्ति मास्सतु (18वी-19वीं सदी) 
शिष्य 
HAR का बालराम पिळळे नालेकाट्टल (19वी सदी) 
| शिष्य 


CC-0. Kavikulguru ।ाजप्ब्पर्जथ्घम Heiversjgy Ramtek Collection 


गणित भारती 


प्र. 2 
उत्तर 


उत्तर 


3. प्राचीन व मध्ययुगीन चीन आणि भारतीय 
गणितशास्त्र - भारत चीन बांधव्य 


प्राचीन काळात चीन आणि पश्चिम एशियाई देशात भारतीय संस्कृति चे वाहक आणि 
भारतीय वैज्ञानिक परिकल्पनांचा प्रसार करणारे मुख्य पात्र कोण? 
बौध्द धर्म आणि बौध्द अनुयायी. 


त्यासाठी चे महत्वपर्ण बौध्द ग्रंथ सांगा? 

1) ललिता विस्तर (ई.स. प्रथम शताब्दी) 

2) शार्दूलकर्णावदान (ई.स. प्रथम शताब्दी) 

3) मातंगावदान (ई.स. दूसरी शताब्दी) 

4) वसुबंधुचा अभिधर्मकोश (ई. की चौथी शताब्दी) 


भारतातून बौध्द ग्रंथ घेऊन जाणारे आणि विद्दानांना आवाहन करणारे ई.स. 64 मध्ये 
आपल्या राज्यातून प्रतिनिधो मंडळ भारतात पाठविणारा चीनी राजा कोण होता? 
हान राजवंशातील महाराजा मिंग-टी 


आवाहन स्वीकारून, राजाश्रयात राहून अनेक भारतीय कृतींचे चीनी भाषेत अनुवाद 
करणारे काश्यप मातंग आणि धर्मरत्नाचे चीनी नाव काय होते? 

काश्यप मातंग - Het मोथान (Kai-yeh-mothan) 

धर्मरत्न - च्यू-फा-लन (Chu-fa-lan) 


भारतीय गणितपरंपरेत दिसणारी 'वंशभ॑ंगोद्देशक' आणि 'कमलोद्देशक' गणितीय उदाहरण 
कोणत्या चीनी कृतीमध्ये निरूपित झाले? 

ईस्वी प्रथम शताब्दीच्या 'च्यु-चांग-सु-आन-शू' (गणितीय नऊ अध्याय) नावांच्या सुप्रसिध्द 
च्या कौकु (लंबकोण त्रिकोण) ह्या शीर्षक असलेल्या व ह्या अध्यायात निरूपित झाले. 


बौध्द ग्रंथ विनयपिटक चीनी भाषेत अनुवाद करणारे भारतीय विव्दान कोण होते ? 
त्यात निरुपित गणित शास्त्राचे प्रकार कोणते? 

1) धर्मकाल (Than - Mo - Chaio-Lo : 222AD) 

2) मुद्राणना आणि संख्यान 


चीन वरुन आलेला बौध्द भि क्ष॑साही स्वतंत्र मंदिराचे निर्माण करविणारा भारतीय राजा 
Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


C 
कोण होता? 
श्रीगुप्त (साधारण ई.स. 200) 


गणित भारती 


उत्तर 


उत्तर 


उत्तर 


बौध्द धर्माच्या प्रभावामुळे ई.स. 200 च्या आसपास कोणते दोन सुप्रसिध्द चीनी विद्वान 
हे बौध्द अनुयायी झाले? 

1) खगोल विज्ञानी ह्यान रें 

2) गणितज्ञ व्यांग फ्लान 


ई. स. 266 साली संस्कृत भाषी 'कर्णावदान (सूत्र)' नावाच्या बौध्द ग्रंथाचे चीनी भाषेत 
अनुवाद करणारा कोण होता? जन्म? शिक्षा? 

1) धर्मरक्ष (Chu-fa-Hu) 

2) 'सहस्त्र बौध्दांची गुहा' ही चीन देशातील पश्चिमी सीमेवर स्थित तुनहांग 

3) तिथेच भारतीय शिक्षकांकडून शिक्षा प्राप्त. 


सान-कुओ (sam-Kuo) च्या शासन काळात चीनी भाषेत अनुवादित बौध्द ग्रंथांमधून 
कोणत्या कृती मधे 28 नक्षत्रांची सूचि आणि भारतीय गणितशास्त्र चे अन्य विषय सुध्दा 
दिसतात? 

मातंगावदान 


बौध्द धर्माचे ग्रंथ 'ललितविस्तार' आणि 'शार्दूल कर्णावदाना' च्या माध्यमातून अत्यंत 
प्राचीन काळातच चीन देशात पोहोचलेले भारतीय मूळचे प्रमुख वैज्ञानिक विषय कोणते? 
(अ) ललित विस्तार 

1. लाम्बी मापन चे सूक्ष्म मूलमान 

2. संख्या गणने साठी शतमान पध्दती 

(आ) शार्दूल कर्णावदान 

1. 28 नक्षत्रांची भारतीय नामावली 

2. 7 ग्रहांच्या नावाची सूचि व क्रम :- शुक्र, गुरु, शनि, बुध, मंगळ, रवि, चंद्र 
3. लम्बाई मापनाचे मूलमान 

4. काळाचे मूलमान 

5. दिवसाच्या प्रकाशाची अवधी 

6. दिवसाच्या विविध मार्गावर सावल्या 

7. वर्षातून प्रति माहवार समान मध्यान्ह छायाचे मापन (विषुवच्छाया) 


चीनची राजधानी तोयोग मध्ये राहणारे भारतीय मूळचे धर्मरक्ष (Chu-Fu-Hu) नावाचे 
विद्वान ह्याने ई.स. 266 मध्ये चीनी भाषेत कोणत्या बौध्द ग्रंथाचा अनुवाद केला? त्यावर 
कोणत्या खगोलीय कृतीचा प्रभाव आहे? 

शार्दूलक्कर्णाषद्वमप्कूतru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 

खगोलशास्त्राची संबंधित माहिती 

वेदांगज्योतिष (ई.पू. 1200) 


गणित भारती 37 


उत्तर 


उत्तर 


प्र. 15 
उत्तर 


38 


चीन देशातील कोणत्या राजवंशाच्या शासनकाळात जवळपास सतरा हजार (17,068) 
बौध्द संस्था स्थापित झाल्या आणि वायव्य चीन मध्ये नळद टक्के (90%) लोक बौध्द 
झाले? तो कालखंड कोणता? 

चिन राजवंश 

ई. स. 317-420 


कुमारजीनी चीनी भाषेत अनुवादित कृतीं पैकी अत्यंत प्रमुख कृती कोणती? त्याचे 
वैशिष्ट्य काय? 

1) 'पञचविंशतिशतसाहस्त्रिकां प्रज्ञा पारमिता' ह्या ग्रंथावर नागार्जुन व्दारा रचित विश्वकोष 
स्वरुपी 'महाप्रज्ञापारमिताशास्त्र' नावाचा व्याख्याग्रंथ ता-चि-तु-लुम (Ta-chi-Tu-Lum) 
2) 'महाप्रज्ञा - पारमिताशास्त्र' चीनी शीर्षक ता-चि-तु-लुम मध्ये प्रयुक्त खगोलीय प्रचर 
आणि वेदांगज्योतिषाच्या ग्रंथामध्ये असलेल्या प्रचरांमधील समानता दिसते. 


कुमारजीवाचा जीवनपरिचय आणि कार्याच्या विषयी संक्षिप्त सांगा. 

कुमारजीव भारतीय मूळचे कुमारायन आणि कुचि (पूर्व तुर्कस्तान) मूळची माता जीवा 
ह्यांचे पुत्र आहे. काश्मीरात आचार्य बुध्ददत्त नावाच्या गुरुकडे शिक्षा घेवून ई. स. 401 
मधे चीन देशात गेला. ह्याच्या कडून चीनी भाषेत भाषांतरित साधारण 100 ग्रंथात निहित 
विषयांची जवळपास सर्व ज्ञान-शाखा व्याप्त झाली आहे. असे म्हणतात की आज पर्यंत 
प्राप्त 50 ग्रंथ ह्याच्या व्दारेच अनुवादित आहे. 


ई.स. 5 व्या शतकाच्या प्रारंभिक काळात, भारतात येऊन, पाटलीपुत्राच्या भव्य राजवाड्यात, 
तिथल्या धर्मशाळा, वैद्य॒शाळा आणि मध्यदेशची शासन व्यवस्था, लोकांची धार्मिक प्रवृत्ती 
आणि दातृत्वा ची मुक्त कंठाने प्रशंसा करणारा सुविख्यात चीनी यात्री कोण? 
फा-हियान (Fa-Hien) 


कोणत्या राजाच्या शासन काळात फा-हियान ह्याने आपल्या कृती केल्यात. 
समुद्रगुप्ताचा पुत्र चंद्रगुप्त ॥ म्हणजेच विक्रमादित्य. 

भारतीय गणित परंपरेमध्ये दिसणारी वैशिष्ट्ये आणि विशिष्ट गणितीय उदाहरण 'रात 
पक्षींची समस्या' कोणत्या चीनी ग्रंथात आढळते? 

चैंग-च्यु-सू-आन चिंग नावाच्या ग्रंथात 

भारतातून ई.स. 508 मध्ये चीन देशात जाऊन तिथे भारतीय खगोल शास्त्राची कृती 
चीनी भाषेत भाषांतर करणार्‍या उत्तर भारत निवासी जैन साधुचे नाव काय होते? 


CURES R Wikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


उत्तर 


उत्तर 


उत्तर 


चीन देशाचे बौध्द भिक्षु हवायीसंग आणि तुनहांग शहराचे सुंगयुन ह्यास बौध्द कृति 
आणावयास ई.स. 518 मध्ये कोणत्या चीनी सम्नाज्ञीने धाडले? भिक्षु आपल्या सोबत 
कृती घेऊन गेले? 

1) साम्राज्ञी दोनगर 

2) कृतींची संख्या 170 


भारतातून 5400 शास्त्र ग्रंथ मागवून आणि स्वतः बौध्द धर्म स्वीकारुन, बौध्द-आचार 
विषयावर कृती रचणारा चीनी राजा कोण होता? 
लियांग राजवंश - ऊ-ती (Wu-Ti) - ई.स. 502-557. 


वलभी, विक्रमशिला, जगद्दल, ओदन्तपुरी आणि नालन्दा ह्या पाच बौध्द विहारांपैकी 
प्रसिध्द विहार कोणता? 

नालन्दा महाविहारामध्ये अध्ययन-अध्यापनामध्ये 10,000 विद्यार्थी आणि 1500 अध्यापक 
असून, भव्य वास्तू आणि सुन्दर शिल्प असल्यामुळे अत्यंत प्रसिध्द आहे. 


नालन्दा महाविहार मध्ये वसुबंध च्या “अभिधर्म कोरा' चे अध्ययन करणारा चीन देशचा 
धार्मिक नायक कोण होता? 

1) तावे-लून (Tao-Lun) भारतीय नाव शीलभद्र 

2) वू-लूंग (Wou-Lung) 


चीनी सम्राट 'वु-ति' च्या निमंत्रणामुळे तिथे जाणाऱयांपैकी एक उपशून्य (ई.स. 541) 
ह्यांच्या चीनी भाषेत अनुवादित भारतीय कृतीमध्ये संख्या पध्दती दिसून येते. ह्या मूळ 
कृतीचे भारतीय नाव कोणते? त्या कृतीचे अनुवादित चीनी नाव कोणते? 

1) मूळ कृती - महारन्त कूट सूत्र 

2) तपौची चिंग - Ta-Pa-Chi-Ching 


संस्कृती कृती मागविण्यासाठी आणि भारतीय विद्वानांना बोलविण्यासाठी मगध राज्यात 
ई.स. 539 मध्ये एक राजकीय समिती पाठविणारा चीनी सम्राट कोण होता? तिकडे 
भारतीय विद्वानांनी कोणते ......... केले? 

1) चीनी सम्राट वु-ति (Wu-Ti) 

2) वु-ति च्या अनुरोधास मान ठेवून सहस्त्र शास्त्र ग्रंथाच्या हस्तप्रति घेवून भारतीय 
विव्दान चीनला गेले आणि साधारणतः 20 वर्ष पर्यन्त ग्रंथांचे अनुवाद कार्य चालत 
राहिले. 


चीन सम्राट SAE Bees तिथे गेंलेले ster or PAS BOT होते? त्यांनी 
चीनी भाषेत अनुवाद केलेल्या कृतींची संख्या किती? 


गणित भारती 39 


उत्तर 


उत्तर 


उत्तर 


प्र. 32 


उत्तर 


उत्तर 


40 


1) परमार्थ (ई.स. 498-539) 
2) कृती संख्या 70 


लोकस्थिति अभिधर्म शास्त्र ई.स. 558 ह्याला कोणी अनुवादित केले? ह्याचे वैशिष्ट्य 
कोणते? 

1) परमार्थ 

2) बौध्द पंचांगकर्त्यांचा आधार ग्रंथ. 


राशिचक्र, ग्रहनक्षत्रांशी संबंधित खगोलशास्त्रांच्या विषयांनी युक्त 'महावैपुल्य महासनिपात 
सूत्र' नावाचा ग्रंथ 'त-फैन-त-चि-चिंग' (Ta-Fan-Teng-Ta) ह्याने चीनी भाषेत भाषांतरित 
केले. त्याचे नाव कोणते? भाषांतराचा काळ? शासक? 

नरेन्द्र यशक - ई.स. 556-585 - सम्राट सुई 


नरेन्द्र यशस आणि वाराणसीचे प्रज्ञारुचीचे पुत्र गौतम धर्मस ह्या दोघांव्दारे मिळून 
कोणत्या भारतीय कृतीचे चीनी भाषेत अनुवाद झालेत? 
सूर्यगर्भसूत्र, चंद्रप्रभवैपुल्य आणि सुमेरुगर्भ 


चायनीज सम्राट सुई च्या विशेष आमंत्रणावर त्या देशात जाऊन सम्राटच्या आग्रहास्तव 
परिषदेचे अध्यक्ष पद स्वीकारुन, ई.स. 585 ते 592 च्या काळात 40 ग्रंथांचा चीनी भाषेत 
अनुवाद करणारा भारतीय विव्दान कोण होता? त्याच्या सहाय्यक विव्दानाचे नाव काय? 
1) जिनगुप्त - मगध संन्यासी जिनयसस चा शिष्य 

2) धर्मगुप्त 


चीन देशाचा राजा सूयी च्या जीवन परिचय 'सूयिशू' मधे असणाऱ्या उल्लेखानुसार 
भारतीय कृतींपैकी कोणत्या कृतीमध्ये अक्षर संकेतांचा प्रयोग करुन, संख्यांना भारतीय 
दशमान पध्दतीच्या क्रमानुसार निरुपित केलेले आहे? 

पो-लो-मे-बुक (Po-le-men-book) म्हणजेच ब्राम्हणांचे लिखाण. 

नालंदामधे अनेक वर्षापर्यन्त निवास करुन आपल्या देशात परतताना, 22 अश्वांवर लादून 
भारतीय कृती घेऊन जाणारा चीनी यात्री म्हणून प्रख्यात चीनी विद्वान कोण होता? त्याने 
किती कृतींचे भाषांतर केले. 

1) हु-येन-त्सांग (Hiuen Tsng/Yuan chwang) 

2) भाषांतरित कृती - 75 


मगध राज्यात वॉन्ग-सु-आन (wang Hsuan) च्या कार्य काळात भारतीय विज्ञानींना 
raden dager steere ES TR Sa RIT कोणता? 
हसू-आन-छाओ (Hsuan-chhao) 


गणित भारती 


प्र. 34 


उत्तर 


प्र. 35 


उत्तर 


उत्तर 


प्र. 39 


उत्तर 


चीन देशाचे इतिहासात लियान्ग-ची-चै च्या अनुसार ई.स. 5 वी शताब्दी ते 8 वी 
शताब्दी पर्यन्त साधारण 160 चीनी विव्दान भारतात आले होते. त्यातील तीन प्रख्यात 
यात्री कोण होते? 

1) फा-हि-यान 

2) हू-येन-त्सांग 

3) ई-त्सिंग 


चीन देशातून येऊन नालंदा मध्ये ई.स. 674 ते 684 पर्यन्त राहून, आपल्या देशात 
परतताना भारतीय कृती घेऊन जाणारा, त्यातून 56 कृतींचे चीनी भाषेत भाषांतर करणारा 
चीनी यात्री कोण? त्याने अजून कोणते महत्वपूर्ण कार्य संपन्न केले? 

1) ई-त्सिंग (1-Tsing) 

2) संस्कृत - चीनी शब्दकोष निर्माण 


थ्यॉग राजांच्या शासनकाळात (ई.स. 618-907) चीन देशात कोणत्या जागी 3 ब्राह्मण 
विहार कार्यरत होते? 
ब्राह्मण विहार कैन्टन नगर मध्ये होते. 


थ्यॉग शासन काळात खगोलशास्त्राच्या सिध्दांत ग्रंथाचे अध्ययन व अध्यापनाची व्यवस्था 
कुठे होती? 
चीनची तत्कालीन राजधानी च्यान्ग-नान. 


चीन देशात ईस्वी 7 व्या आणि 8 व्या शताब्दी मध्ये सक्रिय असलेल्या भारतीय पंचांग 
निपुणांच्या तीन परंपरा कोणत्या? 

1) $A (chiayen) - काश्यप परंपरा 

2) खुतान / गुठान - गौतम परंपरा 

3) कुमोल (chumole) - कुमार परंपरा 


चीन देशाचे 'राष्ट्रीय खगोलशास्त्र' च्या कार्यकारिणीत नियुक्त केलेल्या भारतीय विव्दानांपैकी 
चीनच्या 'खगोलशास्त्र अध्ययन समिती' च्या अध्यक्ष स्थानी चयनित होवुन, तेथील 
प्रमुख वेधशाळांचे निर्देशक ह्या नात्याने कार्य करणारे खगोल शास्त्रज्ञ कोण? त्यांचे चीनी 
नाव काय होते? 

1) गौतम सिध्दार्थ (ई.स. 718) 

2) चिऊ-चीह ली (chiu-chin li) 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 41 


प्र. 40 


उत्तर 


प्र. 41 


उत्तर 


प्र. 42 


उत्तर 


प्र. 43 


उत्तर 


प्र. 44 


उत्तर 


प्र. 45 


उत्तर 


42 


गौतम सिध्दार्थानी नवग्रह पध्दतीवर आधारित मूळ भारतीय संस्कृत पंचांगाचे चीनी भाषेत 
च्यू चीहली (chiu-chin li) नावाने भाषांतर केल्यावर त्याने आपल्या बृहत्‌ ग्रंथात त्या 
लघु कृतीचा समावेश केला होता. तो ग्रंथ कोणता? 

खैयु-आन्‌ राजा च्या शासन कालावधि (713-741) ई.स. 729 च्या जवळपास रचित 
'खैयु आन्‌ चान्‌ चिन्ग' नावाचा बृहत्‌ ग्रंथ. 


कोणत्या कृतीतून आणि कोणाच्या कृतीतून शून्या सोबत स्थान-मान सिध्दांता अनुसार 
रचित दशमान पध्दतीच्या आधारे गणितोय उदाहरण प्रयुक्त करुन भारतीय विधान आणि 
त्रिकोणमिती चे ज्या-पटल (sine table) दिले? 

च्यू चीहली - गौतम सिध्द 


भारतीय ज्या-पटला (sine table) मध्ये स्थित मूल्य तथा त्यांच्या प्रयोगाच्या रीतीच्या 
संबंधित भारतीयांकडून माहितीच्या आधारे स्पज्या-पटल (Tangent table) तैयार 
करणारा कोणता विद्वान होता? पटलाची वैशिष्ट्ये काय? 

1) विख्यात बौध्द गणितज्ञा आई-त्सिंग 

2) स्पज्या पटल भारतीय स्त्रोतांच्या आधारे बनलेले संपूर्ण विश्वातील पहिले पटल आहे. 


राजाने अनुसार आई-त्सिंग ने पूर्ण केलेले कार्य कोणते होते? 

1) भारतीय विद्वान गौतम सिध्दार्थाकडून चीन देशात प्रविष्ट भारतीय संकल्पना तथा 
गणितीय विधानांना कालानुक्रमानुसार विभाजित करुन त्याचे परिष्करण कार्य. 

2) पंचांग रचनेचे कार्य 


इ.स. 724 च्या रेखांश महासर्वेक्षण कामा (Great Meridian ssurvey of 724 
A.D.) साठी कर्मचारी तथा निरीक्षकांना प्रशिक्षित करण्यास सहभागी झालेले आई- 
त्सिंग व्दारे संकलित माहितीला सुव्यवस्थित पध्दतीने वर्गीकरण करण्याच्या कार्यात 
प्रयुक्त भारतीय प्रभावाचे गणितीय विधान कोणते? 

1) अंतर आधारित विधान (rm=) 

2) बहुपदांचे / ना जोडणे (rm=) 

3) अंतर्वेशन (rm=) 


नालंदाचे आचार्य व्रज बोधोच्या सोबत ई.स. 719 मध्ये चीन देशात जाऊन, 77 भारतीय 
कृतींना चीनी भाषेत अनुवादित करुन कार्य करणाऱया शिष्यांचे भारतीय आणि चीनी नाव 
काय होते? 


भारतीय ताद्‌ क्षमो तस Sanskrit University Ramtek Collection 
चीनी नाव - पु.-खुन्ग (Pu-khung) 


गणित भारती 


प्र. 46 


उत्तर 


प्र. 47 


उत्तर 
प्र. 50 


उत्तर 


प्र. 51 


उत्तर 


खगोलशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, भूगोलशास्त्रामध्ये बोधिरुची ह्या नावाने 50 पेक्षा जास्त 
कृतींचा चीनी भाषेत अनुवाद करणारा भारतीय विद्दानाचे पूर्व कोणते होते? त्याच्या 
नावाचे परिवर्तन कोणी केले? त्याचा जीवनकाळ सांगा? 

1) धर्मरुचि (To-mo-Liu-chi) 

2) धर्मरुचि ह्या नावाला बोधरुचि नावात परिवर्तित करणारी चीनी साम्राज्ञी 'वू' होती. 
3) ई.स. 571-727 (156 वर्ष) 


अमोघ वज्र नी ई.स. 759 मधे बोधीसत्व मंजुश्री आणि अन्य मुनींचे उपदेश नावाची 
कृतीचा चीनी भाषेत अनुवाद करण्याच्या 5 वर्षानंतर त्यावर व्याख्यान लिहिणारे तथा 
भारतीय पंचांग पध्दतीचे गुणगाण करणारे विद्वान कोण होते? 

अमोघ वज्र चा शिष्य यान्ग fast फेन्ग 


इस्वी शताब्दीच्या कोणत्या लेखकाचा हा अभिप्राय होता की भारतीय खगोलशास्त्र चीनी 
खगोलशास्त्राहुन प्रगत होता? 

सुलेमान्‌ - अल - तजीर 

आपले शिक्षण पूर्ण झाल्यावर चीन देशात जाऊन तिथे ई.स. 973 ते 982 च्या काळात 
78 नवीन कृतींचे अनुवाद सहित एकूण 118 कृतींचे भाषांतर कार्य करणारा मगध 


राज्याचा मूळ निवासी धर्मदेवाचा सत्कार करणारा चीनी सम्राट नी त्याचे नाव बदलून 
काय केले? 


फा-जिन (Fa-Hsien/Fa Tien) 


सुन्ग वंशाचे (शासन काळ ई.स. 960-1279) राजकीय कागदपत्राशिवाय चीन आणि 
भारताचे सुमधुर बांधण्याच्या विषयावर अन्य कोणते साक्षस्तव आधार दिसून येतात? 


बोध-गया मध्ये सापडलेले इस्वी 11 वी शताब्दीच्या शिलालेखीय उल्लेखांच्या अनुसार : 
एका शिलालेखात “धर्मार्थ (दान) रुपात 3000 पुस्तके वाटण्याच्या प्रसंगाचा उल्लेख 
आहे. ई.स. 970 आणि 1026 च्या मध्ये दोन्ही देशांच्या बौध्द भिक्षूंची यात्रा आणि त्या 
काळामध्ये 200 कृतींचे चीनी भाषांतर आणि त्यास पूर्ण करणाऱया 'भाषांतर परिषदे' मध्ये 
3 भारतीय विद्वानांच्या सहभागिताचा उल्लेख. 


ईस्वी 8 व्या शताब्दीच्या मध्यापासूनच क्षोण होत चाललेल्या भारत आणि चीन देशांमधील 
सुमधुर बांधव्य केव्हा संपुष्टात आले? 
इस्वी 11 वी शताब्दी च्या शेवटी. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 43 


उत्तर 


उत्तर 


उत्तर 


उत्तर 


4. भारतीय खगोलशास्त्र व गणितशास्त्र चा 
पश्चिम एशिया मधे प्रसार 


ईरान देशात तिसर्‍या शतकात भारतीय कृतींचा 'पहलवी' भाषेत अनुवाद करवून, भारतीय 
शास्त्रांच्या प्रसार कार्यास प्रोत्साहन देणारा राजा कोणता? 
अर्दशीर (ई. स. 226-240) 


कोणाच्या अधीन 'पहलवी' भाषेत अनुवादित कृती परिष्कृत केल्या गेल्या? 
अनुशिर्वान-खुस्ग्र ई. स. 531-579 


भारतीय कृतींनी प्रभावित ईरान देशाची खगोलशास्त्रीय कृती 'झीज-अल-शाह च्या अंतिम 
संस्करणाची रचना केव्हा आणि कोणाच्या शासन काळात झाली? 

आर्यभट्ट यांच्या अर्धशत्रिक da आणि ब्रह्मगुप्त याच्या 'ध्यानग्रह उपदेश' आणि 'ब्राह्मस्फुट 
सिध्दांत' ह्या ग्रंथांनी प्रभावित झीज-अल-शाह च्या अंतिम संस्करण ई. स. 632-652 च्या 
मध्ये वझदीजिर्द तृतीयच्या शासन काळात रचना झाली. 


ईरान देशात रचलेल्या कृतीमध्ये राजकीय मान्यता प्राप्त खगोलशास्त्राचा कोणता ग्रंथ 
होता? भाषा? 
1) झीज्‌ - अल्‌- शाह 


2) पहलवी भाषा 


अल-बिरूनी ह्यांनी झीज्‌ - अल्‌- शाह बद्दल दिलेल्या मनोरंजक आणि प्रकाशमय माहिती 
सांगा. 
1) माहिती असलेल्या वापरण्याच्या सामान्य प्रथेच्या उलट मध्यरात्रीच्या काळातील युगाचा 
वापर. 


2) किमान ग्रहांच्या समीकरणाच्या बाबतीत हिंदू पध्दती आणि मापदंडाचा वापर 


3) सावलीच्या समस्येसंदर्भात 12 अंकाच्या प्रामाणित हिन्दू ज्ञानेन्द्रिय उंचीचा वापर (geonomic 


height) 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


हरून-अल्‌ -रशीद या च्या आश्रयामध्ये राहून, ई. स. 790 च्या काळात झीज्‌ - अल्‌ 
शाह कृतीचे अरबी भाषेत अनुवाद कोणी केला? 
गणित भारती 


उत्तर 


उत्तर 


उत्तर 


उत्तर 


उत्तर 


अबू- अल्‌ - हसन्‌ - अल्‌ -तमिम्‌ 
कोणत्या राजा ने टीग्रस नदीच्या तटावर बगदाद नावाच्या शहराचे निर्माण करून व्यास 
ज्ञानार्जनाचे केन्द्र रूपात विकसित केले? 


खलीफा अब्बासीद्‌- अल - मन्सूर ( ई. स. 712-755) 


हिजरीवर्ष 156 (अर्थात ई. स. 772-773) मध्ये सिंध प्रांतातून बगदादला जाणारे भारतीय 
राजदूंताचे प्रतिनिधी मंडळ सदस्याच्या रूपात गेलेल्या खगोल शास्त्रज्ञाचे नाव काय होते? 
तो स्वतः सोबत कोणता ग्रंथ घेऊन गेला होता? 

1) कंक अथवा कनक 


2) ब्रह्मगुप्त चे ब्राह्मस्फुट सिध्दांत ई. स. 628 


बरह्मगुप्ताच्या शिष्य परंपरेत जुळलेला खगोलशास्त्रज्ञ कंक सिंध प्रांतातून बगदाद गेल्याची 
पावती कोणी-कोणी आपल्या ग्रंथांमधे दिली आहे? 

1) इब्न- अल्‌ - अदमी - ई. स. 920 - नइम अल - IG 
2) खाड़ी - शायीद - अल्‌ - अदुलुसी - ई. स. 1067 - तबाकत्‌ - अल्‌ - उमम्‌ 

3) इब्न - अल्‌ - किफ्ती - ई. स. 1240 तारीख अल्‌ - SFT 
ब्रह्मगुप्त (ई. स. 628) ने संस्कृत मध्ये रचित 'ब्राह्मस्फुट सिध्दांत! चे अरबी भाषेत 
अनुवाद करण्याचे फर्मान कोणत्या खलिफा ने दिला होता? त्या कार्यासाठी त्याने कोणाची 
नियुक्ती केली होती? त्या कार्याला पूर्ण करण्यास मदत करणारा भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ 
कोण? 

1) अब्बासीद्‌ -अल्‌ - मन्सूर ई. स. 712-775 
2) अल्‌ - कनक 

3) HH / कनक 


भारतीय खगोल शास्त्रज्ञ कंकच्या मदतीने खलिफा ASM -अल्‌ - मन्सूर ई. स. 712- 
775 च्या फर्मानाप्रमाणे अरबी भाषेत अनुवाद झालेल्या 'ब्राहमस्फुट सिध्दांत' चे भाषांतर 
कार अल्‌ - फझारी ने दिलेले नाव कोणते? 

झीज्‌ i अल - 'सिदे - हिंद E Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 45 


प्र. 13 भारतीय कृतीचे अरबी भाषांतर करणाऱ्या अल्‌ - फझारी ने अरब लोकांच्या उपयोगासाठी 
कोणता ग्रंथ रचला? 
उत्तर झीज्‌ - अल्‌ - सिंद्‌ - हिंदू - अल्‌ - कबीर (ई. स. 775) 


प्र. 14 इस्लामीक खगोल शास्त्रामध्ये ईस्वी 8 वी शताब्दी मध्ये नव्या परंपरेचा उदय होऊन, 
पूर्वीकडे ई 10 वी शताब्दी पर्यन्त आणि पश्चिम अर्थात स्पेन मध्ये ई 12 व्या शताब्दी 
पर्यन्त त्या परंपरेला पुढे नेण्यात सहायक असलेली कृती कोणती? 

उत्तर झीज्‌ - अल्‌ - Ria - हिंदू (ई. स. 772-773) 


प्र. 15 भारतीय कल्प पध्दतीने अहर्गण ला हिजरी दिवसांमध्ये परिवर्तित करण्यासाठी कोष्टकां 
समवेत ई. स. 790 मध्ये अल्‌ कझारी ने कोणती कृती रचली? 
उत्तर झीज्‌ - अल्‌ - सिनी - अल्‌ - अराब्‌ 


प्र. 16 अनुवादाच्या कामात अल्‌ - फझारी ला सहयोग देणारा दुसरा अरबी विद्वान कोण होता? 
त्याचे योगदान कोणते? 
उत्तर 1) या - कुब्‌ - इब्न - तारिक ई. स. 796 


2) ह्याने अरबी विज्ञानीना भारतीय खगोलशास्त्राच्या पध्दतीने आणि गणित तंत्रांचा परिचय 
करवून देण्यात प्रमुख भूमिका बजावली. 


प्र. 17 याकुब- बिन्‌ - तारिक्‌ नी भारतीय 'अर्ध-रात्रिक पध्दती' च्या प्रमाणे रचित झीज्‌-अल्‌ - 
Rig - हिंद आणि Slot - अल्‌ अर्कद्‌ वगरे कृती आणि त्याच काळात बगदाद ला भेट 
देणाऱया ज्योतिषी कंक सोबत झालेल्या चर्चाच्या आधारे कोणत्या कृतीची रचना केली? 
उत्तर तरकिब्‌ - अल्‌ - अफलाक 


प्र. 18 कोणत्या कामामधे याकूब-इव्न - तारिक ने बनविलेले मूलभूत निकष झीज्‌ - अल्‌ - Ria 
- हिंदू मधील अल- फझारीं नी दिलेल्या निकषांसारखे होते? 

उत्तर झीज्‌ - महलूल - फि - अल्‌ - सिंद्‌ - हिंदू - ली - दर्जा - दर्जा (खगोल शास्त्रीय सारखी 
प्रत्येक पदवी (degree) साठी सोडविलेले) 

प्र. 19 याकुब - इब्न - तारिक द्वारा रचित कोणत्या कृतीमध्ये भारतीय खगोल शास्त्री द्वारा 


अनुसरित गणितीय विधानांची उपपत्ती (Rationale) तर्क संगत असल्याचे विवरण आहे? 


उत्तर किताब्‌ cei वा Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


46 गणित भारती 


प्र. 20 अबूमशर्‌ - अल्‌ बल्खी चे जन्मस्थान कोणते होते? त्याला रोमन लोकांनी लॅटीन नावाने 
काय म्हटले? 

उत्तर 1) भारतीय, चीनी, सिरीयान, ग्रीक, ईरानी आदि विविध संस्कृति चे संगमस्थळ असलेले 
(खुरासन भागात) बाल्ख गाव. 


2) अबु-मशर / अल्‌ - बु - मशर 


प्र. 21 अबु भरार च्या कृतीचे नाव कोणते? त्याची कृति कोणत्या सिध्दांत पध्दतीवर आधारित 
होती? 
उत्तर 1) किताब - अल्‌ - उलूफ्‌ 


2) कल्पसिध्दांत पध्दती 


प्र. 22 9 व्या आणि 10 व्या शतकात जे कार्य वर्गाच्या पाठ्यपुस्तकाच्या रूपात वापरलेले आणि ते 
नंतरच्या लॅटिन भाषांतरातून स्पेन आणि युरोप मधील इस्लामिक जगात प्रसिध्द झाले? 

उत्तर अबु-जफर - मुहम्मद इब्न मुसा अल्‌ ख्वारीज्मी चे झीज्‌-अल्‌ -सिंद - हिंद, ज्याचा उत्कर्ष 
त्या पुस्तकाच्या आणि त्याच्या व्युत्पन्न चा विस्तृत वापर मुळे झाला. 


प्र. 23 खलिफा अल्‌ - ममून आणि अल्‌ मुतासीम, अल्‌ - सिंद - अधीनस्थ खगोलीय निरीक्षण 
कार्य करताना, अल्‌ - सिंद - हिंद्‌ कृतीचे पुनर्लेखन करणारा अरबी विद्वान कोण होता? 
उत्तर BSI - अल्‌ हा सीब अल्‌ मर्वाझी 


प्रा. 24 अल्बेरूनी ने ई. स. 1025 आणि 1030 च्या मधे रचलेल्या आणि भारतीय खगोल शास्त्र 
च्या विषयात माहिती देणार्‍या कोणत्या कृति होत्या. 
उत्तर “किताब तहदीद्‌ अल्‌ - अमाकिन्‌ 


'किताब तहकीक माली अल - हिंद 


प्र. 25 हिन्दू खगोल शास्त्रातील कोणत्या कृति अल्‌ - बिरूनी ह्याने भाषांतरित केल्या? 
उत्तर 1) करणतिलक (YTE अल्‌ - झीजत्‌ ) 


2) ब्रह्मगुप्तसे खंडसाधक 
3) पौलिश सिध्दांत 


CC-0. Ri yule uru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
4) ब्रह्म स्फुट सिध्दीर्तो 


गणित भारती 47 


प्र. 26 
उत्तर 


प्र. 27 


उत्तर 


प्र. 28 


उत्तर 


उत्तर 


उत्तर 


अल्‌ - बेरूनी ची महत्वाची कृती रचना कोणती? 
किताब तहलिक्‌ महल - fea 


झीज्‌ - अल्‌ सिंदहिंद (ई. स. 820) हि अल्‌ ख्वासभी रचनाचे सुधारित आवृत्ती कोणी 
लिहिली? 
मसलम अल्‌ - मजरिती 


अल्‌ - ख्वारिहमी च्या झीज -अल सिंदहिंद वर कोणी भाष्य लिहिले? हे भाष्य हिब्रू भाषेत 
कोणी अनुवादित केले? 
1) इब्न मुथाना 


2) अब्राहम इब्न Sa 


स्पेन देशाचे तोलेदो शहरात मृत्यू ला प्राप्त झालेले खडिशायीद्‌ - अल्‌ अदलूसि ने आपल्या 
कोणत्या कृती मध्ये भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धाचे गुणगान केले आहे? त्याचा रचना काळ 
कोणता? 

रबखात्‌ - अल - उमम ई. स. 1062 


स्पेन देशातील तोलेदो आणि कोर्दोब शहरात रहात असताना अल्‌ - झर्काली अथवा अल्‌ 
- झर - Det खगोल शास्त्रज्ञ द्वारा रचित सुविख्यात लेटीन कृती कोणती? त्याची 
विशेषता काय? 

1) Toledo Tables 


2) भारतीय त्रिकोणमितिशास्त्र आणि खगोलशास्त्र च्या प्रचर / सूत्रांचा प्रयोग ह्यीच वैशिष्टे 
आहे. 


कोणत्या कामांमध्ये त्रिकोणमितीय भाग हा भारतीय साहित्याच्या भागात इतर स्त्रोतांकडून 
मिसळण झाल्याचे सादर करतो? 
अमोनियसचे अलमानाक, जे अल्‌ - जरकोली नी विस्तृत केले. 


हिन्दु-अरबी आणि ग्रीक - अरबी वैज्ञानिक कृतीचे लेटिन भाषेत भाषांतर करणारा विद्वान 
कोण होता? 
इंग्लंड च्या बाथनगरचे एडेलर्ड (ई. स. 1116 - 1142) 


तिवॉली as र्ड ulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
तिवॉली > लो (इई. स. 1132-1146) 


MAMI चे जेरार्ड (ई. स. 1187) 
गणित भारती 


प्र. 33 प्राच्य खगोलशास्त्र आणि गणिताच्या पुनर्जागरण कडे वाटचाल करणाऱ्या युरोपमध्ये कसे 
व्यापक रूप पसरले आणि कोणत्या देशाचा या कार्यात मोठा वाटा आहे? 
उत्तर 1) इंडो अरेबीक वैज्ञानिक साहित्याचा लॅटिनमध्ये अनुवाद 


2) या उपक्रमात स्पेनचा मोठा वाटा होता. 
प्र. 34 पश्चिमेतील भारतीय अंकाच्या व्यापक प्रमाणात दत्तक घेण्याकरिता प्रस्ताव तयार करणाऱया 


लिब-अब्बासी हे कोणी लिहिले? 
उत्तर लिओनार्डो (पिसा) किंवा फियाबोनासी 








CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


49 


5. भारतीय अनुसंधानांचे चुकीचे 


बोधायन (ई.स. 800) चे कर्ण- वर्ग 
प्रमेय / भुज-कोटि कर्णन्याय 


BSS. i-48; ASSi-4, KSS 2.7 


आर्यभट (ई.स. 499) चा कुट्टक 


by-axtc 
A-ii—32-—33 


वरहामिहिर (ई.स. 488-587) चे 
'लोष्टक प्रस्तार' बृहतसंहिता चे 
'गंधयुक्ति' अध्याय मध्ये श्लोक 22, 
पिंगल चे छंदसूत्रावर हलायुध (ई.स. 
10वी शताब्दी) च्या भाष्यात मेरू 
प्रस्तार 


ब्रह्मगुप्त (ई.स. 628) चे वर्ग प्रकृति 
समीकरण 

Nx +l=y’ 

Br Sp.Si.XViii — 64 - 65 


त्रिभुज क्षेत्रफळासाठी ब्रह्मगुप्ताचे सूत्र 
6 (ई.स. 628) 


A= S(s—a)(s—b)(s—c) iS(s—a)(s—b)(s —c) 


6. 


50 


विरघंकची श्रेणी 
1,1,2 


(Ug = १+(४ ,,) 


n+2 


गणितीय उपनाम 


पायथागोरस प्रमेय ई.स. 540 


इद्योफ्रांटस चे समीकरण 


Diophatine equation (300 A.D.) 


पास्कल त्रिकोण ई.स. 1653 
Biaise Pascal 


Triangel Arithmatique 1666 D 
पेल्ल चे समीकरण 

Pell's equation 1666 AD 

हीरो अथवा हेरॉन चे सूत्र 


ईस्वी 1 ली शताब्दी 


फिबोनक्कि श्रेणी 


Fibonacci 56५65 


CC:0%afkatguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


7. विकल्प संख्यांचे महावीराचार्य चे सूत्र 
ई.स. 850) 
_#(#-1)(0- 2)...(0-- #+ 1) 
कं ri 
GSS - vi - 218 
8. कोणत्या ग्रहची वक्रगतीच्या चलनकालन 
चा भास्कर चा प्रमेय (ई.स. 1150) 
9. अवर्ग संख्याचे अपवर्तनांचे आविष्कार 


करणाऱ्या नारायण चे विधान ई. स 
1353 


(5९11, Ch-Xi - 5% - 8% 


10. 


6 = 


fl 


te. 


må | | Donovan (aleeedNacnisdNadieboan 
/4 (s—a)(s—b)(s—c)(s—d) 


pe 


गणित भारती Ads 


tand 


माधव श्रेणी (ई.स. 1340-1425) 


tan © tan 0 








तंत्र संग्रह व्याख्या युक्ति दिपिका पृष्ठ 
95-96 श्लोक 206-209 


माधवची पविनि श्रेणी 


युक्ति दिपिका पृष्ठ 101, श्लोक 217 


चक्रीय चतुर्भुज च्या परित्रिज्या चे 
परमेश्वर चे सूत्र 


University Ramtek Collection 


हेरिगॉन सूत्र ई.स. 1634 
French Mathemation 


Pierre herigone 


रोल्स, प्रमेय 
Rolle's theorem 
फर्मा विधान 


Fermat 1634 AD 


ग्रेगोरी श्रेणी 1638 - 1675 
Scottish Mathematician 


James Gregory 


लेब्नित्झ श्रेणी 


Leibnitz series 1646-1716 


एस. ए. जे. एन युनियर चे सूत्र 
S.A.J.L. Hulier 1782 A.D 





52 


6. गणितीय परंपरा : प्राचीन एवं मध्ययुगीन 
साहित्यातील दृष्टान्त 


स्थान मूल्य क्रमांकाचे सिध्दांत :- 


अंकाची जागा मूल्यातील अंकाचे मूल्य हे एका अंकात असलेल्या अंकाच्या स्थानावर 
अवलंबून असते आणि नियमानुसार बदलते. 'अंकानां वामतो गतिः (अर्थात अंकांची 
हालचाल डावीकडे) 


म्हणजेच डाव्यादिशेने लागणाऱ्या प्रत्येक सलग स्थानासाठी आधारभूत संख्येच्या संख्येपेक्षा 
एका अंकाचे मूल्य वाढते. हेच स्थान मूल्य क्रमांकाचे मूळ तत्व आहे. ही कल्पना हिन्दू 
प्रथावर आधारित राजाच्या दरबारात बैठकीच्या व्यवस्थेनुसार जैमिनी विस्तार न्यायमाला 
मध्ये माधवाचार्यानी सांगितली आहे. 


“राजसभायामेते तपस्विनः पूज्या विप्रा दक्षिणभाग उपवेशनीया एते च भृत्या वामभाग इति 
क्रम करोति' संत, ऋषिमुनी, राजकीय सल्लागार ह्या सर्वाची बैठक स्थिती राजाच्या 
उजवीकडे आणि सेवकांची डाव्या बाजूला सिंहासनासमोर असलेल्या दरबाय्यांना राजा 
आणि त्याचे सेवक व ऋषिमुनींची बैठक ही आरशाच्या प्रतिबिंबाप्रमाणे बाजूकडील बदल 
दिसून येतील. त्याचप्रमाणे स्लेटवर लिहिलेल्या संख्येमधील अंकांची संबंधीत स्थिती 
लेखकाला बाजूच्या बदलासह दिसेल. अशाप्रकारे, अंकांच्या स्थान मूल्याच्या प्रणालीत, 
अंक डाव्या दिशेने सरकत असताना, त्याचे मूल्य वाढते आणि तत्वानुसार “अंकान वागतोऽ 
गतिः' असते. 


संख्यासूचक अंकस्थानांच्या नावांचा उगम / मूळ :- 


व्यापार - व्यवहाराचे मूळ धन/ पैसा आहे. धनाचा अधिपति कुबेर आहे. कुबेराचे निवासस्थान 
कैलास आहे. ">. लसति इति कैलासः' म्हणजे पाण्यातील स्थान त्यामुळे कुबेराच्या सर्व 
निधी पाण्यात अवस्थित वस्तु अथवा जलजीवी असतात. प्राचीन काळात विविध संख्या 
सूचकांच्या रूपात पाण्यात वाढणाऱ्या सुगंधयुक्त गवत (दशपूर), बांबू चे तुकडे (शतपर्वा) 
दर्श (सहस्त्रवीर्या) कौड्या (अयुत, मांस-किल, अर्बुद) आणि विविध कमळपुष्प वगैरेना 
गणितीय उपकरणांच्या प्रमाणे / प्रयोगात / उपयोगात आणले जायचे कालांतराने स्थान मान 
सिध्दांत विकसित झाल्याने, त्या संख्यासूचकांमध्ये असलेल्या अंकस्थानांना संबंधित 
संख्यासूचकांमधे असलेल्या अंकस्थानांना संबंधित संख्यासूचक वस्तुंच्या नावानेच ओळखले 
जाऊ लागले त्या नावांचे संक्षिप्त रूप उदा. दश, शत, सहस्त्र, लक्ष, कोटि वगरे पद 
प्रयोगात हलैः Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


3. गणित करताना 'दशक' किंवा 'हाथमें' किंवा “हातचे शब्दांची उत्पत्ति :- 


संकलन अथवा गुणाकार करताना प्राप्त संख्या जेव्हा दहापेक्षा जास्त असते, तेंव्हा त्यात 
जितके 'दश' असतात तितके 'दशपूर' (गवत) हातात घेवून बाकीचे Ys स्थानसूचक अंक 
संबंधित स्थानात ठेवण्याची पध्दत होती. त्यामुळे गणित करताना दशपूरच्या काड्या हातात 
घेवुन ठेवण्याच्या प्रक्रिया मुळे 'हाथमें' / हातचे' / दशक हे शब्द उत्पन्न झाले. कालांतराने 
ह्या क्रिया लुप्त झाल्याने मात्र तसे बोलण्याची प्रथा मात्र सुरुच आहे. 


4. साहित्यिक कार्याचे अवतरण :- 
तुलसीदासाच्या दोह्यां मधून “शून्य, आणि 'हाथमें' चा शब्द दृष्टांत - 


तुलसीपति इति अंकसम सकल साधना 'सूना' अंकरहित कछु 'हाथ' नही अंक रहित 
'दसगून' भगवान राम बद्दलची भक्ति ही अंकी सारखीच आहे आणि सर्व विधी शून्य 
सारख्याच आहेत. अंका शिवाय काहीही हातात नाही. काहीही घेतले जात नाही आणि 
त्याऐवजी शून्य असल्यावर त्याचे मूल्य दहापट असते. 


5. 9 ची गुणाकार सारणी / (9) चा पाढा :-9 ह्या क्रमांकाच्या पाढ्यांची / गुणाकाराच्या 
वैशिष्टापैकी एक म्हणजे पाढ्या मधील अंकांची बेरीज स्थिर राहते आणि क्रमांका इतकेच 
असते. 


तुलसी रामसनेह करो त्याग सकल उपचार । 
जैसे घटत न अंक नव नवके लिखत पहार | 
दुगुने तिगुणे चौगुने पंच खसठ औसत। 
आठहुतें पुनि नवगुने नवके नव रही जात। 


तुलसीदास च्या ह्या वरील दोहा मधून व अंकाच्या पाढ्यांची वैशिष्ट्य लक्षात येते. 


9x 1 = 09 ----------------------------------- >9 
9 x 2 = 18 ----------------- A ANG SOR RR >9 
9 x 3 = 27 ----------------- AT MR IR >9 
9 x 4 = 36 ----------------- SR >9 
9 x 5 = 45 ----------------- NE RE >9 
9 x 6 = 54 ----------------- 5 के थी, ७5 >9 
9x7 å A au u ey nskrit Universi Ramtek Collection 


गणित भारती 53 





9 x 9 = 81 ----------------- TE e >9 

9 x 10 = 90 ----------------- एक... >9 

9x 11 = 99 ----------------- 9+9=18 ----------- > 1+8 ---->9 

9 x 12 = 108 ----------------- 10 + 8 = 18 ----------- > 1+8 ---->9 





CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


7. सुविख्यात भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ एवं 
गणितज्ञांचा काळ - स्थान - कृती 


क सं. | कलि शक/शालि- [| स्थान विद्वान या प्रमुख कृती 
वाहन शक / ई.स शास्त्रज्ञ 


कलि 3600 499 [| कुसुमपुर आर्यभट 1. आर्यभटीय 
nal = (जन्म ई. 476) | 2. आर्य सिध्दांत अथवा 
अर्ध रात्रिक तंत्र 
शालि. 427 505 | कापित्थक वरहामिहिर |1. पंच सिध्दांतिक 
ई. 488-587) |2. बृहत संहिता 
कलि 3730 वलभी भास्कर 1. महा भास्करीय 
Tore 
3. लघु भास्करीय 
(ई.स.598) |2. खंडखाद्यक (665) 
ई. 7वी | भक्षाली भाष्यकार भक्षाली पांडु लिपि 
सदी | मार्तिकावति | चजकपुत्र 
पुरुषपुर 
2. पाटीगणित सार/ 
त्रिशतका 


850 महावीराचार्य |1. गणितसार संग्रह 
8. |शालि. 670 748 लल्ल 1. शिष्यधिवृध्दिद तंत्र 














शालि. 786 864 [| कान्यकुब्ज | चतुर्वेद 1. ब्राह्मस्फुट सिंध्दात 
TRH 
खंडखाद्यक विवरण 
10. | शालि. 802 880 | आनंदपुर वटेश्वर FAR सिध्दांत 
नागरापुर (इ.पू. 880) 


श्रोपति 1. गणित तिलक 


11. | शालि. 978 1056 





सक्रीय (1039)-| 2. सिध्दांत शेखर 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sangkrit LBS Ramtek Collection 


गणित भारती 


कलि शक/शालि- स्थान 
वाहन शक / ई.स. 
शालि. 1036 1114 | विज्जडवीड | भास्कराचार्य | 
1114-1193 |2. बीजगणित 
3. सिध्दांत शिरोमणि 
शालि. 1278 1356 नारायण 1. गणित कौमुदी 
पंडित 2. बीजगणित वंतास 
våg 


— 
OD 


—s 


15. 


शालि. 1425 1503 | पार्थपुर ज्ञानराज सिध्दांत सुंदर 
1510 आर्यभट-2 महासिध्दांत 


शालि. 1598 1646 दधिग्राम मुनीश्वर 1. मरीचि (सि.शि.का एक भाषा 
(š. पू. 1603 | 2. निसृष्टार्थदूति 
(लीलावती पर भाषा) 
शालि. 1580 1658 | गोल ग्राम कमलाकर सिध्दांत तत्व विवेक 
16-16-1700 
स. 1667- जयपुर जगन्नाथपंडित |1. रेखागणित (1718) 
1740 एवं दिल्ली 1646-1743 12. सिध्दांत सम्राट (1732) 
1699- अंबर प्रिन्सि | राजा सवाई 
1743 पैलिटि जयसिंह 
1686-1743 
कलि. 450 1400 | संग्राहमग्राम | माधव 1. गोलवाद, 2. वेण्वारोह, 
1340-1425 |3. स्फुटचंद्रप्ति 


शालि. 1353 1431 | अश्वत्थग्राम | परमेश्वर 1. दृमाणित, 2. गोल 
या अलत्तूर | 1360-1455 |3. सिध्दांत दीपिका 
श्रीकुंडपुर 4. लीलावती पर विवरण 


23. | कलि. 4601 1500 — कंट्यरा नीलकंठ 1. तंत्रसंग्रह, 
सोमयाजी 2. आर्यभटीय भाष्य 
कोल्ल °° ९१६१४१” ०५५५? ५ सि 1525 
वर्ष - 783 1608 1500-1610 


56 गणित भारती 


OP) 


17 


18 


—h 


21 


22. 





क सं. कलि शक/शालि- | स्थान विद्वान प्रमुख कृती 
वाहन शक / ई.स. 


25. |क॑लि. 4631- 1529-| श्रीहुताश या | शंकर वारियर | 1. तंत्रसंग्रह व्याख्या 
4636 1534 | तृक्कीतिरि | 1500-1560 | युक्ति दीपिका (1529) 


(वट्टापलम) 2. क्रियाक्रमकरी (1534) 
के समीप 









26. 1621 | श्रीकुंडपुर | अच्युत पिशारोदि| 1. स्फुटनिर्णय तंत्र 
तृक॑न्तियूर | (1550-1629) | 2. राशिगोल स्फुट नीती 





27. |क॑लि. 4634 1733 | शिवपुरम | पुतु मन कर्णपध्दति 
त्रिचुर सोमयाजि 
(1600-1740) 


28. कंटत्तनाइ | शंकरवर्मन | संद्रत्नमाला 


(1800-1838) 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 57 


8. गणित भारती - प्रश्‍न मंजुषा 


आदर्शन प्रश्‍नावली 

अवधि: दिनांक 

प्र. 1 जोडी जुळवा :- 

1. भास्कराचार्य 1. बृहतसंहिता 

2. आर्यभट्ट 1 2. सिध्दांत शिरोमणी 
3. ब्रह्मगुप्त 3. युक्ति भाषा 

4. ज्येष्ठदेव 4. आर्यभटीय 

5. शंकर वारीयर 5. युक्ति दिपिका 

6. वराहमिहीर 6. ब्रह्मस्फुट सिध्दांत 
7. भास्कर 1 7. आर्यभटीय भाष्य 
8. श्रीधराचार्य 8. गणित कौमुदी 

9. नारायण पंडित 9. गणित सार संग्रह 
10. महावीराचार्य 10. पाटी गणित 

11. लगध 11. छंद शास्त्र 

12. पिंगल 12. वेदांग ज्योतिष 


प्र. 2 भारतीय अनुसंधानां सोबत चुकीच्या गणितीय उपनामांना जुळवा. 


1. पायथागोरस भियोरम 1. माधव श्रेणी 

2. पास्कल ट्राएंगल 2. वराहमिहीर चे तोस्तफ प्रस्तर 

3. ग्रेगोरी सीरीज 3. महावीर चे संयोजन सूत्र 

4. हेरेगॉन सूत्र 4. 

5. हरॉन सूत्र 5. विरहांक श्रेणी 

6. फँबोनासी सीरीज 6. ब्रह्मगुप्त चा त्रिकोण क्षेत्रफळ सूत्र 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


58 गणित भारती 


प्र. 3 रिक्त स्थान भरा :- 


Vs 


10. 


aie 


12. 


13. 
14. 


पहिला भारतीय उपग्रह जो 19.4.1975 ला सोडण्यात आला त्याचे नाव विख्यात 
खगोलशास्त्रज्ञ ------------ च्या नावावर ठेवल्या गेले. 


------ पुराणात पृथ्वीच्या परिभ्रमणाची तुलना कुंभाराच्या चक्राशी केली आहे. 

oo हे पहिले खगोलशास्त्रीय विषय आहे जे इरान मध्ये पहलवी भाषेत हिन्दू कृतिवर 
आधारित आहे. ई. स. 250 

झीज्‌ - अल्‌ - सिंदहिंद हा ............. चे अरबी अनुवाद आहे ज्या द्वारे पूर्वेकडे आणि 
पश्चिमेकडील अस्तित्वात असलेल्या इस्लामिक खगोलशास्त्र च्या परंपरांचा अंदाज आला. 
दशांश स्थान मूल्य प्रणालीवर आधारित भारतीय संगणनाच्या पध्दती आणि भारतीय 


ज्या पध्दतीच्या संकल्पनेवर आधारित त्रिकोणमिती चीनमधे ई.स. 718 मध्ये कृतीमुळे 
औपचारिकपणे सुरू झाल्या ज्यांची रचना गौतम सिध्द नी केली होती. 


याकूब-इब्न- तारिक ई. स. 796 नी भारतीय खगोलशास्त्राद्वारे गणिताची प्रक्रिया स्पष्ट 
केली आणि .....ह्या कृतीतून भारतीय खगोलशास्त्रीय मापदंडाचा अवलंब केला. 


दशांश स्थानाची मूल्य पध्दती / प्रणाली चीनमधे “AT पाओ चिन चिंग' ह्या चीनी भाषांतरातून 


प्रकट झाली जे ............ ह्यांनी भारतीय कृती महारत्नकूट सूत्राचे अनुवाद केलेले होते. 
पिसाच्या लिओनार्डोच्या .......... या कार्याने पश्चिमेकडील भारतीय अंकांच्या व्यापक 
दत्तकतेसाठी मैदान तयार केले. 


भारतीय मूळच्या 100 पक्ष्यांची (शतपक्षी उद्देशक) विशिष्ट समस्या ही चीनी कृती... मध्ये 
5 व्या शतकात आढळली. 


DR ची बृहतसंहिता ही विश्वकोष ज्ञान आणि मोठी व्यवहारिक उपयोगिता असलेली 
एक मोठी रचना आहे. 


rn हे पहिले भारतीय गणितज्ञ होते ज्यांनी कोणती ही इच्छित संख्या ठाकून 
अंकगणित कार्य चाचणी करण्याचे नियम दिले. 


बर्च झाडाच्या सालीवर शारदा लिपी मध्ये गाथा बोलीत लिहिलेल्या बख्शाली हस्तलिखिताची 
गणिताची रचना ........ येथे ई. स. 1881 मधे सापडली. 


पास्कलचे त्रिकोणात संख्या पटलांनी युक्त वराहमिटीरच्या कोष्ठक चे नाव ....... 
शून्याच्या प्रयोगाचे स्पष्ट प्रमाण देणारी अति प्राचीनतम कृती ..... आहे. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 59 


प्र. 4 खरे किंवा चुकीचे सांगा, चुकीचे असल्यास खरे लिहाः- 


1. 


2. 


60 


जेष्ठदेवाची कृति युक्तिभाषा ही संस्कृत रचना आहे. 


शुल्बसूत्र जैन पंथाच्या उदय आणि उदयास येण्यापूर्वी भारतातील प्रारंभिक भूमिती आणि 
गणिताच्या विकासाचे चित्र देते. 


श्रीधर आणि महावीर यांनी खगोलशास्त्रावर रचना केल्या. 


वंश भंगोदशक आणि कमलोदशक ह्या मानक भारतीय गणिती समस्या चीनी कृति चीऊचांग 
सुआनशु च्या नवव्या अध्याय कौकू मध्ये आढळतात. 


भास्कराचार्य हे कुसुमपूरा खगोलशास्त्र शाळेचे आहेत. 


. खर्‍या उत्ताराचे चयन करा :- 


भूमी स्थिर नाही, चर आहे, तारे स्थिर आहे -ह्या विधानाचे प्रतिपादन करणारा खगोल 
शास्त्रज्ञ :- 


1) भास्कराचार्य 2) कोपर्निकस 
3) आर्यभट्ट 1 4) गेलिलियो 
गणितज्ञ महावीराचार्य चा आश्रयदाता राजा :- 

1) विक्रमादित्य 2) कृष्णदेव राय 
3) अमोघवर्ष 4) चंद्रगुप्त मौर्य 


इस्ट इंडिया कम्पनीचा कारभारी ज्या सर्वाचे लक्ष केरळच्या आर्यभट्ट शाळेकडे वेधले 
आणि ज्याच्या लेखनातून तंत्रसंग्रह, युक्तिभाषा करणपध्दती, सद्रत्नमाला वैगेरे कृतींचा 
व्यापक प्रचार झाला. 


1) विलियम जोन्स 2) सी. एम. व्हीष 
3) मॅक्समूल्लर 4) कोल -बुक 


ज्योतिपाड्टी मध्ये भास्कराचार्य द्वारे रचित 25 संस्कृत श्लोक आहे जे विशेषतः ह्या 
विषयावर आहे. 


1) अंकगशित Kavikulguru Kalidas Sanskrit Universøy RUHL Collection 


3) त्रिकोणमिती 4) बीजगणित 


गणित भारती 


10. 


रामानुज चे कार्य प्रगल्भ आणि अजेय मूळ कार्य आहे आणि यूरोपीयन गणितज्ञ त्याच्या 
कृतींमधे जे आहे ते समजून घेण्यासाठी 50 वर्षे लावतील अशी टिप्पणी कुणी केली? 


1) ई एच नेवील 2) एस. एन. बोस 
3) जी एच हार्डी 4) सी वी. रमण 


आकाश / स्वर्ग आणि खगोलशास्त्रीय गणनेच्या 55 वर्षांच्या निरीक्षणानंतर कोणी दृग्गणित 
पध्दती उत्क्रांत केली? 


1) नीलकंठ 2) परमेश्वर 
3) त्याचो ब्राट 3) अच्यूत पीसारोटी 


जंतर-मंतर, एक मोठी खगोलीय वेधशाळा दिल्ली येथे उभारण्यात आली, आणि तेथील 
वाचनाची पुष्टी करण्यासाठी जयपूर, मथुरा आणि उज्जैन येथे अश्याच वेधशाळा कोणी 
तयार केल्या? 


1) टोडरमल 2) औरंगजेब 
3) मिर्झा राजा जयसिंग 4) सवाई जयसिंग / जयसिंग - 2 


ग्रीक-अरबी आणि इंडो अरबी वैज्ञानिक साहित्याचे लॅटिन भाषेत भाषांतर करणारे तीन 
प्रसिध्द विद्वान अँडलार्ड, प्लाटो आणि 


1) ग्रेगोरी 2) जीरार्ड 

3) लेब्नीट्ज 4) फर्मा 

गणितसारसंग्रह मध्ये सह्यांना सूचित करण्यासाठी प्रयुक्त संख्या सूचक पध्दती आहे. 
1) कटपय पध्दती 2) अक्षरांक पध्दती 

3) शब्दांक पध्दती 4) द्विमान पध्दती 


युगलसम्राट अकबर चा दरबारी ज्याने भास्कराचार्याच्या संस्कृत गणिताच्या कार्यास पर्शियन 
भाषेत भाषांतर केले 


1) बीरबल 2) तानसेन 
3) जगन्नाथ 4) अब्दुल-फायद-फायदी 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 61 


प्र. 6 1) संस्कृत - अरबी - लॅटिन - आंग्लभाषा - जीवा/ ज्या 
2) संस्कृत - अरबी - लॅटिन - इटलियन - आंग्ल - शून्य सिफर - झॅपिरो 
3) संस्कृत - अरबी - अरबी - लॅटिन - ब्रह्मस्फुट सिध्दांत - झीज अल्‌ सिंदहिंद- 
गणित भारती प्रश्‍न मंजूषा :- उत्तर 
1) 1-b 2-0 3-f 4-० 5-6 6-8 7-8 8-j 
9-h 10-i 11-1 12-k 
2) 1-d 2-b 3-a 4-० 5-7 6-6 
3) 1) आर्यभट्ट 1 2) स्कंद पुराण 3) झीज्‌ - अल्‌ - शाह 4) ब्राह्मस्फुट सिध्दांत 
5) चिऊचिहली 6) किताब अल-इलाल 7) उपशून्य 8) लायबर अबासी 
9) चांगचिऊ चिआन सुआन चिंग 10) वराहमिहिर 11) नारायण पंडित 
12) बख्शाली गाव मर्दान जिल्हा 13) लौष्टक प्रसार 14) छंद सूत्र 
4) 1) चूक: मलयालम 2) खरे 
3) चूक : गणितावर 2) खरे 
5) चूक : उज्जयिनी शाळा 
5) 1-० 2-0 3-0 4-0 5-0 
6-b 1-0 8-b 9-c 10-d 
6) 1) जैब - साइनस - साइन 
2) जेफिरम - झीरो 
3) झीज अल Ria हिंद - अँडिलर्ड 





CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


62 गणित भारती 


परिशिष्ट - 1 


1. शुल्ब सूत्र 


शुल्ब सूत्रांना विशेष महत्व आहे कारण या विशेषतः विविध यज्ञ आणि यज्ञवेदी बनविण्याचे 
मोजमाप आणि बांधकाम करण्याच्या नियमांशी संबंधित आहे आणि परिणामी भौगोलिक 
पूर्व तैयारी आणि चौकटीतील वर्तुळ आणि वर्तुळातील चौरस बदलणारी रेखाटनात्मक 
आकृत्यांशी संबंधित समस्या यांचा समावेश आहे. अशा मोजमाप आणि बांधाकामामुळे 
उद्‌भवणाऱ्या समस्यांचे अंकगणितीय आणि बीजगणितीय समाधान 


शाखा संहिता शुल्ब 


| | eee 


] 
यजुर्वेद कृष्ण बोधायन 

आपस्तंभ 
सत्याषाढ 
हिरण्यकेशी 
बाधुल 

मैत्रायणि मानव, वरहा 

काठक लौगाक्षि 

शुक्ल 


2. वेदी आणि अग्नी 


वेदी ही एक ठराविक ऊंच ठेवण असलेला भाग आहेत ज्यावर बलिदान केले जाते आणि 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





गणित भारती 63 


त्या जागेवर जे व्यक्ति तो सोहळा पार पाडणार आहेत उदा. बळी घेणारा, बळी देणारा, 
होता, अध्वर्यु, ऋत्विक आणि इतर हे बसतील. 


- मुख्य वेदी 


1) महावेदी 2) दर्शपूर्णांस वेदी 3) सौत्रमणिवेदी 4) पैतृकीवेदी 5) उत्तरावेदी 6) अश्वमेघ 
वेदी 7) प्रागवंरा वेदी 


- अग्नी ही उठवलेली वेदी आहे जी साधारणतः 
विटांपासून बनविली जाते अग्नी प्रज्वलित करण्यास. 
- अग्निवेदी चे प्रकारः- 
1) नित्य - रोज / नेहमीच्या बलिदानासाठी 
2) काम्य - इच्छापूर्ति साठी 
दी क्षैतिज विभाग | विभागीय क्षेत्र 
महावेदी/ 972 चौरसपद 
सौत्रिकीवेदी 
सौत्रमणी वेद महावेदीचे एक -तृतीयांश 
ट्रपेझियम -324 चौ. पद 
पैतृकी वेदी सोत्रमणिवेदी चे एक नवांश 
ट्रपेझियम 


प्रागवंश वेदी 


क्षैतिज विभाग विभागीय क्षेत्र 
चौरस 1 चौरस व्याम 


वर्तुळ/चौरस 1 चौरस व्याम 


अर्धवर्तुळ 1 चौरस व्याम 
CC-0. Kavikulguru Kålidas Sanskrit University Ramtek Collection 





64 गणित भारती 


अग्निवेदिकेचे नाव 
प्रौग चिति समद्विभुज शत्रूंच्या आक्रमण निवारार्थ 
त्रिभुज 


उभयतः प्रौग वज्राकृति शत्रूच्या आक्रमण पासून 
संरक्षणार्थ 


रथचक्रचिति वृत्ताकार शत्रुवर विजय 


परिचय्य चिति एक केन्द्रिय वृत्त भूमि संपादनार्थ 
द्रोण चिति वर्गाकार / वृत्ताकार | आहार संपादनार्थ 
स्मशानचिति त्रापिज्य पितृलोक जावयास 
छंदस्‌ चिति छंद विरचित प्राणी संपादनार्थ 
श्येन चिति गरूडाकार स्वर्ग प्राप्यर्थं 

कंक चिति पक्षी आकार स्वर्ग प्राप्यर्थं 


अलज चिति पक्षी आकार स्वर्गात आश्रय मिळविण्यास 





- प्रमुख जैन गणितज्ञ आणि त्यांच्या कृति 
नोंद - उपरोक्त सूचिमधे चिन्हाने अंकित विद्वान श्वेतांबर पंथी आणि शेष दिगंबर पंथीय आहे. 
संदर्भ - गणितभारती खण्ड 24 क्र. 1-4 (2002) 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 65 


भारतीय शास्त्रज्ञ 


(काळ : ई.स. मधे, ज- जन्म म-मरण, स - सक्रीय) 


क्र. 


AE ही DEE होत dn 


66 


शास्त्रा 


अच्युत पिसारोटी 

अनंत देव 

आर्यभट्ट 1 

आर्यभट्ट 2 

भारती कृष्ण तीर्थ 

भास्कर -- 

भास्कर -- 

ब्रह्मगुप्त 

कजकपुत्र 

कांगदेव / चांगदेव 

चित्रभानु 

चतुर्वेद पृथुदक स्वामी 
दामोदर 

फैदी / फैजी 

गणेशप्रसाद 

गोविंदस्वामी 

जगन्नाथ पंडित / सम्राट जगन्नाथ 
जयदेव 

जयसिंह -- / मिर्झाराजा जयसिंह 
जयसिंह ॥ / सवाई जयसिंह 
ज्ञानराजा 

जेष्ठदेव 

कमलाकर 

लल्ल 

माधव संग्रामाग्रय 

महेन्द्र सूरी 


परिशिष्ट - I 


काळ (ई. स. मधे) 


(1550 - 1621) 


स. 1200 
जः 476 

सः 1500 
(1884-1960) 


स : (600-630) 
(1114 - 1193) 


जः 598 

सः 700 

सः 1200 
(1475-1550) 
स: 860 
(1460-1520) 
मः 1595 
(1875-1935) 
सः 850 
1646-1750 
सः 1000 

मः 1667 
1686-1743 
सः 1503 
(1500-1610) 
(1616-1700) 
सः 748 
(1340-1425) 
सः 1370 


eg टी Å - ikulguru Kalidas Sanskrit University Ramt T Collection 


गणित भारती 


28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44, 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 


भारतीय गणितीस आणि खगोलशास्त्रीय कृती : 


9 


å ee de ll की 


गणित भारती 


मंजुळ / मंजुल 
मुनीश्वर 

नारायण महिमंगल 
नारायण पंडित 
नेमीचंद्र 

नीळकंठ सोतयाजी 
नित्यानंद 
पद्मनाथ 

परमेश्वर 

पिंगल 

पुतुवन सोमयाजी 
शंकर वारीयर 
शतानंद 

स्कंदसेन 

श्रीधर 

श्रीनिवास रामानुजन 
श्रीपति 

सुधाकर द्विवेदी 
ठाकुरा फेरु 
वराहमिहिर 
वटेश्वर 

विरहांक 

वीरसेन 


कृती 

आर्यभटीय 
भास्करीय भाष्य 
नीलकण्ठीय भाष्य 
बकशाली लिपी 
भासवती 


सः 932 
जः 1603 
1540-1610 
सः 1356 

सः 980 
1444-1545 
सः 1639 

सः 778 
(1360-1455) 
ई. पू. 200 
(1660-1740) 
(1500-1560) 
सः 1099 

सः 800 

सः 750 
(1887-1920) 
सः 1039 
(1885-1910) 
(1265-1330) 
(488-587) 
जः 888 

सः 700 

सः 710-790 


काळ 


499 

629 
1500 

7 वी शक 
1099 


GPRS alidas Sanskrit University RathteR@ollection 


बीजगणितवतांश 


1350 


67 


68 


ब्राह्मस्फुट सिध्दांत 
बृहतसंहिता 
बृहतजातक 

छदः सूत्र 

धवला 

ध्यानग्रह उपदेश 
दृग्गणित 
एकविंशति प्रश्‍नोत्तर 
गणित कौमुदी 
गणित तिलक 
गणित सार 
गणित सारसंग्रह 
गोलाध्याय 
गोमटसार 

ग्रह गणित 
ज्योतिपट्टी 
करण पध्दती 
खंडकाध्याय 
क्रियाक्रमकरी 
लब्धिसार 
लघुभास्करीय 
लीलावती 
लीलावती विवरण 
महाभास्करीय 
महासिध्दांत 
मरिकी / मरीचि 
लीलावती विवृत्ती 
पंक सिध्दांतिका 


पाटिगणित / नवसति 
पाटिगणितसार / त्रिसतिका 


पाठिसार 
प्राकृतपिंगल 
रेखागणित 


तवीत्नमाला 1८५ Kalidas Sanskrit University RafReSCollection 


सम्राट सिध्दांत 


628 
550 
510 
200 
760 
625 
1431 
1530 
1356 
1039 
1300 
850 
1150 
980 
1150 
1150 
1733 
665 
1534-1558 
980 
629 
1150 
1432 
600 
1510 
1635-1638 
1630 
505 
750 
750 
1625 
1325 
1718 


1732 


गणित भारती 


43. शटखंडागम 

44. सिध्दांत राजा 

45. सिध्दांत सर्वभौम 
46. सिध्दांत शेखर 
47. सिध्दांत शिरोमणि 
48. सिध्दांत सुंदरा 
49. सिध्दांत तत्वविवेक 
50. शिष्यादी वृदिधदा 
51. स्फुटनिर्णय 

52. सूर्य सिध्दांत 

53. तंत्र संग्रह 

54. युक्ति दिपिका 

55. त्रिलोकसार 

56. वटेश्वर सिध्दांत 


57. वेदांग ज्योतिष 
58. वेदिक गणित 
59. युक्ति भाषा 


60. झीझ्‌ महमूद शाही 


विव्दान आणि आश्रयदाते राजा (संरक्षक) 


क्र विव्दान 

1. ब्रह्मगुप्त 
(628 ई.स.) 

2. महावीराचार्य 
(ई.स. 850) 

3. अनंत देव 
(1222) 

4. महेन्द्र सूरी 
(ई.स. 1370) 

5. अच्युत पिसारोटी 
(1550-1621) 

6. अब्दुल-फैद-फैदी 


आश्रयदाता राजा 
व्याप्रमुख 


अमोघवर्ष 


नृपतुंग 
सिंघण/सिंघम 


फिरोझशाह तुगलक 
(1306-1388) 
रवि वर्मा 


अकबर 


980 


1 ली शताब्दी 
1639 

1646 

1039 

1150 

1503 

1658 

748 

1593 


1500 
1530 
904 
1200 
152 


1525 
1725 


राज्य 
7 वी शताब्दि 


815-877 

13 वी सदी 
1351-1388 
16 वी शताब्दी 


1562-1605 


(1662 Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


ग, मुनीश्वर शाहजहान 1628-1657 
(1603) (1592-1666) 
8. जगन्नाथ पंडित मिर्साराजाजयसिंह 1667 
(1646-1750) 
औरंगजेब 1658-1707 
1618 
सवाई जयसिंह 1699-1743 
(1686-1743) 
विदेशी शास्त्रज्ञ / विव्दान 
क्र. विद्वान काळ स्थान / देश 
1. पायथागोरस ई. पू. 572-501 ग्रीस 
2. yt ई. पू. 300 एलेक्झेंड्रोया 
3. क्लोडियम ई. पू. 165-85 ग्रीस 
ठालेमॅकस 
4. हिरो / हॅरोन ई. पू. 3री सदी एलेक्झैड्रिया 
5. उडायोफान्टस्‌ ई. स. 250-275 एलेक्झेड्रिया 
6. लियोनार्डो ई. स. 1170-1250 इटली 
फिओनॅसी 
7. गॅलिलियो गॅलिली ई. स. 1546-1642 इटली 
8. su पास्कल इई. स. 1623-1662 फ्रांस 
9. पियर डी फर्मा ई. स. 1608-1665 फ्रांस 
10. हॅरीगॉन ई. स. 1634-1644 फ्रांस 
11. माइकल रॉले ई. स. 1652-1719 फ्रांस 
12. कॉपरनिकस 1473-1543 पोलॅण्ड 
13. एस. एजे एल 1782 यूरोप 
ह्युलियर 
14. जॉन पेल 1611-1685 ब्रिटेन 
15. जेम्स ग्रेगोरी 1638-1675 ब्रिटेन 
16. आइझेक न्युटन 1642-1727 ब्रिटेन 
17.  ब्रुक टेलर 1685-1731 ब्रिटेन 
18. जेम्स स्टर्लिंग 1692-1770 ब्रिटेन 
19. जी एफ CEN Havikulguru KaladSsdnsket University Ramtek (जर्नी) 
20. एल-हस्सर 1175 अरेबिया 
21. एल-हाईतम 965-1039 बसरा 
70 


गणित भारती 


एतिहासिक स्थळ 
क्र. स्थळ 


1. आनंदपूर 
2. अश्मक जनपद 


3. अश्वत्थ ग्राम/ 


अवन्ती 
बख्शाली / 
मर्निकावनी 
6. भिल्‍लमाला 
दधीग्राम 
ग्रोलग्राम 
76°-33' 
9. कन्यकुब्ज 
10. कपीत्थक 
11. कुसुमपूर / 
पाटलीपुत्र 
12. लतादेश 
13. भान्यखेर 


14. पर्थापूर CC-0. Kavi Madia MG hiverst9R2Atek Collection 7696 


गणित भारती 


विद्यमान नाव 


वडनगर - उत्तर गुजरात 
1) कोट्‌ टुम कल्लूर - 
निझामाबाद आंध्रप्रदेश 

2) गोदावरी आणि नर्मदा 
मधील भाग 
नीला/भरतपुझ्झा नदीच्या 
काठावर जिथे ती अरब 
सागरात मिळते 

उज्जैन - मध्यप्रदेश 


अक्षांश 


23-45 
08*-29' 


09"-58' 


23°-09' 


मर्दान तालुका - पाकिस्तान 34°-10' 


पेशावर पासून 80 कि.मी. 
अंतर 
माऊन्ट आबु आणि लुनी 


नदीच्या मध्यभागी -राजस्थान 


गुजरात सीमेवर 


अलीकपूर - पायोस्नी जवळ 


25"-00' 


गोदावरीच्या उत्तरी किनाऱ्यावर 


कन्नौज - गंगानदी किनारी 
उत्तर प्रदेश 

1) कायाथा - मध्यप्रदेश 
उज्जैनपासून 20 कि. मी. 
अंतर 

2) संकिसा - फर्रुखाबाद 
उत्तरप्रदेश 

पटना - बिहार 


दक्षिण गुजरात 
मालखेड - गुलबर्गा - 
कर्नाटक 


आणि गोदावरी नदीच्या 
संगम बिंदू जवळ 


2703 


23-15 


27-24 


25-37 


17-25 


रेखांश 


72°-39' 
76-59 


76°-17' 


75-43 
72°-03' 


72°-19' 


79°-58' 


76°-00' 


79-37 


85-15 


77520 


71 


15. संगमग्राम इरीनजलाकुडा-कोचिन 


16. श्रीहुत्सा त्रक्कातीरी - ओट्टापल्लय 
जवळ 
17. श्रीकुण्डपुरा/ त्रकांतियुरगाव - तिरुर 
कुण्डग्राम 


18. श्रीपूरम्‌ / कोव्वारम्‌ - त्रिचूर 
शिवापूरम केरळ 


19. वलभी काठियावाइ - गुजरात 229-00' 719-00' 
20. विज्जडाविडा 1) विजापूर / बिजापूर 16°-50' 75°-47' 
कर्नाटक 
2) वेडर / बिदर - Bite 17°-57' 77°-39' 
3) पटाना (चाळीसगावजवळ) 20°-33' 75°-10' 
तेव्हा कर्नाटक आता महाराष्ट्र 


प्राचीन व मध्ययुगीन भारतातील गणितीय कृती 


क्र. विषय काळ ई. स. मध्ये 
1 गणितीय संकल्पना 
1. शून्य ई. पू. 200 
2. स्थानमान सिध्दांताधारित 
दशमान संख्या पध्दति 
3. ज्यार्ध 
(indian sine function) 4 थी सदी 
4. fæ अंकांची नोद 
5. अर्धच्छेद 8 वी सदी 
6. affa - संवर्गित 
7. ऋण संख्यांचे वर्गमूळ 850 
(काल्पनिक संख्या) 
8. परम मिती (limit) 1525 
9. तत्कालिक गति 1150 
(instaneneous velocity) 
10. अवकलन 1150 


(differentiation) 
11 संमाकलज्ञ g Kalidas Sanskrit Universtiy Bamtek Collection 


(integration) 


72 गणित भारती 


खगोलीय सिध्दांत 
1. भूचाल 
2. सौर केन्द्रीत सिध्दांत 


(Helio centric theory) 


निरीक्षण आणि गणना 
1. भूअक्ष भ्रमण अवधि 
2. दृग्गणित पध्दती 

3. अयनांश 

4. क्रांतिवृत्त ची वक्रता 


शोध आणि शोधांची प्राथमिकता 
1. पविनि () चे निकटतम मूल्य 
2. आर्यभट्ट चे कुट्टक 

(rm=) 
. वराहमिहिर चे कोष्टक प्रस्तार 
. ब्रह्मगुपत अंतर्वेशन पध्दती 
. ब्रह्मगुप्तचे परिमेय चतुर्भुज 
. वर्ग समीकरण परिहारार्थ श्रीधर चे विधान 
. वीरसेनची अनंत छेदन पध्दती 
. विरहांकचे मात्रामेरू 
. महावीरचे værer भिन्नता/रुपांशक राशि 
10. वर्गप्रकृती 

(rm=) 

1) ब्रह्मगुप्तचे उपप्रमेय 
2) जयदेव चक्रवाल विधान 
3) भास्कराचार्यचे चक्रवाल विधान 
11. नारायणचे वारसंकलित 


© ON OORA Q 


अंकगणित 

1. संख्या लेख पध्दती 

1) अंक संख्या पध्दती 

2) आर्यभट्ट अक्षरांक पध्दती 


499 


499 
1431 
1720 


499 


550 
628 


750 
770 
700 


628 

1000 
1150 
1356 


ई.पू. 200 
499 


3) महावीरात्राए शब्ह्यंक्रपाध्दाती०« Sanskrit Univers8PQamtek Collection 


2. शतानंदची शतांश पध्दती 


गणित भारती 


1099 


73 


74 


3. महावीरची विरुध्द अथवा 
लघुत्तम सामान्य अपवर्त्य 


4. परिकर्म आणि प्रक्रियांचे सत्यापन क्रम 


5. अपर्वतन 
6. वर्गमूळ निर्धारण 


बीजगणित 

1. एकघातीय अनिर्णित समीकरणांचे 
परिहार अथवा कुट्टक 

2. व्दिघातीय अनिर्णित समीकरणांचे 
परिहार अथवा 'वर्ग प्रकृति' 

3. विकल्प गणित 

4. समकालीन समीकरणे व त्याचे 
ज्यामितीय परिहार 


ज्यामिती 

1. त्रिभुज क्षेत्रफळ सूत्र 

2. ब्रह्मगुप्त क्षेत्र प्रमेय 

3. ब्रह्मगुप्त कर्ण प्रमेय 

4. ब्रह्मगुप्तचे परिमेय चतुर्भुज 

5. विच्छिन्न सूचिमुख घनच्या 
घनफळाचे सूत्र 

. आयत वृत्ताची परिघि आणि क्षेत्रफळ 

7. लंबकोण त्रिकोण / ज्यात्य त्रिभुजचे 
भुज-कोठि - कर्ण 

. भुज - कोटि - कर्ण संदर्भात 

भास्कराचार्याच्या उपलब्धि 
9. चक्रीय चतुर्भुजचे तील कर्ण 
10. चक्रीय चतुर्भुजची परित्रिज्या 


O) 


00 


त्रिकोणमिती 
1. ज्या पटल 
2. भास्कर सूत्र 


850 


1356 


1356 


700 


499 


628 


550 
1530 


628 


628 


850 


1150 


1356 


1430 


499 
629 


3. TATA Kh AGATA 1! University BAmtek Collection 


4. श्रेणी 


1400-1530 


गणित भारती 


i) विलोम स्पज्या श्रेणी 1400 
1) पविनि श्रेणी 

iii) ज्या श्रेणी 1525 
iv) कोज्या श्रेणी 

5) परमेश्वर - टेलर श्रेणी 


9 अन्य 
माया चौक / भद्रगणित 550 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


15 


परिशिष्ट - MI 


चीनी राजा व त्यांच्या शासनकाळातील प्रमुख गतिविधि 


et ee 


चीनी विव्दान आणि त्यांच्या प्रख्यात कृतींची सूची 


क्र. 


76 


राजा 


मिन्ग-ती 


सेन-कौ 

चिनू राजवंश 
SIR 

तू-ती 

सूयी राजवंश 
काओ-त्संग 
तू-त्सो-थिएन 
हु-सुआन-त्संग 


खाई-युआन 
थ्यांग राजवंश 


शुन्ग राजवंश 


नाव 


झेन्ग - हेन्ग 


हैन-चाई 
वैन्ग - फेन्ग 


काळ गतिविधी 

ई. 1 ली सदी चीनमधे बौध्द धर्माचा परिचय 

220-265 मातंगी सूत्राचा अनुवाद 

317-420 चीनमधे 17,038 बौध्द संस्थांची स्थापना 

518 170 भारतीय कृती मिळविल्या 

502-557 5400 धार्मिक कृती मिळविल्या आणि 
बौध्द धार्मिक क्रिया कलापावर ग्रंथ रचना 

581-618 सात पो-लो-मन ग्रंथ रचना 

698 कुआंग ची-ली-पंचाग 

684-705 भारतीय ग्रंथांच्या भाषांतराची सूची 

718 चिऊ-चिन-ली /झिऊ-झी-ली 
नवग्रह पंचाग 

713-718 खगोल शास्त्रीयग्रंथ खाई युआन 

618-907 भारतीय खगोल शास्त्रज्ञांचे तीन वंश 
सक्रीय होते. 

960-1126 भारतीय तथा चीनी धर्मगुरुंचे परस्पर 
मिलन आणि यात्रा 

कृती काळ 

r= 10 च्या मूल्याशी 130 

संबंधित आनुभविक नियम 

खगोल शास्त्रज्ञ 200 

गणितज्ञ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


4. चू-लू-एन 

5. सून-त्झु 

6. चि-चिआ-ए 

7. आणिथ्यैनयावो 

8. सन्ग युएन 

9. भिख्यु हुई-सन्ग 

10. सन्ग य॑ येन 

11. चेन-लू-आन 

12. ची-काई 

13. ह्यू इन चिऊ 
(प्रकाशयति) 

14. ताओ- लुन 
शीलभद्र आणि 

15. TT 

16. हि-चूई-लुन 
मूल कोरिया 

17. हु-सुआन-छावो 
(भिख्खु) 

18. वैन - सुआन 

प्रसिध्द चीनी यात्री 

क्र. यात्री 

1. फा-हीएन 

2. ह्यूएन - त्सांग 

3. ई-त्सिंग 


मातंगी सूत्राचा अनुवाद 
मो-टेन्ग-चिआ-चिन्ग 
भूतसंख्याचा उपयोग 
महाकश्यप ते भिक्षुसिंह 
पर्यन्त खगोल परंपराचे 

23 उत्तराधिकारींचा इतिहास 
साम्राज्ञी डोगर साठी 

170 भारतीय कृती मिळविल्या 
त्रिपिटिकांचा अनुवाद 

ज्वाऊ राजवंशासाठी पंचांग 
चीनमधे ती-एन-ताई 

बौध्द संस्थेची स्थापना 
संस्कृत साहित्याचे अध्ययन 


नालंदा मध्ये अभिधर्म 
कोराचे अध्ययन 


संस्कृत शिकून भारत 

चे अध्ययन केले 

भारतात राहुन संस्कृत आणि 
बौध्द मतांचे अध्ययन केले 
भारतात चीन चे राजदूत 


भारतात वास्तव्य 
405-411 
630-644 
675-694 


220 
265 
280 
472 


518 


520 


570 


597 


638-665 


638 
665 


648 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


चीनची ऐतिहासिक स्थळ 


1. 


2. 
3. 
4 


लोयन्ग प्रथम बुध्दविहार 64 34°-40' उ 1120-48 पू 

तनहन्ग सहस्त्र बौध्द गुफा 266 40°-00' उ 90°-46' पू 

कैन्टन ब्राह्मण विहार 7 वे शक 23°11 उ 113-14 पू 

चैन्गनान भारतीय सिध्दांत 34°-40' उ 112°-48' पू 
शिकवणारी संस्था 


चीन भारत यात्री मार्ग 


78 





राजदूत, संन्यासी, धर्मगरु आणि विव्दान यात्रींनी ची देशात नेलेल्या भारतीय कृतींची 
संख्या 


कोणादारे काळ संख्या 

त्सन्गयुन आणि भिख्खु हाई - त्संग 518 170 

(साम्राज्ञी डोगरचे राजदूत) 

तू-ती व्दारे पाठविलेले राजकीय आयोग 539 5400 

ह्यू-एन-त्सन्ग किंवा यू-आन-च्वान्ग 645 22 अश्वांवर लादून नेले 
ई-त्सिंग 645 400 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 


चीनच्या थ्यान्ग शासनकाळात (ई.स. 618-907) मधे कार्यरत तीन वंशांशी संबंधित 


भारतीय खगोल शास्त्रज्ञ 
क्र. खगोलशास्त्रज्ञ उपलब्धि काळ 
1. काश्यपअर्थात 1. चीनीपंचांगात सुधार कार्यात 650 


हुसिओवी विशेष योगदान 
2. 664-665 च्या लि-श्येन फेना 
व्दारे पंचांग तयार करणे 


2. 1) गौतम (Lo) 1. खगोल शास्त्रज्ञ समिती चे अध्यक्ष 650 
2. वेधशाळेचे मार्गदर्शक 
3. खांगची समेत कुल 2 
पंचांगाची रचना 
2) गौतम सिध्दार्थ 1. खगोलशास्त्रज्ञ समिति चे अध्यक्ष 718 
2. वेधशाळेचे मार्गदर्शक 
3. ची वू चीली पंचांग रचना 


4. खैयान चिन्ग 
3) गौतम च्यूआन्‌ खगोलीय परंपरा पुढे नेली 713 
4) गौतम-ची-एन्‌ 750 
5) गौतम-येन 
3. कु-मोलो (कुमार) पंचांग पध्दतित सूर्यग्रहणाच्या 727 
गणना पध्दतीचे योगदान 


भारतीय आदर्श गणितीय समस्या आणि त्यावर चीनी कृती 


क्र. गणितीय समस्या चिनी कृती काळ 

1.  वंशभंगोद्देशक चिऊ-चांग-सुआन-शु 1 ली शताब्दी 

2. कमलोद्देशक 

3. शतपक्षिउद्देशक चैन्ग-चिऊ-चिएन- 5 वी शताब्दी 
सुआन-चिन्ग 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 79 


चीन मध्ये भारतीय वैज्ञानिक संकल्पनांचे प्रसार करणाऱ्या चीनी कृती 


क्र. संकल्पना चीनी कृती प्रसारक 

1. स्थान मान सिध्दांताधारित महारत्नकूट सूत्रअपशून्य 
दशमान पध्दती 

2. ब्राह्मण खगोलीय सिध्दांत, सु-एन-पो-लो- 
अंकगणितीय पध्दती आणि मेन पुस्तक 
वर्णानुक्रम संकेतांसह लिखाण 

3. भारतीय गणना पध्दती 1. चिऊ-धी-ली गौतम 
आणि भारतीय ज्यावर 2. खे-यु-आन सिध्दार्थ 
आधारित त्रिकोणमिती शास्त्र चात्‌-चिन्ग 


चीनी एवं भारतीय विव्दान आणि त्यांच्याव्दारे चीनी भाषेत अनुवादित भारतीय 


ग्रंथांची संख्या 

क्र भाषांतरकार काळ ग्रंथ 
1. कुमारजीव 405 100 
2. परमार्थ 498-539 70 
3. जिनगुप्त 585-592 40 
4. ह्यु एन त्सन्ग 660-664 75 
5. आई-त्सिंग 636-713 56 
6. बोधिरुचि 571-727 50 
7. वज्रबोधि 719-732 11 
8. अमोघवञ्र 719-774 77 
9. धर्मदेव 973-1001 118 
10. 3 भारतीय युक्त 970-1026 200 

अनुवाद समिति 


सूचना : भारतीय शास्त्र आणि विषयवस्तू ने युक्त संस्कृत आणि प्राकृत भारतीय भाषांचे अनुवाद 
केलेले राजकीय मान्यता प्राप्त ग्रंथ भंडारात ठेवलेले आणि चीनी साम्राज्ञी ऊत्सो-याईन च्या 
आज्ञेप्रमाणे मिग्न-च्यु-एन- व्दारे 695 ई.स. मधे सिध्द केलेल्या ग्रंथांची सूचि ज्यात 8521 
ग्रंथ 3TeCC-0 . Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


80 गणित भारती 


10. चीन मध्ये कार्य केलेले भारतीय विद्वान 


विद्वान 





काश्यपमातंग (Kia-Yeh-Mo-Than) 

धर्मरत्न (Chu-Fa-Lan) 

धर्मकाल (Than-Mo-Chiao-Lo) 

धर्मरक्ष (Chu-Fa-Hu) 

धर्मनन्दी 

कुमारजीव (Ciu-Mo-Shi) 

बोधिरचि - प्रथम 

परमार्थ (Po-Lo-Mo-Tho) . 498-569 
गौतमधर्मज्ञ . 556-585 
उपशून्य (Yueh-Po-Shu-Na) . 541 


नरेन्द्र ygi (Na-Lien-Thi-Yeh-Sa) . 566-585 


जिनगुप्त . 585-592 


धर्मगुप्त . 590 
धर्मरुचि (Ta-Mo-LiU-Ci) अथवा 

बोधिरुचि-द्वितीय (Cia-ai) . 571-727 
वजबोधि . 7329. 
अमोघर्वञ्र (Phu-Khung) . 7749. 


धर्मदेव (Fa-Hsien) . 1001 मृ. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 81 


11. महत्वपूर्ण भारतीय रचना त्यांचे चीनी अनुवाद व अनुवादक 


मूळ कृती एवं अनुवादक कृती अनुवादक | काळ 
शास्त्रीय संकल्पना 


1 बुध्द ने विवित 22 विभागांचे |Fo-Shuo-SSu-  ।काश्यम मातंग | ई. 65 
Ern-Cheng-Ching 


ललित विस्ता ete 
डा i) Fo-Pan Hisn-Chin शर्मरत्म (Chu 

(ई. पू. प्रथम शताब्दि) ii) Phu-Yao-Ching 

[त प्रभव संत्र Fa-Lun 
1) लांबी मापनाचे समत प्रभव सू धर्मरक्ष ) 

सू न कोष्टक iii) Phu-Yao-Ching HR 
&ममान AIG v) Phu-Yao-Ching (Chu-Fa-Hu) 
2) शतमानाधारित संख्या it eae - Ta- |Pao-Y-In & 
wan 

गणना पध्दती (A Numeration å Chu-Yen 


वैपुल्य महाव्यूहसूत्र 
System in Centisimal Scale) निकी nd श्रमणदिवाकर 
जिनमित्र दान- 


शार्दूल कर्णावदान 
(ई. प्रथम शताब्दि) 2) द्वितीय भाषांतर 
1) 28 नक्षत्रों चे नाम, 3) She-Thou-Chen- 
2) 7 ग्रहों चे नाम a Che Kinch 
3) लांबी मापननाम घटक | Ching 
4) वेळ काळ चे घटक 4) चतुर्थ भाषांतर 
5) दिवसाच्या प्रकाशाची 5) तिब्बती भाषांतर 
एक दिवसाच्या विविध 


) 
) 
) 
) 


Mo-Teng-Chai- 


मातंगी सूत्र (ई. दुसरी शताब्दि) Ching-Huang-Thu 


1) 12 अंगुल छाया लंबाई 
2) 28 नक्षत्रांची पट्टी 
3) आकाश काया चा नक्शा 
Ta-Pan-Po-Lo-Mi- 
| | | To-Cin | 
मइझम निकाय अथवा 
मध्यमागम 





गणित भारती 


कंसं. | मूल कृती एवं अनुवादक कृती अनुवादक | काळ 
शास्त्रीय संकल्पना 
7. दीघागम; विश्व रचना बुध्द यश तथा | ई. 412 
(Chu-Fa-Lun)| 413 


वसुबन्ध चे अभिधर्मकोश 

(ई. 4 थीं ie r A 
1) 60 दशमान संख्या Ophi-To-Mo-Ku- 
नाम (60 Decuple Terms) Sho-shin-Lun 
2) वेळ एवं लांबी चे मूल 

मान (Units of Linear and 

Time Measures) 

3) विश्वरचना शास्त्र 

4) पविनि (Value of )* 


लोकस्थितिति अभिधर्मशास्त्र | Li-Shi-A-Pi-Than- | परमार्थ ई. 558 
-Lun Po-Lo-Mo-Tho 


Ta-Po-Chi-Ching उपशून्य ई . 541 
Yuch-Po- 
Shu-Na 


0 | महारत्नकूट सूत्र 


ARGUE 
Na-Lien-Thi- 
Yeh-She 


महावैपुल्य महासन्निपार्तसूत्र —|Ta-Fa-Ta-Chi-Ching 


12. नक्षत्र एवं ग्रहसूत्र | अमोघवञ्र 
Hsia-Yao-Ching Phu-Khung 





पविनी = परिधि विष्कंबो की निष्पति 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गणित भारती 83 


अनुबंध - 4 
1. पश्चिम आशिया मध्ये भारतीय गणिताचा प्रसार 


ज.: जन्म, XT.: राज्य काळ; H.: मरण 














क्र. राजा काल ई. स. में. प्रश्नोत्तर संख्या 
1. अर्धशीर . 226-240 
2 शापूर . 240-270 
3. अनूशिर्वान्‌ खुस्त्रो - 1 . 531-579 
4. Usal जिर्द - 3 . 632-652 
5. खलीफा अब्बसीद 

अल्‌ मंसूर . 755-775 
6. हारून अल्‌ रशीद . 786-809 
7. खलीफा अल्‌ HAS . 825-835 
8. खलीफा अल्‌ मुताशिम 

2. पाश्चात्य देशातील ऐतिहासिक स्थान 

क्र. सं| स्थान देश अक्षांश Lat. रेखांश Long. 


व्यय खो 


O तते ee ही. eS SC 


— — — 
NO — O 


अलेक्झांड्रिया 
अंकारा Ankara 
कार्दोबो Cordobo 
कायरो 680 
क्रेमोने Cremona 
ग्रेनंडा Gremada 


तोलेदो Toledo 
पीसा Pisa 
बगदाद Bagdad 
बर्सरा Basra 
बाथ Bath 


श्‌ RIW SN KAFkulgur Katee lSanskrit ni 


310०-12" N 
39°-57°N 
S/*52N 
30°-02°N 
45°-08°N 
37°-12°N 
39°-51°N 
43°-44°N 
33°-20°N 
30°-28°N 
51°-24°N 





29°-53°E 
32°-54°E 
04°-49° W 
ol 15° E 
10°-02°E 
03°-37° W 
04°-01° W 
10°-26° E 
44°-27°E 
47°-51° E 
02°-20° W 


गणित भारती 


3. हिंदु कृतीयावर आधारित अरबी कृतीयों चे 
रचना करणारे विद्वान आणि त्यांच्या कृती 


रचनाकार कृती 
भारत 


बगदाद गेलेले भारतीय 
राजदूत समूह चे 
संदस्य Hes कनक 


बगदाद 


अल्‌ - फझारी 
(स. 770-790) 


यबूब इब्न तारीख 


मूसा अल - ख्वारिझमी 
(स. 813-833) 


हबश अल्‌ हासीब 
अल्‌ मवाझी 
(800 - 874) 


अल्‌ हाश्मी 
(स. 874) 


अबु HER अल्‌ 
(787-886) 


भारतीय शास्त्र कृती बद्दल अरबी 

समझाते हुए, खगोल शास्त्र संस्कृत 

कृती : ब्रहमगुप्त (ज. 598) के ब्राह्मस्फट 
सिध्दांत ने अरबी भाषांतर मध्ये मदत केली 


1) झीज अल्‌ Risa हिन्द्‌ (772-773) 
2) झीज अल्‌ सिन्द्‌ हिन्द्‌ अल्‌ कबरी (775) 
3) झीज अल्‌ सिन्द्‌ अल्‌ अराब (790) 


1) झीज्‌ महल्‌ फि अल्‌ सिन्द्‌ हिन्दली दरजा दरजा 
2) तरकिब अल्‌ अफ्लाक (गोल की रचना) 

3) किताब अल इलाल्‌ 

4) किताब तख्ती कर्दजात अल जय्ब 

1) झीज अल्‌ सिन्द्‌ हिन्द्‌ (820) 

2) इल्म अल्‌ - जबर अल मुखबलाह 

3)किताब हि साब अल्‌ अद्‌ अल्‌ - हिन्द 


अल्‌ सिन्द्‌ हिन्द्‌ का पुनर्लेखन 


1) किताब इलाल अल्‌ झीजार्‌ (875) 

2) किताब तलील ली झीज्‌ अल्‌ ख्वारिझमी 

1) किताब अल्‌ उलफ (SATS पुस्तक) 

2) झीज्‌ अल्‌ हजारात्‌ (सहस्त्र खगोल कोष्टक) 


å 
(973-1050 


अबू जफर महमदइब्न 


गणित भारती 


1) किताब तंहदीद्‌ अल्‌ - आमाकिन्‌ 


-0. Kavikulguru Kdlidas, Sanskrit University Ramtek Collection 
) (095 


2) किताब तहकीक माली अल्‌ हिंद (1030) 





हिंदु- अरबी कृतीया वर आधारित हिबू एवं लैटिन कृतीची रचना करणारे 
विद्वान आणि त्यांच्या कृति 


ह| अत | का | को 


मस्लम्‌ अल्‌ - झीज अल्‌ सिन्द्‌ हिन्द्‌ चा 
मज्रीटि (म. 1007) परिष्कृत कृति (ई.स. 10 वीं सदी) 


खाड़ी षायिद्‌ टबकात अल्‌ - उमम्‌ (ई.स. 1062) 
अल्‌ - अंद लूसी 
(म. 1078) 


अल्‌ - झरकाली / तोलेदो टेबल्स () 
अल्‌ - झरकाल्ल (11वीं सदी) 


अब्रहम बेन U= (1) झीज्‌ अल Rra हिन्द चा 
अथवा रब्बीबेन्‌ हिब्रू अनुवाद 

UAT (2) सेफरद मिसफर 

(1090 - 1167) 


(1) झीज्‌ अल सिन्द्‌ हिन्द्‌ चा 
लैटीन अनुवाद 

(2) अल गौरित्मि डिन्यूम रो 
इण्डोरम्‌ 


लिबर अबेकि (1202) 





(1170-1250) 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


86 गणित भारती 


